३ अध्याय] यथार्थदीपिका, १७६ 


अजुन उवाच---अथ केन प्रयुक्तो$यं पापं चरति पूरुषः । 
अनिच्छन्नपि वाष्णेय ! बलादिव नियोजित:.॥ ३६ ॥ 
अथ यानंतर । म्हणजे ज्ञानी होऊनि नर । इंद्रियनिग्रहतत्पर । असोनिही. 
॥ ६ ०२॥| यानंतरही त्या नरा । म्हणसी तूं जी वृष्णिवीरा! । कीं भरोनि प्र- 
कृतीचा वारा । प्रकृतीसारिखा तो चेष्टतो. ॥६०१॥ तरी लासही अजी !,। कोण 
पापी विषयकर्मी योजी । कीं नसोनि मनामाजीं । चेष्टतो प्रकतीसारिखा ?॥६ ०४॥ 
जैसा कोणी एक स्वये निर्मळ* नातळे मळमूत्रादि ओंगळ । लाहाते बळात्कारें 
प्रबळ । तें दाटूनि जैसा काढवी. ॥ ६०५ ॥ तैसा असोनिही कुशळ । आणि 
इंद्रियनिम्रहशीळ । तोही प्रकृतीसारिखा चेष्टटो ओंगळ । जाणों प्रारब्धे बळें 
योजिला. ॥ ६ ०६ ॥ लास विषयाचें सेबन । पाप बाटे ऐसा प्रवीण । न इच्छि- 
तांही भोग कवण । पापीं योजी तें सांग 2 | ६०७ ॥ प्रकृतीसारिखा ज्ञानी । 
चेष्टे निग्रहहीळ म्हणोनी । देव बोलिला ज्या भावेंकरूनी । तो न समजोनि 
हा प्रश्न. ॥ ६०८ ॥ कीं तो जरी निष्काम । प्रार्ध उपजवी लास काम | 
विषय निष्कामा करी सकाम । न समजला हा भाव अजुना. ॥ ६०९ ॥ या 
प्रश्नाचे उत्तर । देतो आतां दामोदर । अध्याय संपे तों प्रकार । प्रसंग का- 
माचा जयाच्या वर्णिला, ॥ ६१० ॥ यांत आधीं जो प्रश्न जाला । कीं ह्या न 
इच्छितां कोण याला । भोगीं योजितो हें पार्थ बोलिला । तें संजय म्हणतो 
का. ॥ ६११ ॥ 
श्रीभगवानुवाच---काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्धवः । 
महाशनो महापाप्मा विज्येनामिह्द वेरिणम्‌. ॥ २७ ॥ 


म्हणे भगवान्‌ पूर्णकाम । कीं अनर्थासी मूळ हाचि काम । ओघही या- 
चेंचि नाम । जो उपजे रजोगुणापासूनी. ॥ ६ १२९" ॥ अगा ! एक क्रण देतो । 
एक कण घेतो ।एक घेबवितो आणि फेडवितो । धनी, आपण उभयत्र. ॥६११॥ 
जीव कमें करी । तें कर्म कण'होय लाचे शिरीं । फेडी भोगोनि अन्य श- 
रीरीं । प्रार्धाच्या. | ६१४ ॥ तें कर्मे कामाच करवी । तें भोगे कर्णचि 
फेडवी, । अज्ञानियांस पुढें जोडवी, । अहंकार भोगेच्छेंकरूनी. ॥ ६१५ ॥ 
मी कतो मज हें प्रिय । मज तें नलगे जें मज अप्रिय । ऐसा रोगद्वेषविषय । 
मीपणें भोगवी हा काम. ॥ ६ १६ ॥ ऐसा अज्ञानियांचा भोग । ज्ञानियांस 


वि बशा अ न ल 00००-०० 7 > हििडड्बबमशआथयााााधाााा्खा्बााबजजजजबजयजय्गगब््गजनबबव अ अ साका यलडाडास कय वकाडा क कड आपलय पाडा आली 


१, प्रीतीचा आणि देषाचा विषय 


र्ण बामनपंडितकृत 


नसे मीपणाचा रोग । परी भोगसमयीं त्याचा वियोग । प्रारूध करी कामबळें, 
॥ ६१७ ॥ लांत पुण्यवृक्षचि फळती । तीं फळें अनायासें येती । तथापि 
भोगीं म्रीपणातें स्पशीती । नव्हे योग मीपणाबांचूनी, ॥ ९१८ ॥ अहंकारी 
प्रतिबिंब मिळालें । तेव्हां पूर्वकर्म उपजलें । त्या दोघींही पाहिजे भोगिलें । 
जैस केलें ते रीतीं. ॥ ६१९. ॥ कोणी निष्कामकर्म' केलें । आणि ईश्वरी 
नाहीं अपिले । त्यासही ज्ञान जालें । पुढें आर्पिता ईश्वरी. ॥ ६२० ॥ परी 
पूरवील निष्काम अनर्पित । तें बंधक जाल निश्चित । परी निष्कामत्वें न उ- 
पजला मनांत । काम ज्ञानियाच्या तया. ॥ ६२९१ ॥ ज्ञान जालियावरी । देव- 
योगें अकस्मात्‌ भोग शरीरीं । होय तखूर्बी न शिरतां अंतरीं । तयांच्या काम, 
॥ ६२२ ॥ यांची गोष्टी एथे नाहीं । ते जनकादि नित्य विदेही । कीं भोग 
भोगूनिद्दी देहीं । नसे वस्ती कामाची. ॥ ६२१ ॥ एथं जो खर्य ज्ञानी | 
प्रकृतीस घडी एक वश होउनी । तैदनुरूप 'चेष्टे म्हणोनि । जो मागे वर्णिला. 
॥ ६९२४ ॥ तो ल्या जन्मांतरी । सकाम पुण्यकर्म करी । कांहीं पापही तदं- 
तरीं । आचरे. ॥ ६२५ ॥ लानंतर जन्म । एथे करितां ईश्वरापण कर्म । 
ज्ञान जाले परी प्रारूधभ्रम । कमोनुरूप घडी एक उपजवी. ॥ ६२९६ ॥ 
त्याचा एथे प्रश्न । करीतसे अजुन । यास उत्तर दे मधुसूदन । की लास 
नाचंधी हा काम. ॥ ६२७ ॥ कीं या कार्मेचि कर्म करविले । एकें जेसें कण 
देवविलें । त्याणेंचि बलात्कारें फेडविलें | तो हा काम, ॥ ६२८ ॥ अगा! 
काम उपजला । लास क्रोधही निश्चये स्पशेठा । परंतु तो का्मचि जाला । 
क्रोधरूप. ॥ ६२९ ॥ या भावें श्रीघनशयाम । म्हणे क्रोधही हाचि काम । 
ज्या कामास जन्म । रजोगुणापासूनी. | ६१० ॥ ला कामाचे लक्षण । सां- 
गतो कैमलेक्षण । कीं महांशन म्हणजे महाभक्षण। पाहिजे जयासी. ॥ ६११ ॥ 
याचेंचि रूप दुसरें । क्रोथ तो पापी एकसरें । कीं घडे क्रोधाच्या भरें । पर- 
हिंसा निश्चये. | ६२९२ ॥ कामरूप महारानं । कीं दुभर जैसा हुताशन । 
तृत्त नव्हे त्रिभुवन । भोगितांही. ॥ ६१६ ॥ इच्छित पदार्थही तृप्त केला । 
तरी काम असेच भुकेला । धृतं अम्नी विझवितां देखिला । परी विषये न विशे 
हा कामास्नि. ॥ ६१४ ॥ कांहीं पडतां अंतर । खवळोनियां अति सत्वर । दावी 


3 
१, न आपिलेले. २. विरक्त. ' ३. त्याप्रमाणे, ४, वर्ते, बागे. ५. श्रीकृष्ण, ६, महा-< 
अशनस्यमोठेत-मक्षणमममोठा अधाशी, ७. अभि, 


१ अध्याय] यथार्थदीपिका. १०७७७ 


तत्काळ क्रोधाकार । हाच काम. ॥ ६१२५ ॥ तो,मोठा पापी । ज्यास लास 
मारीनच म्हणोनि दापी । परपीडा-न फावे कदापि । तरी हाणों लागे सदेहा- 
तेंचि. ॥ ६३१६ ॥ आपली डोई आपण । फोडूनि रक्ताचे शिंपण । करी 
ज्याच्या देहीं दारुण । क्रोधवारें संचरे. ॥ ६३२१७ ॥ तरी या क्रोधाचें रूप 
पहिलें । तो हा कामचि बोलिलें । काम नसतां कोणास आलें । फेॅपरें क्रो 

धाचें. ॥ ६१८ ॥ ज्या पदार्थाची ज्या जना । मनीं नसेल कामना । लाच्या 
प्राप्तीस विघ्न होतां मना । क्रॉध चढेल हें न घडे, ॥ ६९९ ॥ पंढास एक 
कन्या देतो । त्यास एक देऊं नको म्हणतो । क्रोध न करी षंढ तो । विघ्र- 
कल्योवरी, ॥ ६४० ॥ ऐंक स्मार्त एकादशीचा त्रती । त्यास भागवत जार्ता 
आमंत्रणाप्रति । एक नको म्हणतां चित्तीं | क्रोध कां ब्रतस्था येईल? ॥६४१॥ 
ब्रतस्था नलगे भोजन । त्याच्या आमंत्रणीं जो करी विघ्न । लावरी कां लाचें 
मन । होईल तप्त? ॥ ६४२ ॥ शीतज्वरें कांपतो । त्यास एक चंदन लावूं 
पाहतो । एक नको म्हणतां ज्वरित तो । क्रुद्ध कां परी होईल १ ॥ ६४९ ॥ 
एवं नसतां काम । क्रोध नुपजे हा नेम । एवं कामचि पावला नाम । रूप 
तें क्रोध म्हणोनी. ॥ ६४४ ॥ दों रूपांची लक्षणे दोनही । “महाशनो म- 
हापाप्मा? म्हणोनि । अतृप्त सर्वभक्षही होऊनि । तो महाशन काम पापी 
कोध. ॥ ६४५ ॥ एं क्रोध तोचि काम । जरी दोनी रूपे दोनी नामें । प- 
रंतु कोध तो तम । काम रजोगुण. ॥ ६४६ ॥ ऐसें असोन एथे । बोलिजेल 
कृष्णनाथें । कीं क्रोधही रजापासूनि तेथें । संदेह उपजेळ शोधकांसी. 
॥ ६१४७ ॥ तरी काम म्हणजे जल । त्यासच म्हणावें गढूळ नितळ । थिंछरीं 
उदक चंचळ । होतां गढूळ तें होतसे. ॥ ६४८ ॥ जलास आधार केर्दम । 
तेसा रजास आधार तम । रज खवळतां क्रोधभ्रभ । तम करी रजासी. 
॥ ६४९ ॥ चिखलविना उदका । वाळोनि होय मृत्तिका । काम नसतां क्रोध- 
शंका । मग कैंची. ॥ ६५० ॥ एवं जोवरी पाणी असे । तों तें नितळ गढू- 
ळही दिसे । नितळ काम क्रोध गढूळ ऐसे । दोनीही भेद उदकाचे. ॥६५१॥ 
या भावें श्रीघनशयाम । क्रोधही म्हणे हाचि कॉम । गढूळ म्हणणें जळाचेंचि 








१. मद्ापाप्मा. २. भय दाखवितो. २. हे वर्णन वामनाने स्वकालानुरूप केळे आहे. 
पंडितांच्या काळीं अनेक पंथांतील लोकौत देषभाव जाज्वल्य होता असे दिसते, ४. डबक्‍्यांत, 
५, चिखल, ६. स्वच्छ. 

२३ वा० यथा? 


१ वामनप्रंडितकृत 


नाम । तैमयुक्त कामही रजचि. ॥ ६१५२ ॥ काम तोचि क्रोध । कैसा म्ह- 
णोनिं करितां शोध । कांहीं अत्यंत गूढार्थबोध । ये स्थळीं सूचवी श्रीकृष्ण, 
॥ ६५९३ ॥ कीं तम तें विषय । रजोगुण जो तें इंद्रिय । काम इंद्रियवास- 
नांमय । विषयाघारें. ॥ ६५१ ॥ जैसें भूमीवरीळ सेलिल । सलिल्योगें भूमि 
चिखल । गढूळ जालें चिखलाचिवरीठ । होय तेंचि नितळ अन्यत्र, ॥६५५॥ 
तें भरतां पात्रांतरीं । गढूळता न दिसे तया नीरीं । काम भगवद्धक्तींत या- 
परी । न परिणाम पावे क्रोधाचा. ॥ ६५६ ॥*गोड चरित्र ऐकावें । तेंचि 
मधुरकंठीं गावे । तालमृदंगप्रभावे । कीर्तन करावे बहु गोड. ॥ ६१९७ ॥ 
*चांगळें रूप स्मरावे । कीं चांगले भेगवदचेन करावे । ऐशा अपेक्षेतें भरावे । 
हाही काम. ॥ ६५८ ॥ संसाखनातें तोडी । हरिभक्तीची कुऱ्हाडी । परी 
त्याच वनाच्या काष्टाची दांडी । घालावी तीस, ॥ ६५९ ॥ कीं कामावांचूनि 
मन । भलला गोष्टीचें न करी साधन । मनें मोक्ष मनेचि बंधन । हा सिद्धांत. 
॥ ६६० ॥ संसार अरण्याचेंचि । काम काष्ट परी त्याची । करितां दांडी भ- 
क्तिकुऱ्हाडीची । मनचि तोडी वन संसाराचे. ॥ ६६१ ॥ खं विषयवासने- 
वेगळा । तो काम मोक्षदायक मोकळा । पदक लाचे बांधावे गळां । भक्ति 
नैवरत्न जोडोनी. ॥ ६६२९ ॥ मग त्यास न म्हणावें काम । ज्यास इच्छिती 
आत्माराम । ज्यांत विषयवासनेचे धाम । तो बाईट, ॥ ६६१ ॥ काम 


निर्विषय । तेथे रजोगुणाचा लय । झुद्ध सैत्वाचा उदय । भक्ति म्हणावी. 
॥ ६६४ ॥ कामविषयाश्रित । तो वाईट अलंत । म्हणूनि वर्णितो भगवंत । 
चतुर्थचरणी या छोकाच्या. ॥ ६६५ ॥ अजुंना! काम ऐसेपरी । या 
ज्ञानमार्गा जाण वैरी । याच्या बळे प्रारध करी । विरक्तांसही घडी एक वि- 
षयासक्त. ॥ ६६६ ॥ इच्छा नसोनिही अजी! । कोण वाईट कर्मी योजी । 
हा प्रश्न तुझ्या मनामाजी १ समज कीं योजितो काम. ॥ ६६७ ॥ आतां 
यानंतर छोक । तो कां बोले उत्तमश्होक । लाचें निमित्त सुज्ञ लोक । पारि- 
सोत. ॥ ६६८ ॥ निग्रहशीलही ज्ञानी । कोणे भोगीं योजिलें बळेंकरूनी । 
हा प्रश्न अजेनाचा म्हणोनी । काम वर्णिला. ॥ ६६९ ॥ हें ऐकोनि अ- 
जुना । वाटलें कीं ऐस जिल्लासुजना । घडी शके आत्मज्ञाना । पावला लास 


मोम धतयडी पात लज म या वमन 
१. तमोगुणासहित. २. पाणी. २३. भगवताचे अर्चन. ४. इच्छेते. ५. नवबिधभक्ति. 
६. बिषयरद्दित, ७, सत्त्वयुणाचा. 


३ अध्याय] यथार्थदीपिका, १७९, 


कैंचा काम£ ॥ ६७० ॥ अनुतत्त बिरक्त मन । गुरूनें देखोनि दीघलें ज्ञान । 
असतां तो ज्ञाननयन । कामें कैसा अंध होईल? ॥ ६७१ ॥ हा अजे- 
नाचा भाव । जाणोनि सर्वसाक्षी देवं । दृष्टांतमुखें देवाधिदेव । उत्तर देतो 
या छोकीं. ॥ ६७२ ॥ 
धूमेनाब्रियते वहिर्यथादर्शा मेन च । 
यथोल्बेनावृतो गभेस्तथा तेनेदमावृतम, ॥ ३८ ॥ 

अगा ! अमि वेषटिि धूम । तेसं« हें ज्ञान वेष्टिल कामे । काष्ठ समय ज- 
ळतां नेमें । विझे नासूनि तो धूम्र. ॥ ९७१ ॥ जो प्रार्धभोग असे । तों 
भोगी कामही दिसे । तें प्रारूध सरतां जै नासे । तै त्यास मोक्ष कैवल्य. 
॥ ६७४ ॥ तेव्हां समुद्रचि केवळ । नसे ज्ञानाचाही कळोळ । कप्‌र जाळोनि 
अनळ । विजे उरे स्थळ मात्र. ॥ १७५ ॥ जों काष्टांशांचें शेष । तोंवरी धू- 
म्राचा असेच दोष । तैस ज्याचे प्रारबधीं पूर्वकल्मष । ज्ञान लाचें ये रीती. 
॥६७६॥ कीं प्रसंग त्याचाच असे । जनकादिकांचा प्रसंग न दिसे । सकाम 
कर्मपाकीं गवसे । भोगकाळीं काम हा. ॥ ६७७ ॥ एखं अमि वेष्टिळा.धूमे । 
तेसें ज्ञान वेष्टिल कामें । परी संयमसमीरे साधकोत्तमें । धूम शमवी अग्नी पे- 
टवी. ॥ ६७८ ॥ ज्ञाता ज्ञानाभ़ि पेटवितो । जरी घूमा बाधक मानितो । 
परी काष्ठांशशेष तोंपर्यंत तो । धूम दिसेच कांहींसा. ॥ ६७९ ॥ अंग्नीस 
लागलाच असे धूम । ज्ञानास प्रारब्धे वेष्टींच काम । ज्ञानियास सर्व मिथ्या 
सर्वे ब्रह्म । परी प्रारधयोगें काम ठलागळा. ॥ ६८० ॥ त्यांत ओलें काष्ट 
जाळी । धूम्र फार दिसे त्या अनळीं । शुष्क काष्ट जाळितां ज्यवाळीं । कांहीं 
दिसोनि लय पावे. ॥ ६८१ ॥ सॅनकाचा ज्ञानानळ । होऊनि उरला इंगळ । 
जनकाचा पुण्यागरु केवळ । जळे तो धूम्र वाईट " दिसे. ॥ ६८२ ॥ म्ह- 
णसी जिज्ञासु सभाग्य । जेव्हां जाळा उपदेशयोग्य,। कामल्यागे प्रण वैराग्य । 
होतें तया. | ६८९ ॥ ज्ञान जोलिया विशेष । काम जावा निःशेष । हा मागुती 
त्याच्या ज्ञानास दोष । देखिला काम. ॥ ६८४ ॥ तरी अजुंना! हे गोष्टी 
खरी । ज्ञान जालिया कामवाताही दूरी । परंतु प्रार्धाची दोरी । नाचवी 
ज्ञातया. ॥ ६८५ ॥ अगा! जह्मज्ञान सदा निर्मळ ) लास कोण बोलेल मळ | 
परी ज्या सत्त्वें कळे ज्ञान केवळ, । तें प्रारघें मलिन क्षणे होय. ॥ ६८६ ॥ 


यि अ 





१, पूर्वील पाप, २. विरुद्ध अज्ञा वाऱ्याने, 2. धरास, %., बिधीचा मानसपत्र. 


१८७ बामनपंडितकृत 


अगा ! शुद्ध सत्ताचा आरसा । लांत पुरुष आपणास जैसा । पाहे सत्ती नि- 
जानुभव तो तैसा । प्रांजळ दिसे. ॥ ९८७ ॥ जो ज्ञानाचा आरसा । म्ह- 
णावा निर्मळ आरसा जैसा । प्रारूध मलस्पर्शे ठसा ॥,चढे मुळाचा लाहीवरी. 
॥ ६८८ ॥ तथापि वैराग्याभ्यासबळ । करुनि घांसितां होय निर्मळ । परी भो- 
गमात्राची वेळ । तोंवरी मळ चढेच कामाचा. ॥ ६८९ ॥ इंद्रियविषययोग । 
मना सत्त्वा त्याचें नांव भोग । विषयतम इंद्रिय राजस याग । याचा सत्त्वास 
मळ तोची. ॥ ६९० ॥ एवं जिज्ञासु निर्गळ । स्वास ज्ञान जालें केवळ । तरी 
प्रारध प्रबळ । मलिन करी घडी एक. ॥ ६९१ ॥ म्हणसी जं अुद्ध सत्त्व । 
ज्यास कळलें ब्रह्मात्मतत्त्व । जें टाकूनि त्रिगुणत्व । ब्रह्मी उपरमो ठागे.॥६९२९॥ 
येतां प्राब्धभोगाचा काळ । अवलंबावें त्रह्म केवळ । तेथें हा काम खळ । स्प- 
होळ कैसा. ॥ ६९३ ॥ ऐसें असोनि त्याला । कां म्हणावें काम लागला । 
तरी आईक अजुना! माझे या बोला । दृष्टांतमुखें. ॥ ६९४ ॥ अगा ग- 
भाची खोळ । ल्यास वेष्टी जैसा गभेनाळ । तैसा येतां भोगकाळ । सत्त्वास 
काम वेष्टितो. ॥ ६९५ ॥ गभोचा उत्पत्तिकाळ । प्राप्त होतां स्येंचि तं नाळ । 
वेढे उकलतां जें बाळ । वेगळें पडे लांतूनी. ॥ ६९६ ॥ सरतां भोगाचा 
काळ । सत्त्व मोकळें होय तत्काळ । एवंच हा वैरी प्रबळ । अगा! काम. 
॥ ६१९७ ॥ नाहीं सरला भोगकाळ । तों गभास जाणां वेष्टी नाळ । तेव्हां 
ब्रह्मी केवलीं केवळ । सत्त्वास होणें हें केचे? ॥ ६१९८ ॥ परंतु सरतां भो- 
गकाळ । नाहीं साच होय तत्काळ । आगळें ज्ञानाचे बळ । काय लेखा 
कामाचा १ ॥ ६९९ ॥ जरी हा गोड वाटता । तरी ज्ञानियाचे मनीं निल 
दाटता । कीं हा वैरीच तत्त्वतां । वाटे हें आईक या छहोकीं. | ७०० ॥ 
आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवेरिणा । 
कामरूपेण कोंतेय! दुष्पूरणानलेन च. ॥ ३५ ॥ 


अगा! ज्ञानियास हा निल वैरी । जो ज्ञानधंनास नित्य चोरी । जो नाना 
विषयाकारीं । स्वयें रूपं दाखवी, ॥ ७०१ ॥ स्वरूपी ज्ञानी स्वरूप । पाहे 
तों हा विषयरूप । भासवी ल्या रूपी प्रेकोप । करी मनीं जेव्हां हा काम, 
॥ ७०२ ॥ ऐसा हा कामनपापरूपी । वासना उपजवी ला रूपीं । विसर 





१. मोठेपणा. २. हे कुंतीपुत्रा! ज्ञानी पुरुषांचा कामरूप जो निल्य वैरी त्यानें ज्ञान 
आच्छादिळें आहे. हा (काम वैरी) अभितुल्य आणि दुष्पूर आहे. २. क्षोभ. 


३ अध्याय] यथार्थदौपिका. १ट्र 


पाडी चित्खरूपीं । ज्ञानियांस, ॥ ७०३ ॥ भोग भोगूनि मना । अधिकाधिक 
उपजवी कामना । आवरण करी ज्ञानियांच्या ज्ञामा । निल वैरी. ॥७०४॥ हा 
न सोडी वैरी । म्हणोनि कोणी जरी' भोगें तृप्त करी । तरी घृतबिंदु वैश्वानरी । 
तैसा वाडे. .॥) ७०५ ॥ ऐसा हा दुंभर । पेटे जेंवी वैश्वानर । निल वैरीप- 
णाचा प्रकार । याचा ऐसा. ॥ ७०६ ॥ अक्ञानियांचाही काम तृप्त । नव्हे 
तरी ते मानिती आप्त । परी कामामुळे दुःख प्राप्त । वेरी सकळांचाही ऐसा 
॥ ७०७ ॥ परी ज्ञानियास निल्य वैरी । कीं आप्त न वाटे कोणेपरी । ज्ञान- 
सूयीस अस्तगिरी । भोगकाळीं जो होतो. ॥ ७०८ ॥ आतां यापुढें छोक । 
तो कां बोले उत्तमश्ोक । त्याचें निमित्त सुक्षुलोक । आइकोत. ४ ७०९ ॥ 
ज्ञानियास हा कामवैरी । जो घडी एक कज्ञानलोप करी । निम्नरहशीलासही ऐशा- 
परी । नित्य वैरी हा काम. ॥७१०॥ परंतु ज्ञानी निग्रेहृशील । भोगूनही भोग 
सकळ । भोग सरतांचि तत्काळ । आयताच योगी निष्काम तो. ॥ ७११ ॥ 
जीं जीं कामाचीं स्थळें । ज्यांच्या योगें प्रारधफळें । भोगणं तीं निष्कामें सकळें। 
क्षणक्षणे तो करी. ॥ ७१२ ॥ इतकियास आतमस्वरूप । सर्वत्र लक्षितां काम- 
रूप । नाहींसाच होय जैसा दीप । प्रकाहतां तमा ठाव नुरे. ॥ ७१३१ ॥ कीं 
ज्ञानप्रकाश आड । प्रारूध लावी कामाचे वाड । तेव्हां उपजे लास चाड । 
विषयभोगाची. ॥ ७१४ ॥ ईश्वरशक्तीकरूनी । प्रार्ध असे तें वाड धरूनी । 
न निघे ज्ञानियास म्हणोनी । जों असे काळ भोगाचा. ॥ ७१५ ॥ प्रारब्ध- 
भोग सरळा । तरी तो आडपडदा उरला । परी लाचा धनी तो झुरला । का- 
ढितां नळगती श्रम मग. ॥ ७१६ ॥ हें ज्ञानियाचें लक्षण । तो आत्मसु- 
खलाभेचि निपुण । ज्याच्या आंगीं जिज्ञासूपण । यत्न लागती तयासी.॥७ १७॥ 
ज्ञानियाच्या ज्या ज्या स्थळीं । प्राख्धबळें काम छइळी । ला ल्या स्थळीं तो 
स्वयेंचि बळी । इतर जनांचिया. ॥ ७१८ ॥ तैसाचि अद्यापि अजुन । लाणें 
शुद्ध करूनि मन । जाणोनि आत्मा आनंदघन त्या कामास नासावें. ॥७ १९॥ 
मग प्रारूध क्षणभरी । ल्या ग्रुत कामा सजीव करी । तरी न दिसे जे अव- 
सरी । प्राख्धभोग असेना. ॥ ७२० ॥ यालागीं कामाचा जय । अजुनें क- 
रावा हा निश्चय । परंतु जाणोनि आत्मा अद्वय । काम मारावा. ॥ ७२१ ॥ हें 


विडिंडिंग्ग्बअुड यय कडा 





०. ०७ >». नत टल्लाशा रण ४ पसयणाणण शरण पण "शी वणा तरशणणी शीण णण१िणिणणी१ पणी? ॥१8वणणाण न कमक 








आणण शीण 


१. अभ्नींत. २. भरून पूर्ण करावबास कटीण तो. ३, मन आवरण्याचा स्वभाव ज्याचा 
असा, ४. आबरण, «. इच्छा. 


१८२ वामनपंडितकृत 


सांगणें अजुनाप्रति । म्हणौनि आधीं श्रीपति । ज्ञानियांच्या प्रसंगें कामस्थिति । 
सांगतो या छोकीं. ॥ ७२२९ ॥ 
इंद्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानसुच्यते । 
एसैविमोहयत्येष शञानमावृत्य देहिनम, ॥ ४० ॥ 


अगा ! इंद्रिये आणि मन । आणि बुद्धि या कामाचें अधिठ्ान । यांही 
करूनि वेष्टने ज्ञान । देहधारियाते मोहीतो. ॥ ७२१ ॥ ज्ञानसूयोस अस्ता- 
च्चळ । मोहूनि इंद्रियसमनबुद्धिस्थळ । करूनि कामतस्कर प्रबळ । अनुभवधन 
चोरूनि, नेंतसे. ॥ ७२४ । एथे म्हणे हरी । कीं जो देहधारी । त्यास हा 
काम मोह करी । ज्ञानानुभव आच्छादुनि. ॥ ७२५ ॥ एथे भाव गहन । सू- 
चचवीतसे जगज्जीवन । कीं क्षानियास सर्वेदा चिंतन । सर्वगताचें. ॥ ७२६ ॥ 
जो ऐसा लाराही । कां श्रीकृष्ण म्हणे एथे देही । ऐसे विचारील यास कांहीं । 
गहनत्व नुमजेल भोगाचें. ॥ ७२७ ॥ कीं सुखदुःखभोक्तेपण जयाला । प्रति- 
बिंब देहधारी म्हणावें तयाला । या प्रारब्धाचा पूर्वकर्मकता बोलिला । तो जो 
बिंबेक्य आतां जयासी. ॥ ७२९८ ॥ मीच कता म्हणोनि । कर्म करी देहाभि- 
मानी । तो ल्याचें फळ भोगितां मानी । मी भोक्ता म्हणोनि अविवेकें. 
॥ ७२९ ॥ ज्या मापे उसने घ्यावें । त्याच मापें तं फेडावे । ज्ञानियासही घ- 
डावें । भोगीं घडी एक प्रतिबिबत्ब, ॥ ७९० ॥ धार्मिक राजा लाचा सुत । 
प्रजापुत्रास ताडण बहुत । करूनि निघे पोटापटांत । पितयाच्या. ॥ ७११ ॥ 
तों अपराध सांगे प्रजा । तेव्हां वस्त्नाबाहेर ठढकली राजा । दंड करूनि पुन्हा 
आत्मजा । आलिगितो. ॥ ७१२ ॥ तैसा प्राप्त होतां भोग । बुद्धीस घडे अहं- 
कास्योग । चिदंश प्रतिबिंबोनि संयोग । लांत घडे सुखदुःखाचा. ॥ ७११॥ 
तें प्रारधफळ । त्यास भोगणें समूळ । देहीं देहधारी केवळ । म्हणावें लाला, 
|| ७१४ ॥ तो पर्वे कर्मकतो म्हणोनि । प्रारूधबळें मनबुद्धिइंद्रिये करूनि । 
काम मोहितो वेष्टनि । ज्ञान लाचे. ॥ ७२५ ॥ कीं ज्ञानही त्याचें । ज्याणें 
ओळखिलें बिंबेक्य साचें । बिबास तों कर्म कैचें । कीं फळ भोगणे लागे. 
॥ ७१६ ॥ पावोनिही बिबैक्यता । प्रतिबिंब केंवी होतो मागुता । तरी दृष्टांते 


विबंबि अकखोखडड्िदििडि डा हयबओिडअ डालडा 


१. इंद्रिये, मल आणि बुद्धि हो ह्या कामाचीं अधिष्ठाने आहेत असें म्हणतात. यांचे यो 
गाने हा मनुष्याचे ज्ञान झाकून मनुष्यास मोहांत पार्डतो. २. आश्रयस्थान. ३. काम हाच 
चोर, इ. अनुभब हेच धन, ५, रिघे. ६, पुत्राला, 


४ अन्याय) यथार्थदीपिका, १८३ 


प्रमाणं तत्वता । सिद्ध होतो हा अर्थ. ॥ ७२७ | जरी खबिद्यांर गेला । 
जळरूपें सत्त्वोपाधि असे उरला । यांत भोगकाळीं दिसो. लागला । प्रति- 
बिंबत्वे चिदंश. ॥ ७२९८ ॥ देहनदीं कर्ममूळ । सत्त्वोपाधिजळ निर्मळ । उ- 
दकाबाहेरील तटस्थळ । प्रतिबिबे जळी नदीच्या, ॥ ७१२९ ॥ नदीतट एंक 
बाहेरी । एक त्याचें बिब नीरीं । तें जळ चढतां तटावरी । बिबचि अंसे जळीं 
नसे प्रतिबिब, ॥ ७४० ॥ नदीजळींही भूमि असे । परी बाद्यभूमीचें प्रति- 
बिब दिसे । तटावरी जळ चहतां न गवसे । दृष्टीस पाहतां प्रतिबिब. ॥७४ १॥ 
जेव्हां ओहटोनि नदी बाहे । तेव्हां आंत तें प्रतिबिंब आहे । एवं अहंकारी 
ज्ञानी पाहे । प्रतिबिबास, ॥ ७४२ ॥ सात वितीच शरीर । सात *वितीच 
अहंकार । देहाबाहेर तिळ अंतर । असतां न तुटे तें शास्त्र. ॥ ७४२ ॥ पदां- 
गुळीपुढे तिळभरी । अभ्नि असला जरी । न पोळे मी पोळलो हा अंतरीं । न 
उपजे प्रत्यय. | ७४४ ॥ मी जात होतों सोवळा । तिळाच्या अंतरें गेला 
आंबळा । म्हणूनि विटाळ नाही जाला । ओवळियाचा मज. ॥ ७४१५ ॥ खं 
देह जेवडा । अहेकारही तेवडा । सवेत्र धांवे घोडा । मनाचाचि, ॥ ७४६ ॥ 
तें सववत्र निब पाहे । तो आत्मा तोचि आहे । परी मागुती येऊनि राहे । जेथें 
प्राण. ॥ ७४७ ॥ जैसा पक्षियास दोर । बांधोनि सोडिला बहु थोर । तो 
सर्वत्र उडोनि गगनचर । ये मागुती जेथें दोर बांधला. ॥ ७४८ ॥ तैसें मन 
भलते तेथें । फिरोनि ये प्राण जेथें । एवं प्राण देहींच येथें । मन ये मागुती 
ता स्थळा. ॥ ७४९ | 
“प्राणबंधनं हि सोम्य! मन इति ॥' [छांदो०] 

सामवेदाच्या शिरोभागी । उद्दालकश्वेतकेतुलागी । म्हणे, 'मनास बंधन जगीं । 
प्राणप्रकारें पक्षियाच्या.' || ७५० ॥ एव मन सत्त्वगुण'। स्वगत बिबात्मयाची खूण | 
समजोनि विश्वात्मभावे निपुण । मन चढे जळ जैसें नदीचे. ॥ ७९१ ॥ तो स्व- 
देहीं आणि चराचरीं । एक चैतन्य जैसें भूमी नीरी आणि बाहेरी । तेव्हां न दिसे 
सत्त्व जळांतरीं । अहंकार आणि प्रतिबिब, 1 ७९५२ ॥ सत्ते स्ुफुरे अहंकार । तो 
अहंकार जितकेंचि शरीर । तितक्‍्यांतचि प्रतिबिंबरूपें ईश्वर । डळमळूं लागे, 
॥७५१॥ तें पसरतां सत्त्वजळ । बिंबभूमिच केवळ । न स्फुरे अहंकार कीं याचें 
मूळ । सत्त्व पसरे बिबावरी, ॥ ७५४ ॥ देखोनियां परिमित । त्यास मी म्हणोनि 


समसत चायान 














व िंुजबाआआज्खग्ग््म्बग अ बड अ 


१. भक्बानांन, 


१ट्४ वामनपंडितकृत 


मानी चित्त । बिंब चैतन्य अनंत । मी म्हणणें मग कैचे? ॥ ७५५ ॥ मोग- 
समयीं प्रतिबिंब । तेव्हां अहंकाराचा अवलंब । तेव्हां कुराळ बुद्धी स्मरे जरी 
बिंब । घाबरा करी अहंकार प्रतिर्बिबा, ॥ ७५६ ॥ 'सुखीं दुःखीं प्रतिबिंब । 
तेव्हां सत्त्वगुणी अहंकारावलंब । सरतां भोग विलंब । न असे बिंबीं ऐक्याचा. 
॥ ७९७ ॥ इत्यादि नाना दृष्टांत । लिहितां ग्रंथ वाढेल अलंतू । हें विदद 
पेधरावियांत । होईल. ॥ ७५८ ॥ 
'उक्रामंत॑ स्थित वापि भुंजानं पा गुणान्वितम्‌ । 
बविमूढा नानुपरयंति पश्‍्यंति ज्ञानचश्चुषः. ॥! [अ० १५ छो० १०.] 
“भ्मेबांशो जीव? म्हणोनी । जो निरूपिला स्ववाचेकरूनि । लास पा- 
हती बरे रीतीं ज्ञानी । न पाहती मढ. ॥ ७५९ ॥ कीं बिंबीं ऐक्यपण । 
तेंचि ज्ञानियाच्या चिदंशाचें उत्करमण । भोगकाळीं मिळोनि असणें । गुणां- 
माजी. ॥ ७६० ॥ तरी कैसं याचें उत्क्मणें । कैसं याचें गुणीं मिळोनि अ- 
सणें । कैसें याचें भोगणे । पाहती ज्ञानी ज्ञानदृष्टी, ॥ ७६१ ॥ बिंब कळ- 
ल्याविण । न सांपडे प्रतिबिबाचें लक्षण । मुखाचें नाक धरितां आपण । नाक 
सांपडे प्रतिबिंबाचें. | ७६२ ॥ यालागीं याते ज्ञानी । तेचि पाहती म्हणोनी । 
बोले श्रीकृष्ण या वचनीं । पंघरावियांत. ॥ ७६२९ ॥ एवंच भोगणे यासी । 
भोगणें नसे बिंबात्मयासी । जड मनादिकां तो कैसी । वातो बोलेळ भोगाची 
॥ ७६१४ ॥ कलियुगीं कोणी अपक्क ज्ञानी । जड द्रष्टा मात्र समजोनी । प्रति- 
बिबचचि ब्रह्म म्हणोनी । सांगती शिष्या. ॥ ७९९ ॥ न कळे ब्रह्म सवगत । कीं 
प्रतिबिंबास भोक्ता म्हणावा निश्चित । भोक्ता पुसतां शिष्यातें संत । मन भोक्ते 
म्हणूनि बोलती, || ७१६ ॥ ज्यास भोग त्यास मोक्ष । तेव्हां मनासचि मोक्ष हा 
पक्ष । ऐसं पुसती जेव्हां दक्ष । तोंड वासिती ते तेव्हां. ॥ ७६७ ॥ मोक्ष 
म्हणतां मना । जडास मोक्ष"हें घडेना । युक्ति उदंड चाळिती ला लांच्या 
वचना । खंडिजेल पुढें अध्याय पंधरावियांत. | ७६८ ॥ भोक्ता हाचि प्रति- 
बिंबांश । खर्ये बोळे हृषीकेश । श्रुतींतही अर्थलेश । हाचि असे. ॥ ७६९ ॥ 
“आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव च । 
बुद्धि तु सारथि विद्धि मनः प्रत्रहमेव च. ॥ 


क कत. 
वाण णी णा शण ण ७५ का करणा नट ला ५५००००४७0५ लकीकक लट शला शिक आआडळळा 


१, अध्याय १५ हो० ७ पहा. २. बिबांत प्रतिबिबाचें रेक्य. ३, विश्वात्म्यास. 








३ अध्याय] यथार्थदीपिका. १८५६ 


इंद्ियाणि हयानाडुर्विषयास्तेथु गोचरान । 
आत्मेंद्रियमनोयुक्त॑ भोक्तेत्याइमेनीषिणः ॥? [कठ०] 

आत्मा रथी रथाचा धनी । शरीर जाण रथ म्हणोनि । बुद्धि सारथि असे 
धरूनी । वाग्दोरे मनाचे. ॥ ७७० ॥ वाग्दोरे जेव्हां मन । इंद्रिये. घोडे ते- 
दधीन । विश्नय तया गोचर म्हणोन । इंद्रियाश्वां मागे विषय ते. 
॥ ७७१ ॥ आत्मा इंद्रिय बुद्धीकरूनी । युक्त होऊनी भोक्ता होउनी । 
भोगितो विषय म्हणोनि । श्राति म्हणे म्हणती कीं बुद्धिमंत. ॥ ७७२ ॥ 
एवं ते नव्हती बुद्धिमंत । जे मन आदि जडा भोक्तां म्हणती निश्चित । 
ऐसीं प्रमाणें पाहतां बहुत । भोक्ता म्हणती आत्मयासी. ॥ ७७१ ॥ 
तें बिवास भोगणे नसे । जडास भोक्तेपण तों न दिसे । तेव्हां प्रति- 
बिंबांश भोक्ता गवसे । जो 'मैमेवांशो जीव? रऐेसा पंचदशीं वर्णिला. 
॥ ७७४ ॥ आतां प्रार्धाचा क्षय । भोगेंचि म्हणूनि निश्चय । वेदी वेदांती 
त्याचा अन्वय । ये रीतीं समजावा. ॥ ७७५ ॥ कीं बिबेक्य पावढा ज्ञानी । 
बिंबास भोग न घडे नित्य अकर्तेपणेंकरूनी । भोगकाळीं प्रतिबिबांश म्हणोनी । 
बोलावा तो ऐशा अनुभचें. | ७७६ ॥ 'सहरं चेष्टते स्वस्या' म्हणोनी । 
मागें भगवंत या गीतावचनेंकरूनी । ज्ञानियांसही मोह बोलिला ल्यापासुनी । 
हें प्रकरण चालिले येविषयीं. ॥ ७७७ ॥ भोगकाळ होतां प्राप्त । ज्ञानी ' जरी 
अनुभवयुक्त । तरी अनुभव होतां गुप्त । नाचे प्रकृतीसारिखा. ॥ ७७८ ॥ 
त्यास मूळ हाचि काम । क्रोधही याचें दुसरें नाम । याचीं अघिष्टानें सांगतो 
मेघेऱ्याम । देही म्हणे ज्ञानियास या भावें. ॥ ७७९ ॥ कीं भोगाकारणें । 
क्षण एक न लागे प्रतिबिंब होणें । लयास अहंकारयोगें भोगणें । जो कर्मकती 
देहात्मपणें जन्मांतरी. ॥ ७८० ॥ एवं इंद्रिये मन*बुद्धि अधिष्ठान । या का- 
माचे इहींकरूनि ज्ञान । वेष्टन देही प्रतिबिब यास मोही म्हणोन । श्रीकृष्ण 
बोळे या छोकीं. ॥ ७८१ ॥ 'आतां यापुढें तीन छोक । ते कां बोले उत्तम- 
छोक । लाचें निमित्तही सुज्ुलोक । परिसोत. ॥ ७८२ ॥ अजुन अद्यापि 
नसे ज्ञानी । परी सांगणेंचि असे म्हणोनि । कैमजयोपाय या छॉकेंकरूनि । 
सांगो पाहे. ॥ ७८२९ ॥ ज्यांस इंद्रियभोगीं वैराग्य, । तेचि मुमुक्ष सभाग्य । 





१. ल्गाम. २. त्याच्या स्वाधीन. १. अध्याय १५ झहो० ७ पहा, ४. अध्याय ३ छोक ३३ 
पहा, ५. भगवान्‌ कृष्ण, ६. देह दहाच आत्मा अशा भावानें, ७. काम जिंकण्याचे उपाय. 
२४ वा० यथा 


(ट्ट बामनपंडितकृत 


अपरोक्षज्ञानास होती योग्य ) हा सिद्धांत वेदांती. ॥ ७८४ ॥ इंद्रियांचा सँ- 
यम । करितां सवश होय काम । तेव्हां मुमुक्ष निष्काम । योग्य गुरूच्या उ- 
पदेशा. 1 ७८५ ॥ गुरुमुखें आत्मा वेगळा । इंद्रिये “मन बुद्धि यांहूनि नि- 
राळा । कळतां मन बुद्धि इंद्रियांसहित जाळा । आतमरज्जंत सर्पे काम. 
॥ ७८९॥ परंतु तो आत्मा कळाया । आधीं आवरावें इंद्रियां । आत्मा 
कळोनि कामा तया । नासावें समूळ. ॥ ७८७ ॥ मग प्रारूधर्भागकाळ । प्राप्त 
होतां रःजु न कळोनि व्याळ । घडी एक जाला तरी फटकाळ । घात करू 
दकेना. ॥ ७८८ ॥ कीं भोगकाळ सरली । मागुती आत्मा रज्जु स्मृतीस 
आला ।'तेल्वि क्षणीं पळाला । मन बुद्धि इंद्रियांसहित हा काम, ॥ ७८९ ॥ 
परंतु जरी ज्ञान उपदेशाहूनि आधीं । इंद्रियजये निष्कामता साधी । तरी 
भोगक्षण सरतां निल समाधी । मागुती जोडे. ॥ ७९० ॥ जरी आधीं इंद्रिये 
न जिंके । आणि निष्काम होऊं न शके । आणि ज्ञानमार्गहरी शिके । तरी 
हा काम नाशी तें ज्ञानविज्ञानही. ॥ ७९१ ॥ म्हणूनी एका छोकें करूनि । 
आधीं इंद्रियजय सांगोनी । मग दों छोकीं सववचनीं । आत्मज्ञानें कामनारा 
बोलेल. ॥ ७९२ ॥ 
तस्मात्त्वमिद्रियाण्यादी नियम्य भरतर्षेभ! । 
पाप्माने प्रजहि हेनं शञानविज्ञाननाशनम्‌. ॥ ४१ ॥ 

अगा! इंद्रियें मन बुद्धि अधिष्टनी । ज्ञानियाचेंही ज्ञान वेष्टूनी । क्षण एक 
मोह करी म्हणोनी । एर्वछोकीं बोलिलों तूते. ॥ ७९२ ॥ याकारणें तूं 
अजुना! । वीरा! आइक भरतकुलोत्पना! । ज्ञानाहोनि आधीं लागे यत्ना । 
'ुद्रियसंयमाच्या. ॥ ७९४ ॥ आधीं जिंकोनि इंद्रिये । मना निष्काम करीं नि- 
क्वर्ये । कीं तूं पराक्रमी थोर खर्ये । या भरतकुळीं. ॥ ७९५ ॥ सर्वा क्षत्रि- 
यांत थोर । या भरतवंशाचे वीर । लांत तूं श्रेष्ठ असंत धीर । तरी जिंकी 
आधीं ही इंद्रिये. ॥ ७९६'॥ आधींच म्हणजे ज्ञानाहुनी । पहिलाच इंद्रि- 
यांचा नियम करूनि । मग मारी आत्मज्ञान पावोनी । या पापिया कामातें. 
॥ ७९७ ॥ कीं हा ज्ञान आणि विज्ञान दोहींसी । ज्ञान जालियाही नासी । 
जरी न जिंकिसी इंद्रियांसी । आधीं ज्ञानाहुनी. ॥ ७९८ ॥ ज्ञानव्यतिरेकें शु- 
द्वात्मतत्त्व । विज्ञानविशिष्टज्ञानान्वये सवोत्मकत्व । दोंहीस अनुभवी जे शुद्धसत्त्व । 


१. साप. २. इंद्रियदमनाच्या, ३, एकावेगळें एक पाहणें, ४, आत्मा, ५, विशेष ज्ञानाने. 
६, शुद्धसत्बयुण, 


$ अध्याय] यथार्थदीपिका, १(ऊ 


त्यास नाशीळ हा काम, ॥ ७९९ ॥ राजनीतीचा अभ्यास केला । मग जो 
सिंहासनी बैसळा । लाचाच नाहीं.नासला । भोग राजकार्याचा, ॥ ८०० ॥ 
सिंहासनीं आधीं बैसला | मग राजनीतीचा अभ्यास मांडिला । तो सतिंहासना- 
खालीं लोटला । बहुतांही, ॥ ८० १ ॥ आधींच इंद्रियांचा जय । न करितां 
ज्ञानविज्ञाननिश्वय । कळला तरी नासूनि भय । उपजवी संसाराचें हा काम. 
॥ ८०२ ॥ खाकेस घेऊनियां श्वान । सोंबवळा जाला करूनि खान । तैसा 
इंद्रियभोगासक्त ज्ञान । पावल्या मुखं गुरूच्या. | ८०३११ ॥ यालागीं अजुना! 
आधीं । इंद्रियजयोपाय साधी । मग*प्रार्धे काम उपजला कधिंबधीं । तरी 
आत्मरज्जु स्मरतां नुरे तो सर्प ॥ ८०४ ॥ पएवेछोकानुसंधान । पाहतां. इंद्रिये 
बुद्धि मन | सांगीतले कामाचें अधिष्ठान । या छोकीं जय इंद्रियांचा. ॥८०५॥ 
तरी बुद्धि आणि मन । यांच्या जयाचा कां न करावा यत्न । ये स्थळीं करि- 
तीळ सुज्ञ जन । प्रश्न ऐसा. ॥ ८०६ ॥ तरी अन्न आणि उदक । कोंडितां 
गडकोटाचे लोक । वश होती ऐसा विवेक । एर्थे सूचवी श्रीकृष्ण, ॥८०७॥ 
सर्वदा भोगावे विषय । हा बुद्धींत कामाचा निश्चय । मग नाना संकल्परूप 
होय । मन बळे कामाच्या | ८०८ ॥ तथापि जो तो भोग । घडे होतां इं- 
द्रियविषययोग । भोगीं वैराग्य होतां, लागे रोग । कामास जो असे मनबद्धींत, 
॥ ८०९ ॥ बुद्धीत भोगाचा निश्चय । त्यास साधन इंद्रिये आणि विषय | 
मनही इंद्रियविषयमय । करी संकल्प विकल्प, ॥ ८१० ॥ ला इंद्रियांचा क- 
रितां निर्यंम । न थारे मनबुद्धींत काम । पाणी कोंडितां वाळोनि भस्म । होय 
विषांकुराच्या शेताचे. ॥ ८११ ॥ यालागीं कामाधिठ्ठान । पएर्वछोकी बुद्धि इं- 
द्रियें मन । सांगोनि कामजयसाधन | इंद्रिय नियम बोलिला या शकोकीं. 
॥ ८१२ ॥ एवं ज्ञानियाच्याही मनीं । क्षण एक प्रारबधबळें वेष्टनी । काम मोह 
करी म्हणोनी । बोलिले प्रकरण. ॥ ८११ ॥ त्यास ज्ञानाहूनि आधीं । जरी 
निष्कामता साधी । तरी प्रारूधभोग सरतां बोधी.) न थारे ठाणें या कामाचें. 
॥ ८१४ ॥ तरी ज्ञानाहूनि पूर्थरी मन । कामभोगेच्छेने असेळ मलिन । तरी तो 
काम ज्ञानविज्ञान । नाशील हा सिद्धांत. ॥ ८१५ ॥ यालागीं या छोकीं हरी । 
म्हणे अजुना ! आधीं इंद्रियनियम करीं । मग मारी ज्ञान जालेयावरी । रज्जू 
ओळखोनि कामसप. ॥ ८१६ ॥ तें आत्मज्ञान कवणेपरी । होय हें या उपरी । 
अजलुनास सांगे हरी । या छोकीं. ॥ ८१७ ॥ 


१, काखेस. २, निग्रह, सयम. ३. स्थिर होई. ४. कामाचे ठिकाण, 


(टर वामनपंडितकृत 


इंद्रियाणि पराण्याहुरिंद्रियेभ्यः परं मनः । 
मनसस्तु परा वुद्षियो बुद्धेः परतस्तु सः ॥ ४२ ॥ 
अगा! आत्मा म्हणजे आपण । तें प्रतीतीस जें , आत्मपण । तेचि आधीं 

धरूनि खूण । होय कीं नव्हे हा करावा विचार. ॥ ८१८ ॥ स्थूळ देह 
हा प्रलयं । प्रथम आतमत्त्वाचा निश्चय । त्याहोनि पठीकडे इंद्रियमय । रिंग- 
देह. ॥। ८१९ ॥ देह मी ऐसें म्हणे । तें जरी देहास देह जाणे । तरी शव 
कां रे! नेणे । मी देह म्हणोनि देहातें. ॥८२०॥ समती कल्पनेचा देह दिसे। 
तेव्हां तोचि मी म्हणोनि वाटतसे । यावरूनि हाही लटिका भासे । आतमत्वें 
मी देह ' म्हणोनी. ॥ ८२१ ॥ इत्यादि भाव पोटीं । तो मुखनेत्रसंकेतें 
समजे किरीटी । कीं इंद्रियें पलीकडे म्हणतांचि गोष्टी । कळलीं कीं इंद्रिय 
पछीकडे स्थळाहूनी. ॥ ८९९ ॥ स्थूळ देहचि आपण । तरी इंद्रियम्रामें दर्शन 
श्रवण । तीं तरी ठिंगदेही इंद्रिये ऐसी खूण । ठावकी अजुनातें. ॥ ८२१ ॥ 
स्थूलदेहीं नेत्रकर्णादिकें । हीं तों इंद्रियांची गोलकें । जैसी पात्रांत उदकें । 
इंद्रियीं गोलर्के ये रीती. ॥ ८२४ ॥ मी देखतों मी आइकतों । प्रत्यय ठिंग- 
देहेंकरूनि हा होतो । तरी अहंकारयोगें प्रत्ययास येतो । आत्मत्वे ठिंग- 
देह. ॥ ८२५ ॥ इंद्रियें म्हणतां पलीकडे । स्थूलपलीकडे लिंगदेह हा भाव 
जडे । आत्मप्रत्यय रिंगदेहीं घडे । उठे आत्मता स्थूलदेहाची. ॥ ८२६ ॥ 
इंद्रियें म्हणतां शब्दादिविषय । आत्मा नव्हे हा सूचचविला निश्चय । कीं 
विषयास जाणे इंद्रिय । इंद्रियावीण आत्मा नेणे विषयांत. ॥ ८२७ ॥ आणि 
येर्थे देव । श्रृतिप्रमाण सूचवी स्वयमेव । कीं इंद्रिये पलीकडे हा भाव । 
बोलती म्हणोनि. | ८२८ ॥ बोलती म्हणजे बोलणार | वेद ऐसा राब्दचम- 
त्कार । भाव कीं हा विशद प्रकार । श्रतीही बोलती. ॥ ८२९९ ॥ ला श्रतीचा 
संक्षेप । बहुत अथाचा थोडियांत आटोप । ऐेसा हा छोक वेदार्थरूप । स्वयें 
बोलोनिही श्रति सूचवी. ॥ ८१० ॥ 
श्रुति--।इंद्रियेभ्यः परा ह्यथा अर्थभ्यश्चध परं मनः । 

मनसस्तु परा बुद्धिबुद्धेरात्मा महान्पर; ॥ 

महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरु्षः परः; । 

पुरुषान्न परं किंचित्सा काष्ठा सा परा गति ॥? (कठ०) 


१. प्रतयाला, २, स्पष्ट, 


३ अध्याय] यथार्थदीपिका, १९५ 


स्थूलापलीकडे इंद्रियें । हें सूचविले भ्रीकृष्णे निश्चये । तीं इंद्रिये विषयमयें । 
तेव्हां विषयही आत्मा घडेना. ॥ ८११ ॥ हा कृष्णाचा भावार्थ । कीं शरुतींत 
इंद्रियांपलीकडे अर्थ । अुर्थराब्दे प्रदार्थ । शब्द स्पर्श रूप रस गंध. ॥८९९॥ 
अर्थ इंद्रियांपळीकडे । ते शब्दादि पांचही रोकडे । वा्णिळे उरला श्रुत्यथे घडे । 
तरी मागें पडेळ छोकार्थ, ॥ ८९२ ॥ छोकार्थ अबघा जाल्यावरी । श्रृतीही 
बाखाणिजेळ घलै । आतां इंद्रियांहूनि पलीकडे हरी । मन म्हणे, ॥ ८९४ ॥ 
स्थूल सूक्ष्म दोनीच देह । सर्वे झास्रसिद्ध निःसंदेह '। ते दोनी आत्मा हा 
मोह । निरसितां लापुढें मन आत्मा.* ॥ ८१५ ॥ कीं मन असे जेथें । आत्मा 
स्फुरे तेथ । तेव्हां अज्ञानदर्शंत येथें | मन आत्मा हें बाटे. ॥ ८३६-॥ कीं 
स्वभदेह मनोमय । तो मी म्हणोनि आत्मत्वाचा निश्चय । तेव्हां होय ग्रुतप्राय । 
स्थूल देह हा. ॥ ८३७ ॥ ओळखावें त्या मना ।) करितां नाना कल्पना । ते 
कल्पना कांहीं दिसेना । सुपुप्तींत, | ८९८ ॥ सुपुप्तींत मन तें न उरे । अथवा 
बुद्धीचे बोद्धव्यही न स्फुरे । परी जागा होतां सुख स्मरे । ते बुद्धि.॥ ८१९ ॥ 
मी सुखं निजलो होतों । आणि कांहीं जाणत नव्हतां । बुद्धि जागी करितां 
हे तों । रूप करी दोहींचें. ॥ ८४० ॥ कीं सुख तें आत्मा आपण । आणि 
तेथें कांहीं न कळणं । हें आपलें जडपण । प्रगट करी बुद्धीच, ॥ ८४१ | 
जैसे घडी एक मौन धरूनी । जिभेस घडी एक आवरूनी । मागुती बोलतां 
त्याच जिभेकरूनि । रूपें होती दोहींचीं. ॥ ८४२ ॥ जीभचि म्हणे राहिठा 
होता शब्द । जिभेवीण आत्मा तो निःशब्द । परी जीभ नाहींशीच जाली 
स्तब्ध । आत्मा होतां खवप्रकाश. ॥ ८४२९ ॥ मौनी नव्हतें बोलणें । तें जिभे- 
नेंचि वर्णिळें अबोलणे । तैसें सुपुप्तींत बुद्दीचें न जाणणें । बुद्धीच बोले. 
॥ ८४४ ॥ एवं मन जेथें नसे । बुद्धीही तेथें सुषुप्तींत न दिसे । परी मनाची 
कल्पना नव्हती हें जाणतसे । बुद्धीच ते. ॥ ८४५ ॥ जेव्हां मनापळीकडे 
बुद्धि । मनास न घडे आत्मत्वसिद्धी । म्हणोनि *मनसस्तु परा बुद्धि? । 
ऐसें बोळे श्रीकृष्ण. ॥ ८४६ ॥ मनासही जाणे बुद्धि । एवं मनापलीकडे 
बुद्धीची सिद्धी । तेव्हां मन आत्मा या प्रत्ययाची प्रसिद्धी । उडोनि गेली. 
॥ ८४७ ॥ आतां बुद्धिच आत्मा गमे । तरी तेही सुधुप्तींत उपरमे । बुद्धीचें बो- 
दवव्य उपशमे | उरे आनंद आत्मा सुपुप्तींत. ॥ ८४८ ॥ तेर्थे आत्माही नाहीं 

ओव्या कमा 





१. स्तव्ध रहाते, नाहींल्ी होते. २. जाणण्यास योग्य, 


१९० वामनपंडितर्कृत 


म्हणावा । तरी आनंद कैसा गणावा । बुद्धीने तेथील आनंद जाणावा । जागू- 
तींत लाच आत्मयाकरितां.'॥ ८४९ ॥ एवं. आत्मयाचकरितां । बुद्धीस बोलावी 
सचेतनता । आणि बुद्धीनेंचि ते आत्मसत्ता । ओळखावी. ॥ ८५०॥ जिभेच्या 
न्वाडकतेवीण । अबोठणा ही ऐसी खूण । जिभेनेंचि बोलावी ऐसें निपुण । 
बुद्धीपलींकडे आत्मा ओळखती बुद्धीने. ॥ ८५ १ ॥ म्हणोनि जगद्गुरु बोलतो । 
कीं बुद्धीपलीकडे तों तो । हा व्यतिरेक आणि येथथेंचि सिद्ध होतो । अन्वय 
उपदेशणें. ॥ ८५२ ॥ ऐका वेगळें एक । पाहणें याच नांव व्यतिरेक । जैसें 
दूध आणि उदक । हंस करिती दो ठायीं..॥ ८५३९ ॥ दूध उदक मिळवणे । 
दोन्हींस' एक्तत्र करणें । हे तों अन्वयाची खूण । लोकरीती. ॥ ८९४ ॥ कीं 
पाणी दूध वेगळें दिसे । दूध पाण्यावेगळें कळों येतसे । आत्मानात्मव्यतिरेक 
अन्वय तैसे । न बोलवती. ॥ ८५५ ॥ कीं आत्मा स्वप्रकाश तत्त्वतां । अ- 
नात्मयास ह्यावीण नसे सत्ता । सुषुप्तींत दोहींचा आयता । हा विचार. ॥८५६॥ 
मिसळती तमोगुणी । इंद्रिये मन बुद्धि देहाची श्रणी । जागे होतां अनात्मपणीं । 
नव्हता प्रत्यय कांहींच. ॥ ८५७ ॥ आनंद मात्र आत्मा होता । तेचि 
म्हणावी आत्मसत्ता । इंद्रियें मन बुद्धि देहवाती । जागृतींत स्फुरे लयाकरितां. 
॥८५८॥ कीं जां सुपुप्तींचे सुख । त्यावीण कोण जाणे त्या जडातें आणिक । 
यालागीं अजुंना! देख । आत्मसत्ता ते एकचि. ॥ ८५९ ॥ खं असों शके 
जें इतराविण । लांत सत्ता आहे म्हणती प्रवीण । एकाकरितां स्फुरे लास 
निपुण । म्हणती सत्ताविवर्जित. ॥ ८६० ॥ जैसें तरंगावीण । उदक असे 
आपण । उदकावांचूनि न कळे खूण । तरंगाची. | ८६१ ॥ पटावांचूनि तंतु 
असे । परी तंतूवांचूनि पट न गवसे । तेव्हां सत्ता तंतूस दिसे । पट सत्ता- 
विर्वाजत, ॥ ८६२ ॥ अलंकारावीण । असों शके सुवणे । सुवणीवीण खूण | 
न कळे अलंकाराची. | ८६३१ ॥ तेव्हां सोनेंचि असे। अलंकार नसोनि लांत 
दिसे । आत्मयावांचूनि जड"कांहीं न गवसे । आत्मा जडावेगळाही स्वप्रकाश. 
॥ ८६४ ॥ खं हे जितके दृष्टांत । लांत स्वयें स्फुरे तें अधिष्ठान निश्चित । 
ज्याच्या आधारें भासे तो विवर्त | रज्जूआधारें सर्प जैसा. ॥ ८६५ ॥ या 
*होकें इंद्रियें पलीकडे । म्हणतां स्थूळदेह आलीकडे । स्थूल इंद्रियें मन बुद्धि 
यांचा प्रत्यय घडे । जो बुद्धीपलीकडे म्हणूनि बोलिला, ॥ ८६६ ॥ एवं बुद्धी- 
पटणा)? 000२00)? 0)0?0?0?0?0ी)0)२0)?0?0)9?0५ पपू 


वि शब ३३ 





१. ही व्यतिरेक ब अन्बय यांची व्याख्या आहे. २. पंक्ति. ३. लाटेश्िवाय. 


३ अध्याय] यथा्थदीपिका. १९१ 


पलीकडे आत्मा तो तों दोर । तो अनंत थोराहूनि थोर । लावेगळा वाझेचा 
पोर । प्रपंच सर्प सकळही. ॥ ८६७ ॥ त्या आत्मरज्जूवीण । नये जडप्रपं- 
चाची खूण । तो आत्मा,सुवर्ण म्हणती निपुण । प्रपंच अलंकार. ॥ ८३८ ॥ 
तो आत्मा तंतु देखती । तदाश्रये प्रपच पट लेखिती । प्रपंच तरंग ओळ- 
खती । आत्मसमुद्र तयाचा. ॥ ८१९ ॥ एवं सकळांपलीकडे । लावीण हें 
सकळही न तांपैडे । अन्वयज्ञान ठायीं पडे । अनुभवियास या 'छोकीं. 
॥ ८७० ॥ या छोकीं इंद्रिये,मन बुद्धि । एकापलीकडे' एकाची सिद्धी । सां- 
गतां होते गणनासिद्धी । सकळ तत्त्वांची. ॥ ८७१ ॥ इंद्रिये म्हणतां पली” 
कडे । स्थूळ घातलें जें आलीकडे । स्थूल पंचभूते लांतचि घडे . | - गणना 
शाब्दस्पशेरूपरसगंधांची. ॥ ८७२ ॥ आकाशादि पंचक । शब्दादिक गुण 
एकाचा एक । एवं पाहतां गणनाविवेक । दहा तत्त्वे गेलीं स्थूलांत. ॥ ८७१॥ 
स्थूल टाकितां आळीकडे । दहा इंद्रिये बोलिलीं पलीकडे । हें वीस इंद्रि- 
यांपुढें सांपडे । मन एकविसावें तें बोलिलें, ॥ ८७४ ॥ मन म्हणतां मनाचे 
कारण । तो अहंकार अहंस्फुरण । कार्यात कारण आटले हे खूण । तत्त्वज्ञ 
समजती. ॥ ८७५ ॥ तरंग म्हणतां जळ । आलेंचि गणनेत केवळ । हें बा- 
वीस उरलें तत्त्वयुगुळ । बुद्धि चित्त हीं दोनी. ॥ ८७६ ॥ महत्तत्त्व तें बुद्धि । 
अव्यक्ततत्त्व चित्त ऐसी प्रसिद्धी । कार्यकारणाची सिद्धी । बुद्धि कार्य तिचें 
कारण अव्यक्त. ॥ ८७७ ॥ मन म्हणतां एकवीस । लाच्या कारणासहित बा« 
बीस । बुद्धि तेवीस परी जाली चौवीस । तिच्या कारणा अव्यक्तास लेखितां. 
॥ ८७८ ॥ जो बुद्धीपलीकडे आत्मा तों तो । ऐसें श्रीकूष्ण ज्यास म्हणतो । 
तो पंचविसावा म्हणतां लेखा होतो । सव्विसावियाचा लांतचि. ॥ ८७९ ॥ 
पंचविसावा ज्याचें प्रतिबिंब । तो सर्वगत सव्विसावा लाचें बिंब । प्रतिबिंबास 
कैचा अवलंब । विना बिंब करितां उपाधीवेगळे. ॥ ८८० ॥ या शोके 
तत्त्वे राहिलीं । तीं कार्यकारणत्वें गणनेंत दाविठी । श्रृतींत स्पष्ट बोलिली । 
जे श्रुति सूचवी येथें श्रीकृष्ण, ॥ ८८१ ॥ ते श्रुति मार्गे याच शछोकीं । 
लिहोनि वाखाणिली नाहीं कीं । आदीं छोकार्थ अमिज्ञ लोकीं । आद्यंत अब- 
ळोकाबा. ॥ ८८२ ॥ आतां तेचि श्रुति । पुन्हा दावूनि अर्थस्थिती । बरोलि- 
जेळ संक्षेपे यथामती । याउपरी. ॥ ८८१ ॥ 








. लारळाळातळाधळीसा, 


१, वांझेचा पोर ह्या अभाव आहे. 


बबवऑॅऑॅऑॅऑंऑऑंऑऑश्ाजााख्ष्क्ख् 


१९२ वामनपंडितळकृत 


धुति---इंड्रियेश्य! परा० ॥ महतः पर० ॥ 


परमपुरुषापासूनि आदीं प्रकृती । तेथूनि जडतत्त्वे जा हे क्षिती । ऐसी 
तत्त्वांची उत्पत्ती । उफराटा यांचा संहार. | ८८४१) संहार म्हणजे प्रलय । 
प्रलयाचें प्रकारद्दय । एक प्रलय दुसरा निश्चय । अद्वेतबोधाचा. ॥ '८८५ ॥ प्र- 
लयी त्र एकचि उरे । उपदेशी त्रह्मचि सवही स्फुरे । ज्यास प्रपंच म्हणती 
निजसुरे । तो होय नाहींसाच. ॥ ८८६ ॥ प्रल्यकालीं ब्रझ्मचि काळ । तेथें 
काळाचाही नसे विटाळ । गिळोनियां मायामृग्जळ । त्रह्ससूर्यचि उरे तेव्हां. 
॥ ८८७ ॥ तें ब्रह्म प्रलयरेष । ज्ञाने कळावें तें निषेधशेष । कीं त्यावेगळी 
तत्त्वें निषेधितां अवशेष । तेंचि उरोनि गिळी तत्त्वे. ॥ ८८८॥ एवं स्थूलापुढें 
जे तें इंद्रिय । हेंच कीं श्रतितात्पर्य । श्रीकृष्णें सूचवूनि केला निर्णय । कीं इं- 
द्रियें पलीकडे स्थूलाहुनी, । ८८९ ॥ श्रुति इंद्रियांहूनी । म्हणते विषय पली- 
कडे म्हणोनी । तेव्हां इंद्रियांआलीकडे स्थूलदेह हे सजनीं । या गीताशछोकेंही 
समजावें. ॥८९०॥ स्थूलीं निपेधलीं पंचभूते । इंद्रिये दहा ठिंगदेहीं निश्चितें । 
तीं इंद्रिये विषय घेतां चित्ते । समजाबीं कल्पनेकरितां मनाच्या. ॥ ८९१ ॥ 
यालागीं इंद्रियें आलीकडें । विषय त्याही पठीकडे । एं वीस तत्त्वांची ग- 
णना घडे । येथवरी जीं निपेधिलीं. ॥ ८९२ ॥ पंचभूते निषेधिलीं स्थूल- 
देहा । निषेधितां आणि इंद्रिये तो दहा । एवं पंघरा विपयपंचक हा । 
एवं वीस तत्त्वें अनात्मत्वे निषेधिलीं. ॥ ८९३ ॥ विपयापलीकडे मन । 
तें एकविसावे निषेधी वेदवचन । मनापलिकडे बुद्धि म्हणतां गहन । अर्थ या 
बुद्धिराब्दाचा. | ८९४ ॥ कीं महत्तत्व बुद्डीपलीकडे । ला महत्तस्वास बुद्धि- 
पण घडे । तेव्हां बुद्धिराब्दे ठायीं पडे । अर्थ अहंबुद्धि म्हणोनी. ॥ ८९५ ॥ 
कीं तेरावा अध्याय । येथें करितां तत्त्वननिश्वय । तेथें महत्तस्व न लेखितां नि- 
णेय । बुद्धींत दावीळ महत्तत्त्वाचा. ॥ ८९६ ॥ महत्तत्त्व म्हणतां आली बुद्धि । 
कीं ब्रह्मा बुद्धधभिमानी हे प्रसिद्धी । कीं महत्तत्ताचीच रूपवृद्धि । चतुर्मुख 
भ्रह्मा. | ८९७ ॥ एवं मनापलीकडे बुद्धी । ते अहंबुद्धिसत्वास अहंकारप्र- 
सिद्धी । एव तत्त्गगणनासिद्धी । बावीस संख्या येथवरी. ॥ ८९८ ॥ बुद्धी- 
पलीकडे आत्मा आणि महत्तत्त्व । आत्मा म्हणजे सूत्रात्मा त्रिगुणत्व । महत्त- 
त्वास सूत्रात्मयास एकत्व । म्हणुनी ल्यापलीकडे दोनी थरुति म्हणे. ॥ ८९९ ॥ 


१, निद्राठजन, 


३ अध्याय] यथार्थदीपिका. १९४१ 


सृष्टीची प्रथम इच्छा जाली । ते त्रियुणसूत्ररूपें प्रगटली । सूत्रात्मा म्हणवूनि 
पावली । ले त्रिगुणेच्छा हें नांव. ) ९०० ॥ इच्छा कीं सृष्टीकरण । तेथें 
प्रबळ क्रियाशक्ति रजोयुग । ल्यास सूत्रात्मा नांव हे खूण । त्रिगुण सूत्राची. 
॥ ९०१ ॥ परी इच्छा सृष्टि करावयाची । हे ज्ञानशक्तीवांचूनि कैंची । ज्ञान- 
शक्ति सत्त्वगुणाची । तेव्हांचि नांव याचें महत्त्व. ॥ ९०२ ॥ ते महत्तत्त्व 
जालें अह्या । सृष्टी करावी हा त्याचा महिमा । बुद्धि जे स्थावरजंगमा । ते 
सर्व अंश ल्या महत्तत्त्वाचे. ॥०९ ०३९ ॥ एं मनापलीकडे' अहंबुद्धि । या अहं- 
कारा एकवीस तत्त्वाची कारणत्बसिद्धि । लाच्याही कारणत्वाची प्रसिद्धि । 
महत्तत्त्वास बुद्धि ते. | ९०४ ॥ खं मनासहित एकवीस । लाच्या कारणा 
अहुंकारासहित बावीस । याच्याही कारणा महत्तत्तवासहिंत तेवीस । संख्या 
जाली येथवरी. | ९०५ ॥ सृष्टि करावी इच्छा ऐशी । जाली ब्रह्मी शुद्ध स- 
त्वासी । ते ईश्वरोपाधि तयासी । जाणावें अव्यक्त. ॥ ९०६ ॥ त्या अव्यक्त- 
आुद्धसत्त्वाचे अंश । तें चित्त ज्यांत प्रतिबिंबपुरुषाचा प्रवेश । मूळ अव्यक्त- 
तत्त्वीं हृषीकेश । बिंब लया प्रतिबिंबचिदंशाचें. ॥ ९०७ ॥ यालागीं अध्यायी 
तेराविया । लेखन अव्यक्ता तत्त्वासि या । चित्तावेगळें धनंजया । न सांगेल 
कीं तेंचि ते. ॥ ९०८ ॥ अव्यक्तोपाधीनें देव । सर्वभूतीं वसे तो बासुदेव । 
म्हणोनि वासुदेव खयमेव । दैवत चिदंश चित्ताचा. ॥ ९०९ ॥ खं. मह- 
ततत्त्ववरी तत्त्वे तेवीस | त्यापलीकडे अव्यक्त नांव ज्यास । लासहित जालीं 
चोवीस । पंचविसावा पुरुष यापुढें. ॥ ९१० ॥ ऐसा बोळोनि व्यतिरेक । 
त्या एकां अन्वयेही अनेक । पहावीं हाही श्रति कांहींएक । अर्थ सूचवी च- 
रणीं शेवटिल्या. ॥९११ ॥ 
थरुतिः:--'पुरुषान्न परं किंचित्सा काष्ठा सर परा गतिः |! 


श्रति शेवटीं म्हणे कांहीं । त्या पुरुषापरतें नाहीं । तोचि परमगति ही । 
जे समजती तत्त्वविचार हा तयाचा, ॥ ९१२ ॥ तो सकळांपरता । लापरतें 
हें किमपि नाहीं सर्वथा । कीं रज्जूवेगळी सत्ता । सपास नसे. ॥ ९१३१ ॥ 
'ोकार्थी अन्वय । तदनुरूप श्रतीचा निर्णय । एवं आत्मत्त्वाचा ऐसा निश्चय । 
श्रीकृष्ण म्ह्णे अजुना. ॥€९१४॥या मागिलिया श्शरोकीं । श्रीकृष्ण ऐ्‌सें 
बोलिला कीं । ज्ञानाहूनि आदि १द्रियें जिकी । मग ज्ञानें मारी या कामातें. 


॥ ९१५ ॥ तो ज्ञानम्रकार कैसा । अजुन म्हणेळ तरी ऐसा । परंतु हा ज्ञा- 
२५ वा० यथा० 


१९४ वामनपंडितळृत 


नमार्ग परिसा । परोक्षरीतीचा दाखविला, ॥ ९१६ ॥ कीं या पुढिलिया 
£छोकी । अर्जुनाप्रति म्हणेळ कीं । ऐसा आत्मा जाणोनि काम पातकी । मारी 
हा. ॥ ९.१७ ॥ ए्थेंचि अपरोक्ष आत्मा तयाला । जगी म्हणावा उपदेशिला । 
पुढिल्या अध्यायी बोलेळे बोला । कीं “तेद्विद्धि प्रणिपातेन'. म्हणोनी 
॥ ९१८ ॥ म्हणूनि “कि तहुह्म/ ऐसा प्रश्न । अष्टमाध्यायीं करील अजुन । 
तेव्हां अक्षरं त्रह्म' हें वचन.। अपरोक्ष उपदेशाचे बोलेळ' ॥ ९१९ ॥ 
त्याउपरि ज्या ला वचनीं । “पेश्‍य मे योगमेश्वरं' म्हणोनी । पाहें पाहें 
म्हणूनि नवमापासूनी । अपरोक्षभावें बोलेळ. ॥ ९२० ॥ या एथे ज्ञानरीति । 
अनुभविया तों अपरोक्ष वाटती । परी या शब्दाच्याच गती । न कळती श्री- 
कृष्णकृपा नसे तयांसी. ॥ ९२१ ॥ ऐसेचि अजुना । शब्दचि ऐको आले 
काना । परी अनुभवकळा मना । समजली नाहीं. ॥ ९२२ ॥ या पुढिलिया 
शोकीं । उत्तमशछोक म्हणेळ कीं । ऐसें समजोनि आत्मा मग हा पातकी । 
मारीं काम. | ९२३१ ॥ 

ऐवं बुद्धेः परं बुद्धा संस्तभ्यात्मानमात्मना । 

जहि शत्रं महाबाहो! कामरूपं दुरासदम्‌. ॥ ४३ ॥ 


इति श्रीमज्वगवद्ठीतासूपनिषत्सु त्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकष्णा- 
ज्ञुनसंबादे कर्मयोगो नाम तूृतीयो$५ध्याय: ॥ 

पूवेोकीं ज्या विचारें । आत्मा बोलिलों ल्या या प्रकारें । तूं जाण आ- 
त्मतत्त्व निघोरे । अजुना! ॥ ९२४ ॥ जाणोनि मारीं हा काम । क्रोध याच 
पापियाचें नाम । परंतु कळोनिही आत्माराम । होसी तरी मरेल हा पापी. 
॥९२५॥ या भावें म्हणतो अजुना! । बुद्धि करूनि त्या आत्मस्रूपीं मना । 
निश्वळ करूनि शात्रदमना । मारीं या शत्रकामाते. ॥ ९२६ ॥ एवेछोकीं 
तुज आदीं । बोलिला कीं इंद्रियजयाते साधीं । म्हणुनि ज्ञान जालियावरी तघीं । 
झणीं आळस करसी. ॥ ९२७ ॥ राजनीति पहिली शिकली असावी । रा- 





१. बोलेल बोला-हे इंग्रजी व्य़ाकरणाप्रमाणे (४021190 80०0५881४७ चें उदाहरण आहे 
२. अध्याय ४ छो० ३२४ पहा २. अध्याय ८ झहो० १ पहा. ४. अध्याय ८ हो० ३ पहा 
५, अध्याय ९ शो० ५ पहा. ६. याप्रमाणेच बुद्धीहून जो वेगळा आहे त्याला जाणून आणि 
आत्म्याने आत्म्याचा नित्रह् करून हे महाबाहो! अर्ऊुना! ह्या सापडायाला कठिण अक्ा 
कामरूप शत्रूला मार. 


३ अध्याय] यथार्थदीपिका, १९९ 


ज्यप्रात्तीउपरि तेचि चाळावी । तरीच राज्यपदवी,। जतन होते. ॥ ९२८ ॥ 
शास्त्र कळलें मनास । त्याउपरी सोडीं अभ्यास । तरी तें शास्त्र तयास । अंतर 
देणार निश्चये, |॥,९२९.॥ एवं ज्ञानं जालियावरी । बुद्धि निर्मळ विवेकें बरी । 
शुद्धि करूबि ला बुद्धीने स्थिर करीं । आत्मखरूपीं मन. ॥ ९३० ॥ अगा! 
देहरथाचे घोडे इंद्रियें । 'मन वागोरे बुद्धि सारथि सये । कीं मन इंद्रिये वा- 
गवावीं निश्चये । बुद्धीचिया. ॥ ९९१ ॥ तरी बुद्धीपरता आत्मा समजोनी । 
त्याच निश्चयात्मक बुद्धीकरुनी,। मन ला स्वरूपी योजूनी । मारीं वैरी हा 
काम. | ९१९२ ॥ जों मन न योजिसी खरूपीं । तों हा काम नाना विषय- 
रूपी । होऊनि नाश करीळ पापी । आत्मानुभवाचा, ॥ ९९३ ॥ "म्हणुनि 
कामरूपी म्हणावा । क्ञानाबांचूनि हा असाध्य गणावा । क्ञानें आत्मरज्जु क- 
ळतां यावा । होय जैसा मिथ्या सपोचा ॥ ९१४ ॥ भग जरी पर्वकर्मफळें । 
हा उपजला प्रारूधाच्या बळें । तो रज्जुविस्मरणें क्षणैक व्याळें । मुख दाख- 
विजे तैसा दिसेल. ॥ ९९५ ॥ सरतां प्रार्धभोग । मागुती चित्तचैतन्ययोग । 
तेव्हां यथापूर्वे त्याचाही योग । तत्काळ होय. ॥ ९१६ ॥ जन्मांतरी निःष्काम 
कर्म । करूनि ईश्‍वरी न अर्पिला धर्म । त्याच्या बळें भोगी नरह्म । स्फुरे' भोग- 
काळीं ही. ॥ ९३१७ ॥ कीं न करितां ईश्वरार्पत । फळबंध उपजला निश्चित । 
ते प्रारध न करी कामासक्त । निष्काम संस्कारे. ॥ ९१८ ॥ या जन्मी ईश्र- 
रापण । कर्म करितां ज्ञाने जाळा निपुण । तो ला कर्मफळीं नव्हे आपण । 
भोगूनि ही कामीं आसक्त. ॥ ९१९९ ॥ तथापि भोगीं काम । जरी देखिला 
तरी तो आत्माराम । नव्हे भ्रष्ट हा नेम । अधिष्टानीं असतां सावध. ॥९४०॥ 
याकारणे अजुना ! । बुद्धी करूनि मना । स्वस्वरूपीं योजूनि शत्रुदमना । म- 
हाबाहो ! मारीं या शात्रूतें. | ९४१ ॥ ऐसा अध्य़ाय तिसरा । येथें कॅर्मक- 
ठापाचा पसारा । न बाधी निष्काम परमेश्वरा । आर्पितां हा अर्थ जेथें सिद्ध 
जाला. ॥ ९४२ ॥ येथें मागुती मायुतीं । कृष्णीं कर्म आर्पितां परम गती । 
ऐसें स्वयें सर्व संतांची सद्वती । बोलिला श्रीकृष्ण ॥ ९४१ ॥ अर्थ गीतेचा 
पाहे । तो सद्य हे पदवी लाहे । कीं दैवत एक हरीच आहे । मोक्ष कर्मे अ- 
पिंतां तयास. ॥ ९४४ ॥ पुढें अध्याय चतुर्थ । तेथें ज्ञान कर्म दोनी अर्थ । 
निरूपीलळ परमसमर्थ । स्वयें श्रीकृष्ण. ॥ ९४५ ॥ हें अध्यायार्थनिरूपण । 


वििग्ब्शिबाब॒ाबेशेश॒ा॒ायाबाशाबाजआयवयययाया डायल जडण आ ती 








की 


१, पुनःपुनः पहावी, उजळणी करावी. २. लगाम. ३. सापाने. ४. कगंसमूइ, 


१९६ वामनर्पडितकृत 


त्याचे चरणीं समपण । करूनि चतुथोध्यायनिरूपण । करूं आतां. ॥ ९४६ ॥ 
रसे म्हणतांही मन । ढाजलें कीं खर्ये कती गरुडगमन । यालागीं उगेंचि 
कराव नमन । वामन म्हणे. ॥ ९४७ ॥ 

स्तनविषमपि दत्वा प्रतनाया मृतत्वं ब्रजति कथमजे5स्मिन्यस्तकमोमृलत्वम्‌ । 
तदितरकृतकर्मप्राणिनां क्षिप्रबंध॑ जनयति विदितं तत्मराप्य गीताप्रबंधमू. | १ ॥ 


इति श्रीमद्वामनपंडितविरचितायां यथार्थदीपिकायां तृतीयो5ध्याय: ॥ 
अध्याय चवथा. 

जय जय जगदीश्वर । जय जय सकलेश्वरेश्र । जय जय विश्वेखर । 
लक्षुमीपते ! | १ || जय जय जगन्िवास । जय जय निखिलजगदाभास । जय जय 
श्रीनिवास । मायापते! | २॥ जय जय सकलरूप । जय जय सकलरूपातीतारूप । 
जय जय सचिदानंदस्वरूप | जगद्रुरो ! ॥९ ॥ जय जय शेषफणिगुण। जय जयानंत 
कल्याणयुण । जय जय सगुण निगुण । पार्थसारथे ! ॥ ४ ॥ वंदूने तुझे 
श्रीचरण । गीताचतुथोध्यायविवरण । करीन म्हणतो शरण । सवभावे ॥ ५ ॥ 
सर्वही तूंचि हा ठसा । ठसावला तुझ्या कृपारसें मानसा । तो तूं गरीताकारचि 
केसा । टीकाकार नव्हसी म्हर्णो मी? ॥ ६ ॥ आतां देवाधिदेवा! । या मिसें 
शरणागताची सेवा । अंगीकारितोसि बासुदेवा! । कता सखर्ये अकता तूंचि. 
॥ ७ ॥ एवांध्यायाचे अंतपर्यंत । जो उपदेश करितां जाला अनंत । तो अ- 
नादि परंपरागत । ऐसं कळावें शिष्यास. ॥ ८ ॥ तथापि स्थ गुरु अनादि । 
ज्यापासूनि मोक्षमार्ग ब्रह्मादि । प्रवर्तविते जाळे जगदादी । काळापासूनी, ॥९॥ 
तोचि मी या मागाचा प्रवर्तक । म्हणोनि संप्रदायकोतुक । सांगतो श्रद्वाहेतुक । 
या छोकें. ॥ १० ॥ 


श्रीभगवानुवाच---इम विवसते योग प्रोक्तवानहमव्ययम्‌ । 
विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक््वाकवे$ञ्बीत. ॥ १ ॥ 
अगा! हा योग अव्यय । कीं ज्याचा कदापि न घडे व्यय । अव्ययराब्दे 
अविनाशी तेव्हां निश्चय ।.कीं योग हा अनादि. ॥ ११ ॥ कीं अनादि अ- 
विद्याळिंगदेह । याचा ज्ञानें नाश निःसंदेह | अनादीस नाश परंतु निर्वाह । 


४॥४०॥॥॥॥॥११११७७ त ीटरीतर कक ०-० 





ना पाना ५-० “ण अप ापपपा 


१. गरुडबाइन (कृष्ण, २. चालविणारा, 





हि शशागाखथ॒ाखाबााजजजआआखबबब7नन आकडा कका अभी 


४ अध्याय] यथाथदीपिका, १९७ 


कीं अबिनाशीस आदि म्हणवेना. ॥ १२ ॥ नाश नाहीं जयास । आदि ना- 
हींच तयास । या भावें म्हणे योगास यास । कीं हा अव्यय म्हणिजे अवि- 
नाशी. ॥ १९॥ खं द्वा जो सूर्य । त्यास मी हा योग अव्यय ।. बोलता 
जालों सखये. अद्वय । पूर्वकाळीं. ॥ १४ ॥ तो आपुल्या पुत्रा मनूला । 'श्रा- 
द्वदेव' म्हणावें जयाला । तयास हा योग बोलता झाला । दिवाकर. ॥ १९॥ 
त्या श्राद्भदेवा मनूचा पुत्र । हक्ष्वाकुनामें पवित्र । त्यास हा योग विचित्र । 
तो बोलिला. ॥ १६ ॥ तोन्योग भूमंडळा । येऊनि भूतळीं खंडला । अ- 
व्ययत्वें कोठे कोठे राहिला । म्हणूनि म्हणतो या छोकीं. ॥ १७ ॥ 

एवं परपराप्राप्मिमं राजषेयो विदुः । 

स कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप! ॥ २ ॥ 


ऐसा पैरपरेनें प्राप्त जाला । राजाणि जाणती जयाला । त्यास काळ बहु- 
फार क्रमला । आलीकडे, ॥ १८ ॥ प्रस्तुत हा योग या छोकीं । अगा! 
अजुना! नाशला कीं । या योगाचे जाणते वक्ते विवेकी । न दिसती कोण्ही 
यास्तव. ॥ १९ ॥ एथें परंतपा म्हणोनी । अ्जुंनातें या नांवें करूनी । आ- 
ळवी कीं यावरूनी । युद्ध करावें अजुनें. ॥ २० ॥ पर जे शात्र त्यांस ताप । 
उपजविसी ऐसा तुज्ञा प्रताप । तो तं मानिसी संताप । झगडो कैसा म्हणोनी £ 
॥ २१ ॥ तरी हे सूयवंशींचे राजे । इृक्ष्वाकुआदि ज्यांस ऐसें जे जे । यांचें 
भूमंडळीं यश विराजे । कीं ज्ञाते होऊनिही महायोद्धे, ॥ २२ ॥ क्ञान आणि 
स्वकर्म । दोन्ही रक्षावीं हा तुझा धर्म । क्षणी जाणोनियां ब्रह्म । कर्म टा- 
किसी हें युद्ध, ॥ २१ ॥ म्हणोनि म्हणतां परंतपा । ज्ञान देऊनि चेतवी 
त्याच्या प्रतापा । आतां तो योग तुज बोलिलों ऐसी कृपा । दाऊनि बोलतो 
या छोकीं. ॥ २४ ॥ 
स एवायं मया .ते$द्य योगः प्रोक्तः पुरातनः । 
भक्तो$सि मे सखा चेति रहस्यं होतदुत्तमम्‌. ॥ ३ ॥ 
जो सूयास मी सांगता जाळों । तोचि योग आजि तुजला बोलिलों । 
योगामृतातें वषेलों । कृपामेघे. ॥ २५ ॥ कीं हा योग पुरातन । कल्पांती 
मजमाजी होता जतन । मी योगनिद्रेपासूनि उठतां वचन । हेंचि बोलिला 


प बब 


१. या योगास. २, सूर्य, २, आडदेव. ४, क्रमाक्रमाने, ५, प्राथी, ६, सत्वर, तत्काळ 


१९९ वामनपंडितकुत 


आदीं न्रह्मयासी. ॥ २६ ॥ हें रहस्य ऐसें परम । तुज बोलिला उत्तम । या- 
कारणेंचि अगा निगम । प्रवर्तलळे सकळ. )) २७॥ तो योग आजि या 
शहोकीं । अजुनाकारणें बोलिलों कीं । तू भक्त आणि न्सखा ब्रिविकी । अगा! 
असंत. ॥ २९८ ॥ आतां यापुढें छोक । तो पांडुपुत्र पुण्यश्ठोक- । बोळेळ 
त्याचें सुझुलोक । निमित्त परिसोत. ॥ २९ ॥ हा श्रीकृष्ण परमेश्वर । हें 
जाणोनि अजुन सादर । आळविता जाला वारंवार । मधुसूदना! जनार्दना ! 
इत्यादि. | १० ॥ तों तृतीयाध्याय सरतां । कृष्ण बोलिला कीं बुद्धीपैरता । 
तो आत्मा जाणोनि चित्तैकाग्रता । करूने मारी हा कामरात्र. ॥ ३११ ॥ 
जरी बुद्धोपरता आत्मा तो ज्ञेय । तेव्हां क्षे तोचि परमेश्वर होय । इतकियानें 
उडाला निश्चय । जो होता कृष्ण परमात्मा म्हणोनी. ॥ ३२॥ जरी तो 
आत्मा अजुंनास होता अपरोक्ष । तरी विश्व जितकें प्रसक्ष । ते हें कृष्ण- 
रूप दिसतें परंतु परोक्ष । हा उपदेश जाला पूर्वोक्त. ॥ १२ ॥ अर्जुनास 
एक ठावें । कीं क्षय त्यास परमेश्वर म्हणावें । गुरुमुखं वेदी जाणावें । लाच 
परमेश्वरा. | १४ ॥ कृष्णचि परमात्मा तो । म्हणूनि मी मानीत होतों । 
आतां याच्याच मुखें आइकतों । कीं आत्मा तो जो बुद्धीपलीकडे. ॥ १५ ॥ 
कृष्ण नव्हे परमेश्वर । इतका बुद्धीचा पदर । सांपडतां प्रकटले डोंगर । अ- 
संभावनेचे. ॥ १६ ॥ गुरु नव्हे सर्वेश्वर । इतका उठतां बैद्धिसमीर । खवळे 
अविद्यासागर । मग संशयतरंगां काय वीण? ॥ १७ ॥ तों कृष्ण आणि 
अजन । दोघांचा एक जन्मदिन । ल्यास आठवूनि अजुनाचें मन । म्हणे 
पुरातन गोष्टी कां याला? ॥ ९८ ॥ कीं इक्ष्वाकु सूर्यपुत्राचा सुत । त्यास म- 
रोनि काळ लोटला बहुत । हा कंसबंदिशाळे प्रसूत । जे दिनीं ते दिनींच उ- 
पजलों मीही. | १९ ॥ त्या इक्ष्वावूहीहूनी । पूर्वी सूर्यास स्वमुखेकरूनी । 
बोलिलो हा योग म्हणोनी । हा काय म्हणतो. ॥ ४० ॥ तरी याची भीड 
कायसी । हें न पुसो कां यासी । म्हणोनि हेंन्नि अनादिपुरुषासी । संजय 
म्हणे पुसतो अजुन. ॥ ४१ ॥ 


अजुन उवाच---अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः । 
कथमेतद्विजानीयां त्वमादो प्रोक्तवानिति. ॥ ४ ॥ 
तुझा जन्मकाळ अलीकडे । सूर्यवंशिया हायांचें जन्म पलीकडे । ऐसें 


१, वेद. २. पलीकडे, २. बुद्धि हाच बायु, ४, कमता. 


४ अध्याय] यथार्थदीपिका, १९९ 


असोनि कैर्से घडे । कीं आदिकाळीं तूं बोलिलासी हें साते. ॥ ४२ ॥ 
पिसा आपणचि पुत्र म्हणोनि । स्पष्ट बोलिलें वेदवचनीं । अर्जुन म्हणतो 
या भावेंकरूनि । कीं सूयोस जरी. तूं हें बोलिळासी. ॥ ४३१ ॥ तुझा जन्म- 
दिवस आलठीकडे । सूर्यवंशराजांचा जन्म पळीकडे । या भावें हें बोलणें तुझे 
न घडे । म्हणे अजुन. ॥ ४४ ॥ अन्यथा सूयोची उत्पत्ति पलीकडे । आणि 
कृष्णाचा संभव' अलीकडे । जाला तरी कां न घडे । उपदेश धाकड्याच्या 
मुखें वडिलांसी. ॥ ४५ ॥ हदैवहूति जननी । तिचा पुत्र कपिळमुनी । तीस 
तो खमुखेकरूनि । सांगे तत्त्वोपदेश* | ४६ ॥ सूये बडील म्हणोनी । उ- 
पदेदा अघटित यावरूनी । अर्जुन बोलिला म्हणतां येणेंकरूनी । बेल ला- 
गतो ग्रंथासी. ॥ ४७ ॥ हें न पाहतां दौघेदृष्टीकरूनी । सूर्यास पलीकडे 
जन्म तुजहुनी । याकरितां ल्यास तूं वदलासिन हें घडे म्हणोनी । ऐेसें वाखाणूं 
नये एथे. ॥ ४८ ॥ सूयोस्तवचि सूयोचा वंश । त्या राजयांचा मृत्युमुखी 
प्रवेश । जाला त्यांस न बोलवे तुझा उपदेश । कीं जन्म अलीकडे तुझा हा 
भाव ॥ ४९ ॥ एथे ऐसेंचि वाखाणावें । कीं अजुन बोलिला या भावें । म्ह- 
णोनि म्हणतो आम्हीं केंवी जाणावें । कीं आदीं बोलिलासि हें सूर्यातें. ॥५ ०॥ 
आतां याचें उत्तर । देतसे कृष्ण सर्वेश्वर । आपलें ईश्वरच अनादि चतुर । 
सुचवूनि बोलतसे श्रीभगवान. ॥ ५१ ॥ 

श्रीभगवानुवाच--बेहानि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाजुन! । 

तान्यहं वेद सवोणि न त्व वेत्य परंतप !॥ ५ ॥ 


संजय म्हणे धृतराष्ट्रराया ! । पूर्ण षड्युणाच्या उत्तर या । आईक भब- 
सिंधु तराया । मृगजळवाय करूनी. ॥ ५२ ॥ कृष्ण म्हणे आईक या बोला | 
कीं बहुत जन्म लोटले मला । आणि बहुत जन्म छोटले तुजला । अगा! 
अजुंना! ॥ ५३ ॥ भाव कीं कोणे एके पूर्वीलळ जन्मीं । सूयांस हा योग 
बोलिलों मी । नव्हते पडले ग्रृत्यूच्या संयमी । वेशज लाचे ते समयीं ॥५४॥ 
म्हणसी जन्म तुज जैसे । बहुत जन्म मजही तेसे । लोटले तुजचि कैसे | 
ठाउके तुझे ते जन्म. | ५५ ।॥ तरी ते मी जाणतों सारे । तूं नेणशसी अ- 
जुंन! अरे! । आपले तुझे अवघे बरे । मी जाणे ते जन्म. | ५६ ॥ भाव 


१. “आत्मा बै पुत्रनामासि? इत्यादिक २, कारण की. ३. हे परंतपा! अजुंना ! माझे अनेक 
जन्म झाळे आणि तुझेही झाले, ते सर्व भी जाणतों, पण तं त्यांस जाणत नाहींस, %. बंधनांत 


२० वामनपंडितळत 


करीं मी ईश्वर । भूत भविष्य वर्तमान माझे व्यापार । मी जाणें अनादि तुज 
विसर । नेणसी तूं यास्तव, ॥ ५७ ॥ हाचि भाव मनीं । अजेनास म्हणे 
“परंतपा? म्हणुनी । कीं तूं जीवकर्मे करूनी । जन्मलासि शत्रुसंहाराकारणं. 
॥ '५८ ॥ हा भाव अर्जुन । समजला यालागीं कृपेचा धन । वर्षेला ऐसे हे 
शाब्दजीबैन । कीं भाव बोळवला मागुती तत्काळ, ॥ ५९ ॥ यैथापूर्व जाला 
भाव । समजला कीं हा देवाधिदेव । बुद्धिपलीकडे जाणावा तो स्यमेव । 
हाचि सर्वात्मा आत्मत्वे. ॥ ६० ॥ ऐसा यथापूर्व* सावध जाला । परि पुन्हा 
संदेह कांहीं उपजला । कीं हा ईश्वर तरी कैसे याला । नाना जन्म. ॥६१॥ 
कीं आम्हांस जन्ममरण । लागलें कमानुगुण । हा अविनाशी ईश्वर आपण | 
कर्मबंधातीत. ॥ ६२ ॥ हा भाव सौक्षी बुद्धीचा । जाणोनि अवतारप्रकार 
साचा । बोलतो निगीमसार स्ववाचा । या छोकीं. ॥ ६२ ॥ 


अजो5पि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरो5पि सन्‌ । 

प्रकति स्वामघिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया,. ॥ ६ ॥ 
अजुना! वाटलें तुज । कीं हा जन्मशून्य अज । अविनाशी ईश्वर सहज | 
केसा जन्मतो नसतां कर्मबंध म्हणोनि. ॥ ६४ ॥ तरी मी होऊनिही 
अज । आणि नसोनिही नारश॒ मज । भूतांचा ईश्वरी 'सतहज । असोनि मी 
स्वयें अनादि. ॥ ६५ ॥ कर्मबंध मज नसे म्हणोनी । अगा! लेशही लेप 
नसोनी । आत्ममाया अ्रुद्ध विद्या ती करूनी । आपली मूर्त अघिष्टूनि ज- 
न्मता. ॥ ६६ ॥ आत्ममायेकरूनि । आपली प्रकृति अधिष्टूनी । मी जन्मतो 
म्हणोनी । म्हणतो येथें श्रीकृष्ण. ॥ ६७ ॥ आत्ममाया म्हणिजे । निल आ- 
त्मानुभवरूपिणी जे । जे अनादि ब्रह्मविद्या विराजे । मज निर्गुणीं निगुणत्वे. 
॥ ६१८ ॥ निगुणीं आपण 'निगुण । हेही न सांपडे खूण । ब्रह्म म्हणणें आ- 
पण । हेही माया. ॥ ६९ ॥ ते आत्ममाया म्हणावी । तिचा मीच एक धनी 
गोसावी । तीचेकरूनि मी जन्मतो ठावी । मज नसे अविद्या. | ७० ॥ 
तुम्हां जीवास अविययेंकरूनी । जन्म होती म्हणोनी । तीचेकरूनी मीही जन्मत 
असेन म्हणोनि मनीं । झणी मानिसी, ॥ ७१ ॥ अविंद्येचे तीन गुण । विषय 


२ ००००॥०॥४४४५४४७॥४॥०0७000५ नककी पाटा 


१. मेघ. २. उदक. ३. पूर्ववत्‌. ४. समज. ५. द्रष्टा इश्वर. ६. वेदाचें रहस्य. ७. यद्चपि 
मी अज आणि अव्ययात्म आहे, [आणि] यद्यपि मी “व प्राण्याचा स्वामी आहे, तथापि मी 
माझी प्रकृति माझ्या अविकारांत ठेवितो आणि मी आत्ममायेनें जन्म घेतों. ८. कलंक. 





४ अध्याय) २९०्श 

देह तम जाण ॥ इंद्रिये रजोगुण ऐसी खूण । मन बुद्धि चित्त सत्व. ॥७२॥ 
तें सत्त्व निर्मळ । जैसा आरसा उज्ज्बळ । उरला भागही लोखंड केवळ । 
परि प्रकाश दिसे निर्मळत्वींच. १ '७९ ॥ तैसा सत्त्व गुण । त्रह्मीं याकरितां 
आममत्वाची, खूण । इंद्रिये देह रजतमलक्षण । जह्मरज्जूवरी सपे जैसा. 
॥ ७४ ॥ रज तम इंद्रियें विषय । हे मिथ्या सपे ऐसा निर्णय ।' सत्त्वदष्टी 
भ्रममय । रज्जूंच भासे सर्प जिला. | ७९ ॥ पारि दृष्टि स्पर्श रज्जूस । तेव्हां 
सर्प भासे तीस । तैसें भ्रमयुक्त सत्त्व आत्मयास । स्पर्शानि देह इंद्रियें साच 
मानी. | ७६ ॥ ऐसा सत्त्व गुण) ज्यासतव आत्मस्वरूपीं आत्मपण । परि 
अविद्याभ्रमाचें लक्षण 4 कीं देह मी म्हणे अहंकारें. ॥ ७७ ॥ ता असंमे-मी 
कत्ती म्हणोनी । त्रिगुणात्मकें कमें करूनी । ला कर्माची फळें नाना योनी । 
तुम्हां जीवां ॥ ७८ ॥ तैसें अविद्यंकरूनी । मज जन्म घेणें नसे म्हणोनी । 
आत्ममायेकरूनि जन्मतो या वचनीं । भाव इतुका सूचविला. ॥ ७९ ॥ अ- 
तएव जे मूर्ति प्रकट करीतसें । तें रूपचि मी न मानी ऐसें । सोनेंच दिसतां 
कैसें । रूप साचें मानूं अलंकाराचे. ॥ ८० ॥ या भावें करूनी । “प्रकृति 
स्वामघिष्ठाय? म्हणोनी । बोले श्रीकृष्ण या वचनीं । अर्थ भावार्थही ऐसा. 
॥ ८१ ॥ कीं प्रकृति म्हणिजे आकृती । ते खप्रकृति म्हणिजे खसरूपमूर्ता । 
अलंकारीं सुवर्णस्फती । तेसी प्रतिमा अधिष्ट्नि जन्मतो. | ८२ ॥ अषिष्टूनि 
आकार । सोनेंचि प्रकटे निर्विकार । तेसा साकार मी दिसोनि निराकार । 
अगा ! प्रकटतसं. ॥ ८१ ॥ म्हणसी सर्वदेहीं तू ऐसा । तरी या रूपींच हा 
विशेष कैसा | तरी ला देहीं अविद्यांरा जैसा । तैसा आुद्धसत्त्तीं माझ्या असेना. 
॥ ८४ ॥ अतएव आत्ममायेकरूनी । मी संभवतो म्हणोनी । तुज बोलिला 
यावरूनी । विशेष इतरांहूनि हा समज. ॥ ८५ ॥ अविद्या आणि कर्मबंध । 
नसतां कांहींच संबंध । मी जन्मतो ज्यास गंध । ठावा नसे पंचभूतांचा. 
॥ ८६ ॥ ईश्वरावतार देह । पांचभौतिक नव्हे निःसंदेह । हा येथेंच नवम 
छोकीं संदेह । निरसेळ सकळांचा. ॥ ८७ ॥ आतां याही पुढें छोक । तो 
कां बोळे उत्तमछोक । याचें निमित्ततही साधुळोक । परिसोत आतां. ॥ ८८॥ 
पर्वेह्षीकार्थ भाव । परिसतां हा स्वयमेव । देहधारी देवाधिदेव । अजुन ऐसें 
समजला, ॥ ८९ ॥ ऐसें समजला परी । म्हणे मनीं कीं कां परी । हा देह 
धरितो म्हणूनि हरि यावरी । प्रयोजन सांगतो या छोकीं. ॥ ९० ॥ 


१ पंचभूतांपासचू, झालेला शि 
२६ वा० यथा? 


२०९ वामनपंडितछृत 


थदा यदा हि, घमेय्य ग्लानिर्भवति भारत! । 
अभ्युत्थानमधमंस्य तदात्मानं सजाम्यंहम. ॥ ७ ॥ 


जे ले काळीं धर्महानी । होते अधर्माच्या' बळेकरूनी ।.ते ते काळीं दे 
हधारी होऊनी । प्रकटतो निर्मितो आपणातें. ।॥ ९१ ॥ आपणात आपण । 
निर्मूनि,.काय करितो निपुण । तेंही सांगतों स्वाचरण । या भावें बोलतो हा 
छोक. ॥ ९२ ॥ 
पेरित्राणाय साधूनां विनाशाय च॑ दुष्कताम्‌ । 
बमेसंस्थापनाथाय संभवामि युगे युगे. ॥ ८ ॥ 


अगा ! होतां धमोची क्षीणता । होतसे साधूंस दुःखांचता । अधर्म वृद्धी 
पावतां | पापी लोक प्रबळ होती. ॥ ९९ ॥ ला साधूंस माझें स्मरण । माझा 
तरी कल्पदृक्षाचा गुण । मातें स्मरे जो निपुण । मी ल्यास पावतो खभाव हा 
माझा. ॥ ९४ ॥ या साधूंचीं संरक्षणे । अगा! करावया कारणें । मज ला- 
गतें देह धरणें । युगायुगाप्रती. ॥ ९५ ॥ लामुळें जे पाप करणार । लांचा 
करावा लागतो संहार । कीं न नाशतां अंधकार । प्रकाश नेत्रांचा घडेना. 
॥ ९६ ॥ एं साधुसंरक्षण । संहारावे पापी जन । या दों गोष्टींकारण । यु- 
गयुगाप्रति संभवतो. ॥ ९७ ॥ संहारितों पापी जन । झाधूंचें होत दुःख- 
शमन । धर्माचें होत संस्थापन । हें प्रयोजन तीसरें. ॥ ९८ ॥ प्रतियुगीं ध- 
मोची हानी । अगा ! होते म्हणोनी । मींही प्रतियुगीं अवतरोनी । धर्म धार्मिक 
रक्षितो. ॥ ९९ ॥ केसा जन्मतो ईश्वर । तो एरवझछोकीं प्रकार । किंनिमित्त 
करितो अवतार । तरी तें वर्णिले या दों छोकीं. ॥ १०० ॥ आतां यापुढे 
शोक । तो कां बोले उत्तमछोक । त्याचें निमित्त विवेकी लोक । आइकोत 
बरव्या प्रकारें. ॥ १०१ ॥' तिन्ही अवतारप्रयोजनें । आइकिलीं बरीं अजुने । 
परंतु शंका येथें मने । घेतळी ते उपयोगी जगासी. ॥ १०२ ॥ कीं साधूंचें 
पालन । आणि दुष्टांचें निदेळन । आणि तिसरें धमाचे स्थापन । काय कठिण 
या ईश्वरा. ॥ १०३ । कीं याच्या संकल्पमात्रे । ब्रह्मांडे अनंते विचित्रे | 
उपजती नाशती आणि मायासूत्रं । नाचवी बुद्धि सर्वोच्या. ॥ १०४॥ हीं 





१. हे भरतकुलोत्पन्ना अजुंना! ज्या ज्या वेळीं धर्माची ग्लानि आणि अधर्मांची वृद्धि 
होते त्या त्या वेळीं मी जन्म घेतों, '२. साधूंच्या रक्षपासाठीं आणि दुष्टांच्या शासनासाठी 
आणि धर्माची उत्तम स्थापना करण्यासाठीं प्रत्येक युगीं मी जन्म घेतों, 


४ अध्याय] यथार्थदौपिका; २व्डे 


तीन कामें तयास । करावया काय प्रयास । संकल्पुमात्रें जयास । सुखसान्य 
कार्ये हीं तिन्ही. ॥ १०६ ॥ काळचक्र ज्याचें आयुध १ लानें कां दैलांशीं 
करावें युद्ध । जो संकल्पमात्रें नव्हतां क्रुद्ध । संहरी ब्रह्मांडे शातकोटी'. ॥ ०९६॥ 
सखये अनाटि अज । म्हणवी देवकीबसुदेवांचा आत्मज । नित्य बिरक्त जी 
सहज । सहस्र सोळा स्त्रिया कां तयासी. ॥ १०७ ॥ चराचरी ज्याचां वास । 
तो येतो हस्तिनापुरास । द्वारकेंत म्हणती तयास । कीं येथें नाहीं श्रीकृष्ण. 
॥ १०८ ॥ पाहतां दूरदृष्टी |*अवतारप्रयोजनाच्या गोष्टी । बोलिळा त्या वारा 
मुष्टीं । धरूनि दौघळा मज 'मूर्खांसी” ॥ १०९ ॥ हे तों मूखेसमजावणी । 
करितो हा चक्रपाणी । अजुन ऐसा अंतःकरणी । साशंक जाला. ॥ एरऐव्शॉ 
सर्वसाक्षी देव । समजोनि हा शिष्याचा भाव । तो पुसे तों स्यमेव । हांसोनि 
बोलतो हा छोक. ॥ १११ ॥ 
जन्म कमे च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः । 
त्यक्‍्त्वा देह पुनर्जन्म नेति मामेति सो$्जुन! ॥ ९ ॥ 

अगा ! अवतारी मुख्य कारणें । हींचि कीं जन्मकर्ममम्नांतें तारणें । .जन्म- 
मृत्युदुःख निवारणें । अनादि या जीवांचीं. ॥ ११२ ॥ सर्वासही उपायांतर । 
मी करूं शाकें सर्वेश्वर । परी जीवांचा दुःखसंसार । या रोगास औषध हेंचि 
एक. ॥! ११९ ॥ तुटावया संसारव्यथा । औषध नाहींच अन्यथा । माझ्या 
चरित्रामृतकथा । या व्यथेतें नाऱिती. ॥ ११४ ॥ वाढबावया कथारस । या 
गोष्टी दिसती सुरस । ज्या एर्वछोकीं बोलिलों मी श्रीनिवास । तुजप्रती. 
॥ ११५ ॥ मुख्य अवतारप्रयोजन । तें सांगाया पूर्वोक्तवचन । बोलिलो कीं 
रक्षावया साधुजन । वधावया दुष्ट धर्म संस्थापावया, ॥ ११६ ॥ कीं भूमीस 
भार जाला । ते बोलिली विधातयाला । तो मज दौरण आला । कीं करावें 
स्थापन धमाचे. ॥ ११७ ॥ तेव्हां देवकीच्या उदरी । मी जन्मठां श्रीहरी । 
ऐसें वर्णितां अलौकिक पेरी । गेभीर माझी पुराणें वार्णती. ॥ ११८॥ कीं 
प्राची दिशा स्ोदरीं । जैसी प्रर्णचंद्राते धरी । देवकी श्रीकृष्णास यापरी । 
धरिती जाली उदरांत. ॥ ११९. ॥ लोकांसारिखीं भाझी जन्मे । ळोकांसारिखीं 
माझीं कर्मे । नव्हती हीं दिव्यें रेसीं वर्मे । सांपडती बेदी पुराणीं. ॥ १२९०॥ 


१, हे अजुंना! जो खरेपणानें माझेंगेदिन्य जन्म आणि कमे जाणतो तो देहाला टाकून पुन: 
जन्म पावत नाहीं, मला. येऊन मिळतो, २, अह्ादेवाला, ३. प्रकार. रीती, ४. अठरा पराणे, 


र्‌ण्छ बामनपंडितकृूत 


तेर्थे अवताराची कारणें । बोलिली कीं साधूंते संरक्षणे । आणि दृष्टांत मा- 
रणें । स्थापणे धर्म. ॥ १९१ ॥ म्हणोनि हीं तुजलागी । निवित्ते बोलिशों 
कीं ला, प्रसंगी । बिंबेळ तुझिया अंतरंगी । कीं अठोलिकें जन्मकर्मे ईश्वराची. 
॥' १२२ ॥ दों परी कथाश्रवण । एक समजोनि एक मूढपण 4 मूढपणेंही 
आपला गुण । कथांमाजी दावितीच, ॥ १२९ ॥ की नेणतांही मलिन । अ- 
ओवरी पडे आपलें वेसन । तरी त्याचें होय दहन । पाप" ऐसें कथाम्ृतें. 
॥ १२४ ॥ नकळत अरण्यांतीळ पाढा । शाकन्म्हणोनि जरी भक्षिळा । तरी 
तो सुण आपला । करीच कीं. ॥ १२५ ॥ घृत दुग्ध पुष्टिकारक । हें नेणे 
जर बाळक । तथापि पुष्ट होतें तं कौतुक । वस्तुमहिमेचें. | १२६॥ माझ्या 
कथांचा अद्भुत गुण । न कळोनिही घडे श्रवण । तरी पवित्र न करिती ऐसें 
कवण । बोलों शके. ॥ १२७ ॥ परंतु दिव्य माझीं चरित्रे । लोकांसारिखीं 
नव्हती निश्चितें । ऐसे समजेळ जो लातें । मोक्षचि होय. ॥ १२८ ॥ माझे 
जन्म दिव्य सकळ । जो जाणेल लास हें फळ । कीं जन्म न पावे तो केवळ| 
मजचि पावे. ॥ १२९९ ॥ अगा! मज पावला । त्याचा कर्मबंध अवघा ना- 
सला । म्हणोनि जन्मा नाहीं आला । पुनरपि. ॥ ११० ॥ मांज्ञें जन्म त- 
तत्वतां । दिव्य ऐसें कळतां । पुन्हा जन्म नाहीं पांडुसुता ! । अगा ! जे रीती. 
॥ १९१ ॥ कळतां दिव्य माझें कर्म । तुटे कर्मबंध हें वर्म । एवंच जाणावें 
जन्म कर्म । दिव्य माझें. ॥ १९२ ॥ पंचभूतदेहसंबंध । लास निमित्त कर्म- 
बंध । तरी मज ठाबका नसे गंध । कर्मनिमित्ता अहंकाराचा. ॥ ११९ ॥ जो 
स्वयें परिमित । त्यास तें अहंकार निमित्त । कीं मी एवढा ते हेतु निश्चित । 
परिमितपण कमांसी, | ११४ ॥ मी अनंत अपरांपर । मज न सांपडे अहं- 
काराचा पदर । आणि ठाव नाहीं कीं जेथे मी ईश्वर । कमे करू. ॥ ११५॥ 
बाहेर ना आंत । आणि आदि ना अंत । कर्मे तो मी अनंत । केवीं करूं. 
॥ ११६ ॥ न उपजतां कर्म । न घडे पंचभूतदेहजन्म । हुक्रशोणितसंबंध- 
धर्म । कमोनुबंधें. || १९७ ॥ म्यां कर्म करावें । तरी कोठूनि कोठे जावें । 
काय घ्यावे काय टाकावे । मीच अवघा. ॥ ११८ ॥ कोणाशी मी बोलों । 
कोण्या मागे कोठे चालो । ऐसा अद्वय असतां पोटा आलों । कैसा कोणाच्या 
॥ ११९ ॥ देवकी कोसल्या आदिती । अनुसूया विकुंठा देवैहरती । रे- 

१, चमत्कारिक, अलौकिक, २. वरू. २. रेतरक्त€ ४. कश्‍यपक्तषिभाया. ५, दत्तानयाची 
माता. ६, रेवतमस्बंतरांतीळ विष्णूचे अवताराची भाता. ७. कपिलार्च] माता. 


४ अध्याय] यथार्थदौपिका, ता. 


शुका प्ेश्षी सेथवती । इत्यादि माता माशिया. ॥ १४० ]) ग्रांच्या पोठीं 
जगनिवास ।. केसा सांठंबलो' कीं राभवास । मज घडला म्हणावा नबमास । 
कर्मबद्धां परिमितां जिवांसारिखा.,. ॥ १४१ ॥ अगा! सर्वगत. अवुकाश । 
आहेच सर्वभ्नटीं आकाश । मजवांचूनि कैंचा चिरंप्रकाश । पोटीं देवकी को 
सल्यादिकांच्या. | १४२ ॥ आहेच यांच्या उदरीं । जो मी वसतो चराचरी | 
पुराणें बोलती "यापरी । मज गर्भवास. ॥ १४२९ ॥ अलित्त सर्वत्र वक 
आकाश तैसा मी सर्वे गर्भा कृसोनि । अलिप्त साक्षी न स्पर्शोनी । 
सर्पात रज्जु जैसा. ॥ १४४ ॥ तंत नातळे पटातें । माती न शिवे घटातें । 
मी जयत्कारण संकटातें । न शिवें गर्भा असोनि गर्भाच्या, ॥ १४१ बॉ-न्नी- 
बांचिया मती । प्रपंच साचा मानिती । रज्जु नेणतां भीती । मिथ्या सर्पाची. 
॥ १४६ ॥ आणि ते माझे प्रतिबिबांरा । जळीं जळापुरताच अवकार । त्या 
जीवां घडो शके प्रवेशा । कर्मबंधे गर्भा मातेच्या. ॥ १४७ ॥ पिलाच्या 
देहीं रिधोनी । ह्याच्या वीयासवें तेथूनी । मातेच्या शोणितीं मिसळोनी । 
अवयव पावती गर्भात. ॥ १४८ ॥ देह वाढे जेसा । प्रतिबिबांशा वृद्धि 
पावे तैसा । त्यास गभवास ऐसा । घडो शके. ॥ १४९ ॥ जोीवांस 
पंचभूतशरीरें । लांस गभवास या प्रकारें । मी संबेच्छा कल्पित आ- 
कारें । असतों मनौं पिल्याच्या मातेच्या. ॥ १५० ।॥ योगी मातें ध्यानीं । 
ध्याती जैसे कल्पूनि मनीं । तैसा स्वेच्छेकरूनि । मूर्त कल्पितो मनीं 
पित्याच्या मातेच्या. | १५१ ॥ पंचभूते ही माझीच कल्पना । परि ला दे- 
हांस हा महिमा येना । कीं जीवाचिया कर्मबंधना । कारणें तीं म्यां कल्पिलीं. 
॥ १५२ ॥ अविद्येने कमे करिती । ते या पंचभूतांचे देह धरिती । अनादि 
संकल्प ये रीती । पंचभूतें कल्पितां. | १५३१ ॥ अगा लोखंडाच्याच शंखळा 
करिती । आणि लोखंडाचींच रास्त्रे घडिती । पारै तीं शास्त्रे ला शंखळा तो- 
डिती । जेव्हां सोडिती बंधासी. ॥ १५४ ॥ माशीच कल्पना पंचभूतें । ज्या 
पंचभूतांचीं शरीरें अद्भृतें । मनुष्य देहींच्या कर्मे बहुतें । जे अविद्येने भोगिती 
हे जीव. ॥ १५५ ॥ ते अविद्या आणि संचित । क्रियमाण कमांसहित । ना- 
शाबया निश्चित । संकल्प करूनि कल्पितों हे अबतार. ॥ १९६ ॥ इथ्ादि 
माझ्या जन्मरीती । अलौकिक दिव्य माझ्या मूर्त ५ ऐसें जाणोनि माझ्या अव- 
१. परशुराममाता. २, सुतपा. १पजापतीची सखी, हीच पुर्ढे कृष्णमाता' देवकी झाली 
१. न्यासमाता, ४, अंतर, ५. चैतन्यमकाड 





२ बामनपंडितकुत 


तारकीरती । जे गाती ऐकती निरूपिती. ॥ १९७ ॥ ते पुन्हा जन्मा न येती । 
देह टाकूनि मातेंचि पावती । मुख्य अवतारप्रयोजनरीती । अजुना ! या माझ्या 
॥ १५८ ॥ या भावें श्रीपती । बोलिळा अस्षुनाप्रती 4 कीं माझे जन्म दिव्य 
ऐस जे जाणती । ते जन्मा न येती पावती मजलागीं. ॥ १५९.॥ ऐसेंचि 
दिव्य कर्म । कीं हें सगुण ब्रह्म । विना अविद्या अहॅकारभ्रम । कर्म घडे तें 
ईश्वराचे. ॥१६०॥ कीं हा अपादपाणी । म्हणोनि बोले वेदवाणी । हा खमा- 
येकरूनि 'चक्रपाणी । कर्मे दावी जगदीश्वर, ॥ १६१ ॥ याणें केल्या बाइला । 
ठोकरीती वर्तवी ल्या स्त्रियांठा । आणि लॅक लेंकीही यांला । परि नसे यास 
कर्भचंचॅ १६२ ॥ जीव पूर्वकमोच्या बळें । पावती पुत्रकलत्रादि फळें । तो 
कर्मबंध समूळें । नसे याला, ॥ १६९ ॥ लोददृष्टीं कर्म दावी । परी अक- 
तोचि गोसावी । ऐसीं दिव्यकर्म समजावी । अगा! माझी. ॥ १६४॥ या 
भावें म्हणे हरी । कीं माझें दिव्य कर्म यापरी । ऐसें समजे तो गॅभकुहरीं । न 
रिघे पावे मजचि तो. ॥ १६५ ॥ मुख्य अवतारप्रयोजन । ऐकोनि निःसंदेह 
जाळा अजुन । तथापि शंकित जालें मन । कांहींसं. ॥ १६६ ॥ कीं याचें 
दिव्य जन्म । आणि दिव्य याचें कर्म । समजे लास मोक्ष हा नेम । खयं हाचि 
करितो. ॥ १६७ ॥ आणि मोक्ष तरी विना ज्ञान । नव्हे ऐसें वेदांचे वचन । 
तेव्हां जे बोलतो कमलनयन । हें केवीं घडे. ॥ १६८॥ एऐेसा मनांतील भाव । 
जाणोनि बुद्धिसाक्षी देव । उत्तर देतो देवाधिदेव । संदेह आणीकही निरसूनी, 
॥१६९॥ कीं खरेंचि ज्ञानावांचूनि मुक्ति नाहीं । आणि दिव्य जन्मकर्म जाणणे 
हेंही । विना ज्ञान न कळे कांहीं । दिव्यपपण माझ्या जन्मकमोचें. ॥ १७० ॥ 
याकारणें हरी । उत्तर देतो या छोकाचभीतरीं । एका शब्दे दोन्ही सूचवी 
यापरी । कां “एवं यो वेक्ति तत्त्वतः. ॥ १७१ ॥ अगा! तत्त्व म्हणिजे 
आतमत्त्व यास्तव । जन्मकर्म दिव्य ऐसें वास्तव । जाणे लाचें हें प्राप्तिविभव । 
बोलिलो तुज. ॥ १७२ ॥ कीं आत्मा जरी कळे' । तरी लिंगदेह तेव्हां जळे । 
ज्ञानाम्नीतें आतळे । चित्त जेव्हां. ॥ १७१ ॥ आत्मयाकरितांच चित्त । सर्वदा 
प्रकाशे निश्चित । तेंचि गुरुमुखे अधिगत । जालं यासी. ॥ १७४ ॥ परतु 
जेव्हां समाधी । चित्तदृत्तिनिरोधे साधी । कीं सर्वही त्रह्म या सबोत्मबोधीं । 


१. करचरणरहित. २. अपर्ले, स्रिया वगैरे. ३. दौी--सावीस्इंद्रिय--स्वामी-जितेंद्रिय. 
४. गर्भस्थानी, ५. आत्मत्त्वासुळें. ६. खरेपणे, ७. स्प्शे, ८, अबगत, प्राप. 


४ अध्याय] यथार्थदींपिका, २०४ 


चित्त थारे, ॥ १७५ ॥ या समाधि दोन्ही । एक्क तरी बाणे या दोहींतूनी । 
तरीच सुडे जन्मकर्मबंधांपासुनी । पक्कज्ञानी तेधवां. ॥ १७६ ॥ आत्मा कळो 
निही तो । शब्दज्ञानीच*बोलिजेतो । अनुभवी तेव्हां जेव्हां पावतो ) स्रमाधीतें 
॥ १७७ ।! समाघिप्राप्तीकारणें । दोंपरी लागे यत्न करणें । एक निर्गुणअंतःक- 
रणे । प्रयत्नं ध्याती. ॥ १७८ ।॥ त्यास हें सगुणगुणकीर्तन । अथवा स॒युणम. 
तींचें ध्यान । जॅन्मकर्म दिव्य हें चिंतन । असेना. ॥ १७९ ॥ निल निर्गुणँ- 
त्वेंचि ध्याती । त्यांस अव्यक्तोमासक म्हणती । हें द्वादशाध्यायाच्या ठायीं श्री' 
पती । विशद बोलेल. ॥ १८० ॥ आणि आत्मा कळोनी । तत्पर सगुण- 
भजनीं । अवतारगुणश्रवणकीर्तनीं । जे सादर. । १८१ ॥ ते भगवंताचे जन्म 
दिव्य । आणि दिव्य कर्म कर्तव्य । तत्त्विचारें जाणती कीं सेव्य । निर्गणत्वे 
सगुण ज्यांला. ॥ १८२ ॥ ते ज्ञानी सगुण भक्त । भजोनि नव्हती विभक्त । 
सेव्यसेवक अविभक्त । जयांतं. ॥ १८९ ॥ भक्त आणि ज्ञानी । तो श्रेष्ठ स- 
कळांहूनी । तो अनायासे मोक्ष पावे म्हणोनी । द्वादशी श्रीकृष्ण बोलेल. | १ ८४॥ 
न करितां वृत्तीचा निरोध । आयताच बाणे समाधिबोध । हरियुणकीर्तनश्रवण 
शोध । अनायासे होय चित्ताचा. ॥ १८५ ॥ निर्गुणोपसकां श्रम । अपार 
ध्यातां केवळ ब्रह्म ।.जे निमुण कळोनि सगुण ब्रह्म । भजती अनायासे समाधि 
तयांसी. || १८६ ॥ लांसि हाचि उपाय थोर । जो या छोकीं बोले सर्वेश्वर । 
कीं दिव्य जन्मकर्म माझं ऐसें जो नर । जाणे तो पुन्हा नये मज पावे.॥ १ ८७॥ 
या भावें हरी । या छोकाचे भीतरी । म्हणे धरूनि हा भाव अंतरीं । कीं 
“एवं यो वेत्ति तत्त्वतः”. ॥ १८८ ॥ आतां ज्ञानेंचि मोक्ष होणार । तरी 
जन्मकर्म दिव्य हा प्रकार । कळणें याचा काय नेडिवार । कोणी म्हणतील 
एथे. ॥ १८९ ॥ तरी आत्मा कळल्याच वरी । “*निर्गुणोपासकां श्रम नाना- 
परी । ते प्रयास न लागतां हरी । गति म्हणे यांस हाचि बडिवार. ॥ १९०] 
यानिमित्त प्रवोपार । गीतावाक्याचा विचार । करूनि केला नि्धोर । ये रीती. 
॥ १९१ ॥ ज्ञान जालिया वरी । सगुणगुणभजन कां पैरी । बोलती कोणीं 
या प्रकारी । तरी कज्ञानपरिपाकार्थ हा सिद्धांत. ॥ १९२ ॥ हें मुख्य अवतार- 
प्रयोजन । हें भागवतीं प्रतिपदीं वर्णन । तें येथें भाणितां मन । ग्रेथविस्तारें 
शिणेंळ श्रोतयांचें. ॥ १९९ ॥ हूं अवतारांचें मुख्य कारण । परिसतां अर्थ- 


२. स्थिरावे, २, पाड, मोठेपणा. ३. रीति. 





र्ण्ट 


नॉचें अंतःकरण । समाधाळ पावलें पुढें निरूपण । या प्रसंगींच होतें या 
होकीं, ॥ १९४ ॥ 

वबीतरागभयक्रोधा मन्मया मांमुपार्श्रत्ताः ।, 

बहबो ज्ञानतपसा पूता मद्धावमागताः, ॥ १० ॥ 


अगा! आत्मा कळल्या ज्ञानियाचें । तप थोर हेंचि साचें. । कीं दिव्यत्व 
माझ्या जन्मकर्माचें । जाणोन करी श्रवण कीर्तन. ॥ १९५९ ॥ यास म्हणावें 
ज्ञानतप । या तपाचा अद्भत प्रताप । की सकळां पापांचे मूळ पाप । अनादि 
बम््य..ते. नासे. | १९६ ॥ आगंतुक पाप मात्र । नासे ज्याचें तोही म्ह 
णांबा पवित्र । परंतु पापमूळ बासना' अपवित्र । असतां न पावे परंपदा 
॥ १९७ ॥ म्हणोनि म्हणे कमलनेत्र । कीं या ज्ञानतपें पवित्र । ते पुन्हा जो 
गर्भवास अपवित्र । नातळती तयासी. ॥ १९८ ॥ कीं पावले माझिया भा- 
वासी । मद्रूप होऊनि वैकुंठवासी । किंबहुना जितांच तयांसी । मुक्ति आणि 
भक्तिही माझी. ॥ १९९ ॥ कीं ज्ञान जालियावरी । जितांच मुक्ति व्हावी 
परी । काम क्रोध आणि भय वैरी । हे जों तों न म्हणवे जीवन्मुक्त. २००] 
जे पवित्र या ज्ञानतपें । कामक्रोधभयें त्यांची त्या प्रतापे । गेलीं ज्या आत्म- 
ज्ञानियास सोपें । भजन जन्मकमांचें माझिया. ॥ २०१ ॥ जयाचा काम 
गेला । कीं विषयानुराग न असे ज्याला । तेव्हां मय केचें तयाळा । क्रोध 
किमर्थ उपजेल? ॥ २०२ ॥ ऐसे ते वीतरागभयक्रोध । हा लांच्या जीवन्मु- 
क्तदशेचा शोध । यास कारण विश्वात्मबोध । त्यासही कारण भजन भगबज्ज- 
न्मकमोर्चे, ॥ २०९ ॥ हे दोन्ही सूचवूनी । गन्मय आणि मंदुपाश्रित म्ह- 
णोनी । म्हणे श्रोकृष्ण या वचनी । अर्थ दोन्ही हे विशद. ॥ २०४ ॥ म- 
न्मय म्हणिजे भी ईश्वर । जो माझा नित्य अनुभवप्रकार । चित्त ज्यांचे तदा- 
कार । ते मन्मय म्हणावे. ॥ २०५ ॥ सर्व भूतें आपणांत । म्रृगजल जैसें 
किरणांत । जे या माझ्या अनुभवांत । ते मन्स़रय म्हणावे. ॥ २०६ ॥ “म- 
रमय) या वचनीं । ऐसा भाव हा यावरूनी । कीं याच अध्यायी पुढें कृपेक- 
रूनी । हेचि बोलेल. | २०७॥ कीं अजुंना! संतांच्या मुखें । ज्ञान जा- 
लिया मग सुखें । सर्व भूतं विश्वतोमुखे । आपणामध्यें अशेष देखसी.॥२०८॥ 
ऐसिया सवोत्मकपणातें । षावसी तेव्हां आपणातें । मज माजी देखसी या खु- 

१. पाबत नाहीत. २. ज्यांची प्रीति, भय आर्णि क्रोथ हीं गेली आहेत. ३. अनन्यभावे- 
करून माझ्याठायी चित्त, ठेवणारे, ४. माझा आश्रय करणारे, ५, उघड, ६. सर्वत्र. 





४ अध्याय) यथार्थदौपिका, २०९ 


णेतें । समजणें मजशी तंचि ऐक्य. ॥ २०९ ॥ पुढें याच अध्यायांतरी । 
हेंचि बोलेल परी । तें स्थळ कळाबया या अबसरी । लिहिजेळ संगती पुढीळ 
हछोकार्धी. ॥ २१० ॥ 
' “येन भूतान्यशेषेण दरक्षस्वात्मन्यथो मयि. ॥! [अ० ४ छो० ३५.] 

हें पुढें आहकेळ धनंजय । प्रस्तुतीं म्हणे कीं ते मन्मय । काम" 
क्रोध आणि भय । गेलीं जयाची हीं तिन्ही. ॥ २१४७ ॥ एं बिश्वात्मकत्व । 
जयास त्यास म्हणे मन्मयत्व | यासही कारण जाणोनि आत्मत्व । माझा आ- 
श्रय जरि असे. ॥ २१२ ॥ म्हणे या भावेंकरूनी । कीं ते मदाभ्रित म्हणोनी ।_ 
भाव कीं दिव्य जन्में कर्मे जाणोनी । श्रवण कीर्तन माझें करिती. ॥२१२॥ 
मीचि तारक ऐसा । ज्यांस सवथा भरंवसा । आयता आत्मप्रीतीचा ठसा । 
उमटे चित्त झुद्ध होतां गुणी माझ्या. | २१४ ॥ प्रीति ज्याची धरी चित्त । 
तेथें आत्मयास सुख व्हावें हें निमित्त । स्त्री पुत्र गृह वित्त । आवडती आ- 
त्मयाकारणे, ॥ २१५ ॥ ज्यांची ज्यांची आवडी । लां लांची कधी तरी ना- 
वडी । होणार परी न दिसे ते घडी । कीं जींत अप्रिय वाटेळ हा.आत्मा. 
॥ ९१६ ॥ आममप्रीतीचा ऐसा । आयता अनादि चित्तावरी ठसा । परी बि- 
षयवासनेचा वळसा । ठसा झांकला तो यामुळें. ॥ २१७ ॥ अविद्यासंस्कारें 
मलिन चित्त । ठसा आम्मप्रीतीचा यानिमित्त । मलिन जाला तो उमटे नि- 
श्वित । हरिगुणें चित्त क्षालितां. ॥ २१८ ॥ आतमत्ब जेव्हां कळलें । अविद्या 
आवरण तेव्हां गेळें । परंतु विस्मृतींत शेष उरलं । संस्कारें देहात्मतेच्या. 
॥ २१९ ॥ जेव्हां हा सगुणाचे गुण । दिव्य समजोनि निपुण । गाई आणि 
नाचे आइके जों तों खूण । बोणों लागे आत्मस्वरूपस्थितीची. ॥ २२० ॥ 
विषयप्रीति तों तों दुरावे । आत्मप्रीति तों तों ओलावे । चराचरतरंगांसहित 
हेलावे । आत्मसमुद्र, ॥ २२१ ॥ आइकतां सगुणुजन्मकर्मगुण । दिव्यत्व स्फुरे 
आत्मत्वखूण । देहीं बिदेह तेव्हां निपुण । होय उमटतां ठसा आत्मप्रियत्वाचा, 
॥ २२९२२ ॥ गाई उडे नाचे हरिकीर्तनीं । “अच्युतानंत बासुदेव' म्हणोनी । 
तों सवात्मतेचा ठसा मनीं । उमटों लागे. ॥ २२१ ॥ म्हणतां “अच्युता ! 
अध्युता !' । च्यवेना कधीं ते चिदात्मसत्ता । सर्वुभूतीं स्फुरे तत्त्वतां । अच्युत 
सुवणे नेश्वरा अलंकारी. ॥ २ २४ ॥ “अनंता! अनंता !' म्हणूनि गाय । तों 

















१, पडदा, २. उमटो लागे, ३. खवळे. ४, पतन पावेना. ५. नाशवंत. 
२9७9 वा०७ अथा० 


२१० वामनपंडितकृत 


चित्त संप्तावरणांपुढें जाय ।, त्रह्मांड सावरण चित्तांत माय । लाही पुढें स्फुरे 
अनंत. ॥ २२५ ॥ 'बासुदेवा! बासुदेग्र!! । म्हणोनि गातां देवाधिदेबा । 
सर्वभू्ती, त्या चिदात्मदेवा । देखे सर्व भूतें लयामधें. ॥, २२६ ॥ तत्त्वज्ञाने त- 
तत्वतां । दिव्य जन्मकर्मे हरीचीं कळतां । ध्यातां गातां आइकतां. | अनुभव 
ऐेसा जयांचा. ॥ २९२७ ॥ लांस म्हणे अध्युत । की ते मदाश्रित । ३श्वरमय 
या अनुभवें ते निश्चित । म्हणून म्हणे मन्मय म्हणूनी. ॥ २९८ ॥ खं दिव्य 
भगवजन्मकर्म । हें आत्मज्ञानावीण न कळे कर्म । यास म्हणावें भागवत 
धमे । कीं ज्ञाने श्रवण कीर्तन सगुणाचें. | २२९ ॥ हें ज्ञानयुक्त तप । या 
तपा ऐसा प्रताप । कीं विषयवासना भय कोप । हरूनि मुक्ति दे जितांचि 
॥ २१० ॥ हा ज्ञानतपप्रकार । अनुष्टानि बहुत नर । मज पावले म्हणे सर्वे 
श्वर । भाव कीं अनादि हा भक्तिमार्ग. ॥२३१॥ आतां यापुढें जो छोक । तो 
कां बोले उत्तमश्ोक । लाचें निमित्त विवेकी लोक| आइकोत आतां. ॥२२२॥ 
तपें कायोची सिद्धी । लोकीं वेदी ऐसी प्रसिद्धि । ज्ञानपरिपाकार्थ तपसमृद्धी । 
ज्ञान तप पूर्वळोकीं बोलिला, ॥ २९३ ॥ ज्ञानयुक्ततपें मोक्ष । पावले जे पु- 
रुष दक्ष । त्यांस बोलिळा केमलपत्राक्ष । कीं ते मन्मय आणि मदुपाश्रित 
॥ २२४ ॥ मन्मयराब्दे विश्वात्मक ज्ञान । मदुपाश्चितशाब्दे दिव्यत्वें सगुण- 
चिंतन । हा तदाश्रय कीं सगुणगुणभजन । या दोंपरी ज्ञानतप बोलिला.॥२२९५॥ 
एवं ज्ञान जालियावरी । सयुणाश्रय जो न धरी । दिव्यतें सगुणगुणभजन न 
करी । तप न घडे तयासी. ॥ २१६ ॥ परी तो करुनि इंद्रियदमन । सर्वभूतीं 
समत्वें भजन । निगुणी वृत्तिनिरोधें मन । योजूनि भजे सवदा. ॥ २१७ ॥ 
तोही इंश्वराश्रित । होयचि कीं निश्चित । कीं सगुण निर्गुण यांत । भेद नसे 
अणुमात्र. ॥ २१८ ॥ ऐसं असोनि अच्युत । कां यातेंचि म्हणे मदाश्रित । 
जे सयुणगुणभजनीं रत । आमतमज्ञ होऊनी. ॥ २३१९ ॥ ये विषयीं अजुन । 
द्वादशी करील प्रश्न । कीं ज्यांस अक्षर अनिर्द्रेश्‍ेय अव्यक्ताचेंचि भजन । ते 
बरे कीं हे बरे आत्मज्ञ सगुणाश्रित. ॥ २४० ॥ तेथें कृष्ण देईल उत्तर । 
कीं कृश अधिकतर । य्यांस ज्यांचे चित्त तत्पर । अव्यक्तींच. ॥ २४१ | या 
कारण ल्ांपरीस । ज्यांस सगुणभजनीं सोरँस । ते बरे कीं मृत्युसंसारसागरीं 


१. पेचकोश, अहंकार आणि माया ही सात आवरणे. २. जिवंतपणींच. ३. करून. 


४. शान पूर्ण होण्यासाठी, ५. कमललोचन (बासुदव). ६. अध्याय १२ छो० ३ पहा. 
७. गोडी, 





४ अध्याय] यथार्थदौंपिका. २१९ 


त्यांस । उद्धरणार स्वयें मी. ॥ २४२ ॥ एखं नियुणींच सादर । आणि सयुणीं 
अनादर । तेही मजचि पावती नर.) परि क्षेर अधिकतर तयांसी. ॥ २४९ ॥ 
द्वादशी ऐसें अनंत । बोलेल कीं ऐंसाच तत्त्वतां सिद्धांत । परि त्रिचारितां 
यांत । विषमता लागते निर्दोषियासी. ॥ २४४ ॥ हा अजुनें प्रश्न करावा । 
परि अद्यापि हा सिद्धांत नाहीं ठावा । द्वादशी समजेल बखा । 'कुशो$घिक- 
तरस्तेषां) हें आयिकतां. | २४५ ॥ तेव्हां तेथें हा प्रश्न अजुन । करितो येथेंचि 
जगजीवन । सखवेषम्यपरिहारवँचन । ननोलतो या प्रसंगीं या छोकीं. ॥ २४६ ॥ 

ये यथा मां प्रपद्यंते तांस्सथेच भजाम्यहम्‌ । 

मम वत्मांनुवर्तेते मनुष्या: पार्थ! सर्बेशः ॥ ११ ॥ 

अगा! जो मी निर्गुण । पार्था ! तोचि मी सगुण । सुवणीं सुवर्णप्रतिमा 

निपुण । भिन्न न देखती लेशही. ॥ २५७ ॥ परि कल्पदृक्षवभाव । अगा! 
मी देवाधिदेव । ज्या रूपीं ज्याचा जेसा भाव । ला रूपें तेसींच मी फळें 
देतों. ॥ २४८ ॥ परंतु निर्गुणीं नसे गुणधर्म । जेथें हा उपासक, मी उपास्य 
ब्रह्म । हेही दृत्ति नसे तेथें श्रम । करिती अव्यक्तोपासक. ॥ २४९ ॥ जेथें 
काहीं नसे गुण । तेत्वि आम्हास पाहिजे निर्गुण | ऐसा भाव ज्यांचा मी सगुण । 
केवी उद्धरूं तयासी£ | २५९० ॥ करावा एकाचा उद्घार । गुणवृत्तीचा प्रकार । 
मी सगुण दृत्तिविचार। ज्यास तो केवी उद्घरू तयासी 2 || २५१ ॥ जे सगुणत्व 
नलगे म्हणती । निर्गुणत्वेचि मज भजती । मी सगुण श्रीपती । केंबी उद्धरू 
तयासी? ॥ २५२ ॥ कीं जे जैसे जेशा मला । भजती मी तेसा तेश्यां तयांला । 
भजतों पावतों या बोला । हृदयीं धरीं अगा! पार्था! ॥ २९१ ॥ प्रातिस्थ- 
ळचि निगुण । ते प्राप्ति देणार मी सगुण । धनी सांडूनि धनातंचि भजणे । 
ऐशी उपासना ते लांची. ॥ २९४ ॥ अगा! मी, जैसा कल्पतरू । जे भजती 
कीं हा आम्हां सगुण उद्धरू । मी प्रतिक्षणीं तयां जगद्दुरू । सददुद्धि देतों 
विघ्ांतं हरूनी. ॥ २५९५ ॥ हा भाव हृदयांत । तो पुढें दरामाध्यायांत । 
बोलेल तीं छोकीं भगवंत । ते हे छोक. ॥ २५६ ॥ 

'मचित्ता मद्ठतप्राणा बोधयंतः पडइस्परम्‌ । 

कथयंतश्थ मां नित्यं तुष्यंति च रमति च. ॥ 


मनाध्काक ७५७७७ कवळककळ. ४... --.--. - 2-५...» 


१, ठाउका, २. अध्याय १२ शो० ५ पदा, १, भक्त 


२११३१ वामनपंडिंतळृत 


तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूवेकम्‌ । 
ददामि दुद्धियोगं तं येन मप््सुपयांति ते. ॥ 
तेषामेबानुकंपार्थमहमक्ञानजं तमः । 
नाशयासम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता. ॥? 
[अध्याय १० छो० ९-११.] 
या तीं छोकांची विशद । पुढें टीका होईल प्रतिपद । येथें मेथितार्थ मात्र 
सांप्रत । बोलिजेतो. | २५७ ॥ कीं माझे ठायी”प्राण चित्त । परस्पर माझें 
गणामृत । बोधिती कथिती रमती अलंत । संतोष पावती मद्भूजनें. ॥२५८॥ 
ऐसें प्रीतिप्रवेक । भजती लांस उत्तम विवेक । ज्यांत तो बुद्धियोग मी श्री 
वत्सांक । देतो तयां. | २५९ ॥ ला बुद्धियोगें मजप्रती । ते मज भजणार 
पावती । लांचें अविद्याआवरण आणि जडत्वभ्रांती । व्यतिरेकें अन्वर्ये मी ना- 
शितों. ॥ २६० ॥ एवं जे मज भजती । मी बुद्धियोग देतों लांप्रति । हें 
बोलिला प्रस्तुती । तोचि भाव या छोकीं चतु्थाध्यायाच्या. ॥ २६१ ॥ कीं 
जे जैसे भजती । मी तैसाच भजतों य्यांप्रती । सगुणत्वें भजतां मी श्रीपती । 
सद्रृद्धि देतों विघ्ने हरितो ज्ञानापरिपक्कांची, ॥ २६२ ॥ जे निरगुणत्वेंचि भ- 
जती । मी निगुणचि होतों लांप्रती । कीं जैसा यत्न तैसे पावती । कज्ञानपरि 
पाकयोगसिद्धीतें. | २६२९॥ मनाचे लय विक्षेप । हरावे नेणे हें निर्गुणस्वरूप 
लांचिया योगप्रयक्नाचा प्रताप । सिद्धि जे देईल तितकीच. ॥ २६४ ॥ प्रा- 
रधकर्मफळ । भोगितां चढे मनावरी मळ । तें पुन्हा होतां निर्मळ । कष्ट 
लागती. ॥ २१९ । विघ्न करिती देव । इंद्रियांस दाविती विषयभाव । तेथें 
ते स्वयमेव । यत्न करितां कष्टती. ॥ २६६ ॥ हीं सकल वित्त हरावीं । साधनें 
निर्विघ करावीं । प्रार्धभोग सरतांच इंद्रिये आवरावीं । हें कृपाळत्व माझें 
सगुणत्वी. ॥ २९६७ ॥ ते अजतां शुद्ध नियुण । मी जरी पावें लांस सगुण । 
तेव्हां मी सवेसम आपण । विषम होतों. ॥ २६८ ॥ कीं मनुष्य जितके । 
माझ्याच मार्गी आहेत तितके । जो जें फळ आयिके । तो तदर्थांच भजे मज- 
ळागीं. ॥ २६९ ॥ जो ज्याकारणें भजे मळा । मी कल्पदृक्ष तेंचि देतों 
त्याला । तें मी निर्गुणोपासकाला । फळ केंबी देऊं सगुणोपासनेचें? || २७० | 
म्हणोनि मज कल्पदृक्षा । करणें लागते लांची उपेक्षा । म्हणूनि निगुणमात्रो- 








१. स्पष्ट, उघड, २. सारांश, २. प्रस्तुत, ४, पवित्र, थुड 


४ अध्याय] यथार्थदीपिका. ११३ 


पासकपक्षा । कष्ट अधिक. । २७१ ॥ हे पुढे दादी बोलणें आहे । तेथे 
विषमता प्राप्त. होणार हें । तेंचि या अवतारप्रसंगीं पाहे । म्हणूनि परिहरी 
विषमता. ॥ २७२ ॥ कीं ज्ञानतपे प्रत । अनायासे पावले मज बहुत । ते 
कामक्रोधेभगरहित । जितांचि मुक्ति पावले, ॥ २७१ ॥ कीं ल्यांचा करिंता 
उद्घार । अनायासे मी संगुण सर्वेश्वर । हें पुढें बोलणार । ते हे भक्त प्रवशो 
कोक्त. ॥ २७४"॥ तेव्हां विषमता प्राप्त जाली । ते या छोकीं ऐसी हरिली । 
कीं जो जैसा भजेल तैसी जाळी । सिद्धि त्याला मी सम. ॥ २७९ ॥ कीं जरी 
ऐसा न हों मी सर्वजगत्पती । मनुष्ये सर्व माझ्या मार्गी वर्तती । जो जैसा 
भजे तैसेच रीती । मी भजतां तयांसी. | २७६ ॥ एथे म्हणे श्रेघननीळ । 
कीं माझ्या मार्गी मनुष्य सकळ । वर्तती म्हणूनि येथें केवळ । गहनभाव. 
॥ २७७ ॥ कीं मनुष्यांच्या कोटी । पाहतां विरेळाचि आढळे शुद्ध रौहाटी । 
कीं खहित धरूनि पोटीं । वर्तती मार्गी या परमेश्वराच्या, ॥ २७८ ॥ खं 
आकारें मनुष्यकूळ । परंतु पद्चुच ते केवळ । जे माझ्या मार्गी तेचि सफळ | 
“मनुष्य” ऐसा भावार्थ. ॥ २७९ ॥ हिपदत्वे मनुष्य होय । तरी पक्षियांस 

दोनच पाय । दाढीने मनुष्य तरी काय । दाढी नसे बोकडासी ? ॥२८०॥ 
हात आहेत यावरूनी । म्हणावें मनुष्य म्हणोनी । तरी मकटास ही दोनी 
दोनी । असती हस्त. ॥ २८१ ॥ सुरतसुखं म्हणावे नर । तरी तें. सुख 
पावती वानर खर । मनुष्य निर्मिती म्हणावें घर । तरी पक्षीही गृह निर्मिती 
॥ २८२ ॥ पढील चिंता कोणासी । नसे ती एक मनुष्यासी । या गुणें 
म्हणावें मनुष्यत्व यांसी । तरी पक्षियांसही ते असे. ॥ २८१ ॥ प्रसूत नाहीं 
तोंचि चिमणी । अंडियांकारणें गर्भिणी । कापूस आणि मरुदुतृणीं । सेजे करी 
|॥ २८४ ॥ चारा सांडूनि वेची । काप्रस धरधरूनि चोंची । ने ऐसी चिंता 
संतानाची । करी जां उपजली तीं नसती. ॥ २८५ ॥ ऐसा पाहतां विचार । 
पद्युपक्षियां समान विहार । निद्वा मैथुन आहार 1 पद्ूंस तैसे मनुष्यांसही. 
॥ २८९ ॥ खं भजन सर्वेश्वराचें । करिती लांचें मनुष्यत्व साचें । म्हणूनि 
वाक्य भगवंताचे । कीं माझ्या मार्गी वर्तती मनुष्य सवे, ॥ २९८७ ॥ एं 
मनुष्य सकळ । माझ्या मार्गा लांस फल । मीच देतों परि केवळ । जो जें 
मागे तंचि देतो. ॥ २८८ ॥ ऐसा कल्पदृक्षवखभाब । तो मी देवाधिदेव । 





शशथशशवयायाबाावामऑऑॅऑऑॉईऑऑशवशृवृ[ृह॒ऑ॒बा्ग्ग््ािब व्र 


१. अध्याय ४ झहो० १० पहा, ५. कचित्‌. ३. चाल्चलणूक, ४, पुढची चिंता 
५. शय्या. 


२१६ बामनपंडितळृत 


सगुणत्वी नसतां भाव । निर्युणीं भजतां सगुण मी केंबि पार्वोः? ॥ ९८९ ॥ 
एवं जाणोनि निर्गुण । निर्गुणवखें भजती सगुण । ते ज्ञानतपें पवित्र 
निपुण .। अनायासे मज पावती. ॥ २९० ॥ हे स्नायासें पावती मला । 
पुढें बोलणें असे या बोला । केश अधिकतर अव्यक्तोपासकांढा । बो- 
लले जेथ. ॥ २९१ ॥ ते विषमता सर्वेश्वरें । हरिली' येथे याप्रकारें । आतां 
विषमता प्रकारांतरें । प्राप्त होते ते हरितो या छोकीं. ॥ २९२ ॥ 

कांक्षत: कर्मणां सिद्धि यजंत इछ देवता: । 

क्षिप्नं हि मानुषे लोके सिद्धिभेवति कमंजा. ॥ १२ ॥ 

अगा! सगुण भजतां मी सगुण । निर्गुण भजतां मी निर्गुण । भजनानुरूप 

मी निपुण । विषम फळ देऊनिही नव्हे विषम. ॥ २९१ ॥ परि या दो- 
घांसही फळ मोक्ष । कीं ज्ञाने मातेंचि जे भजती दक्ष । मोक्ष न पावे तो पेक्ष । 
जे सकाम इतरदैवतां भजती. ॥ २९४ ॥ तीं दैवतें ही माझेच देह । फळ- 
दाता मीच निःसंदेह । परि कर्मसिद्धीचाच खेह॒ । ज्यांस ते इतर देवतांस भ- 
जती. ॥ २९५ ॥ अपेक्षूनि कमाच्या सिद्धी । संकल्पूनि कामनासग्रृद्धी । इतर 
देवतांचे पायीं मनबुद्धी । लावूनि प्रजिती तयांते. ॥ २९६ ॥ अगा! सर्व 
कमाचें क्षेत्रे । हा मनुष्यदेह विचित्र । जे धरिती कामनामात्र । तेचि सिद्धि 
पाबती शीघ्र ते. ॥ २९७ ॥ ला कर्मजनिता सिद्धी । मीच देतो कीं लांच्या 
बुद्धी । लाच अपेक्षिती समृद्धी । मी काय करूं ॥ २९८ ॥ ज्यांस वांछा 
जैसी । मी पुरवितो त्यांची तेसी । यांत विषमता केसी । लागे मज? ॥२९९॥ 
ज्ञाने माझीच उपासना । करिती मोक्ष त्या जनां । इतरांस मोक्ष मी देना । कीं 
नसे मुसुक्षा आणि मद्भधजन लांस. ॥ ३१०० ॥ एवंच मी सर्वसम । वबिपम 
फळ देऊनि नव्हे विषम ।, वेषम्यपरिहार सर्वोत्तम । करी ऐसा आपला. 
॥ १०१ ॥ भजनफळीं विषमता । दिसे ते हरिली तत्त्वतां । आतां विषमसृष्टि 
रचितां । दिसे तेही हरिता या छोकीं. ॥ १०२ ॥ 

चातुवेण्ये मया सष्टं गुणकमाविभागश: । 

तस्य कतारमपि मां विज््यकतोरमव्ययम्‌. ॥ १३ ॥ 

ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र । एकापरीस एक शुद्र । जो मी सर्वे छृपासमुद्र । 

चारी वर्ण ते म्यांच निर्मिले. ॥ १०३१ ॥ मीच. त्यांचा कती । जण जो 


१, बाजूचे लोक, उपासक, २. स्थान, ३. ज्ञीच. 


४ अध्याय] यथार्थंदीपिका, २११ 


करूनि अकता । कीं कतृत्व सम मायेचें मी सत्ता । प्रकाशक तया मायेचा. 
॥ ९०४ ॥ तो मी अकंता अव्यय । कांहींच न करीं हा निश्चय । परंतु जड 
जग मायामय । सत्ता नसे मायेला. '॥ १०५ ॥ जिभेवीण आत्मा नृ. बोले । 
परि लाच्या. सत्तेने ते जीभ हाळे । शाब्द जे जे निघाले । ते आत्मसत्तेने 
॥ १०६ ॥ आत्मा अबोंठणा खर्ये । परि तोचि बोलतो म्हणावा 'निश्चरये । 
कीं लावांचूनि इंद्रिये । अवघीं वृथा. ॥ ९०७ ।॥ इंद्रियांवीण तो असे । परि 
इंद्रियप्राम लावीण न दिसे ७सत्ता पाहतां उसे । आत्मखरूपीं. ॥ २०८ ॥ 
मायेचें कार्य जग आणि ते स्वयें माया । प्रलयकाळीं गिळूनियां । स्वयें उरे 
मागुती तया । पासूनि माया उपजते. ॥ २०९ ॥ कीं सत्ता असे*ज्याला । 
आणि सत्ता नसे मायेला । या कारणें म्हणे मळा । जाण कती अकतो यातें. 
॥ ९१० ॥ आपणास अकतो म्हणतां । सुचवी कीं आपण सत्ता । परि 
ज्यासि अकतृत्वसत्ता तोचि कतो । म्हणूनि मी कतो म्हणे मागुती, ॥११ १॥ 
हें रूप आपले आणि मायेचें । करी मार्येच करूनि साचें । आपले अबोलणें 
बोलणें जिभेचें । जिभेनेंचि बोले पुरुष जैसा. ॥ ११२ ॥ पैरा पश्यंती म- 
ध्यमा वेखरी यांचा । चालक हाचि पुरुष साचा । परि घेऊनि चाऱ्ही वाचा । 
दोन्ही रूपे तोचि करी. ॥ ३११ ॥ कीं मी अबोळणा । बोलकेपण वाचेस 
जाणा । दोन्ही बाचेनेंचि सांगे खुणा । परि न चळे वाणी त्याविण. ॥११४॥ 
म्हणोनि म्हणे मागुतीं । कीं मीच बोलका वाचेचा पती । ऐसी आपली आणि 
मायेची स्थिती । मी कर्ता अकता म्हणतां सूचवी. ॥ ११५ ॥ कोणी म्हणतील 
ये स्थळीं । कीं जाणूनि पुरुष वाचा चाळी । तैसा इच्छा धरूनि सकळी । 
सृष्टि करी तेव्हां कतोच. ॥ ११६ ॥ तेव्हां अकर्तेपण उडालें । कर्तेपणचि 
आले । म्हणूनि या बोलें । उडविती दृष्टांत वाचेचा. ॥ २१७ ॥ तरी अबो- 
लणा पुरुष बोले कीं वाचा । हा तों दृष्टांतचि साचा । की प्रकार आपला आणि 
मायेचा । निरूपणें हेंही मायेने. ॥ ११८ ॥ आता इच्छेने सृष्टि करणें । तेचि 
इच्छा माया त्रिगुणें । परि ल्या गुणांस इच्छारूपॅ स्फुरणें । न घडे सत्तेवांचूनी. 
॥ ११९ ॥ भ्रमणें लोहाचा गुण । परि न चळे 'चुंबकावीण । सत्ता चुंबक 
पाषाण । भ्रमण लोहधर्म लोहाचा. ॥ १२० ॥ कमोस नसे सत्ता । सत्तेस 
नसे कतेता । दोन्हीं मिळतां तत्त्वता । क्रिया धडे भळतीही. ॥ १९१ ॥ 
आतां इच्छा बोलायाची । तेही डाक्ति बोलला पुरुषाची । पुरुषावांचूनि इच्छा 

१, इंद्रिेमश्नमूह, २. हे वाणीचे (बोलाचे) चार भेद आहेत, ३, उक्तीने, ४. लोइचुंबक, 


२१्टै बामनपंडितषछत 


कैची । समर्थ सर्ये उठाग्राः ॥ १२२ ॥ इच्छेस नसे सत्ता । इच्छे- 
बांचूनि यास नसे कर्तृता । मज इच्छा म्हणतां हेही अहंता .। पुरुषसत्ता 
याही पठीकडे. ॥ ९२१ ॥ प्रकाश तो काष्टाम्रींचा ७ प्रकाश काष्टास केचा । 
परिं काष्टवातीगोवरीकाशाचा । योग नसतां दिसेना प्रकार, ॥ २२४ ॥ 
तैसी मायेवीण । न बोले आत्मसत्तेची खूण । म्हणूनि मायेचेनि कृष्ण नि- 
पुण । रूप करी आपलें आणि मायेचे. ॥ १२५ ॥ काष्ठ गोवरी अथवा 
कांहीं । प्रकाशहीनातें स्वप्रकाश ही । न घेतां आपलें रूप कांहीं । न दाखवी 
जैसा. ॥३१२६॥ प्रकाशहीना काष्टें करूनी । लया प्रकाशहीनातें आणि आपणातें 
अम्नी । प्रकौशी तैसा माया ब्रह्म ऐसें म्हणोनी । मायेचेनि रूप करी श्रीकृष्ण. 
॥ १२७ ॥ परि तो असि अश्निप्रकाहोचि असे । काष्ट प्रकाशहीन ल्या प्र- 
कार्गचि दिसे । ब्रह्म आणि मायारूप दोहींचें गवसे । ब्रह्मसत्ताप्रकाशंच. 
॥ १२८ ॥ पुरे आणितां दर्पण । पुरुष आपणातें आपण । देखे तेसा शुद्ध- 
सत्त्व गुण । आत्मप्रथय त्याकरितां. ॥ १२९ ॥ निजरूप नव्हे देपॅण । तैसें 
सत्त्व नव्हे आत्मा आपण । जरि सत्त्वा दर्पणावांचूनि खूण । न सांपडे आ- 
पली. ॥ ९१० ॥ .दर्पणावीण पुरुष असे । दपेणीं पुरुषावीण पुरुषाकार न 
दिसे । भार्यंत तैसा न गवसे । ब्रह्मसत्तेवांचूनी. ॥ ९११ ॥ जें न देखती 
नेत्र । तें देखती उपनेत्र । तैसें ब्रह्म सत्तामात्र कर्तव्य । अवघे मायेचे. ॥२१२॥ 
नेत्रांविना उपनेत्र । न देखती तरी म्हणावें देखती नेत्र । तैसें ब्रझ सत्तामात्र । 
न करूनि करी सर्वेही. ॥ १११ ॥ कतृत्व मायेचे परी । ते मजअधीन माझे 
सत्तेने करी । विषम नव्हे मी याहीपरी । विषय सृष्टि करूनिही म्हणे या 
भावें. ॥ १९४ ॥ कीं देखतां ब्राह्मण । क्षत्रियास वाटे खनीचपण । लाहूनि 
नीच आपण । वैश्य वैश्याहूनिही शूद्र. ॥ २३५ ॥ परि हे बिषमता । मजन 
लागे तत्त्वतां । कीं गुणकर्मविभागे रचिता । मी प्रतिसष्टि यांचा होतसं.॥३२९६॥ 
कीं मी जैसा अनादी । तेसी माझी माया प्रसिद्ध वेदीं । तिच्या तिहीं गुणांच्या 
कर्मभेदीं । होती चारी हे वर्ण. ॥ १९७ ॥ सत्त्गुणे ब्राह्मण उत्तम । सत्तव- 
रजमिश्र ते क्षत्रिय मध्यम । रजोगुणमात्रे वेश्‍्य अधम । अतिनीच शूद्र तमो- 
गुणे. ॥ १३८ ॥ हे गुणांचे विभाग । गरुणानुरूप कमीचे योग । 
कमोनुरूप फळभोग । हा अनादिप्रवाह मायेचा. ॥ ४३१९ ॥ परि 


770४ 











लताला 


१, काष्ठ, बाती, गोवरी आणि काश (गवत) यांचा, २, आरसा. 


४ अध्याय] यथार्थदीपिका. २१७ 


तेही माया मजअधीन । मजमाजीं उपजे, असे, होय लीन, । जैसें उष्णांत 
म्रृगजीवन । निघे, असे, लय पावे; | १४० ॥ मज नसे उत्पत्ति ल्य ।या 
भावें म्हणे जाण अव्यय । व्यय मसोनि दिसे व्यय । प्रळयीं भायेचा. ते न 
दिसतां. ॥ .१४१ ॥ माया प्रकटतां तीन्ही गुण । गुणानुरूप चाऱ्ही बर्ण । 
होती एवं आपण । अकत्ता कत्ती होउनी. | ९४२ ॥ एवं कोणचीही वि- 
षमता । मज न लागे तत्त्वतां । अकत्ती होऊनिही कत्तो । जऱ्ही जालों. 
॥ २४३ ॥ आतां यापुढें छोक । तो कां बोले उत्तमछोक । लाचें निमित्त 
उपासक । परिसोत परमेश्वराचे. ॥ २४४ ॥ ईश्वराचे भजन । जे करिती म- 
हाजन । ते दिव्यत्वें श्रवण कीर्तन चितन | करिती ईश्वराच्या गुणाचें/ ॥२१४ ९॥) 
सगुणगुणभजनाविणें । न घडे संसारसिंधुतरणें । यानिमित्त अवतार करणें । 
हें कृपाळुत्व जगदीशाचें. | ३१४६ ॥ सये समर्थ होउनी । जनोद्वार न धरी 
मनीं । तो म्हणावा महाजनीं । निदेय. ॥ ९४७ ॥ वैषम्य आणि नि्देयत्व । 
नसे आणि समत्ब सदयत्व । असे तेथें इश्वर्व । ला ईश्वराते भजावें या 
भावें. ॥ ९४८ ॥ दयाळुत्वें सांगितले अवतार । भजनानुरूप फळ देणें हा 
वेषम्यपरिहार । या प्रसंग सृष्टिरचनाप्रकार । सांगतां सृट्टिवेषम्यही परिहरिलें. 
॥ १४९ ॥ कीं इश्वरभजनीं हा निश्चय । आदीं असावा कीं सम सदय । स- 
वैथा नव्हे विषम निर्दय । तोचि देश्वर. ॥ १५० ॥ ईश्वरास तरी भजतो । 
आणि गोष्टी ऐशा समजोनि बोलतो । कीं विषम आणि निर्दय तो । सिद्ध 
होतो । त्या गोष्टीने. ॥ ९५१ ॥ आमचा धणी बहु भला । कीं पाळितो ते- 
स्करांठा । या स्तुतीने न लावितां लागळा । दोप ल्या धणियासी. | १५२ ॥ 
ईश्वर खयं खतंत्र । तो लोकांस फळ देतो विचित्र । एकास देतो भाग्य कण 
नेत्र । एकास अभाग्य बघिरत्व अंधत्व. ॥ १९३१ ॥ उत्कष ऐसा बोलतां । 
वेषम्य दोष लावी न लावितां । ऐसियास सादरही , भजतां । कृपा नव्हे ईश्व- 
राची. । ३१५४ ॥ दोष लावितां ईश्वरा । दोप डागती ला पामरा । निर्दोष 
समजे त्या नरा । ईश्वर करी निर्दोप. ॥ १५५ ॥ हें करणेंही लापाशीं । नसे 
याचीच भावना यासी । सदोप निर्दोष करी ऐसी | सत्ताच ईश्वराची.]|३९५६॥ 
हा कल्पदृरक्ष अन्न देतो। म्हणतां अनचि देतसे तो, हा धोंडे देतो म्हणजे तों । 
धोंडमार होतो त्यावरी, ॥ १५७ ॥ म्हणूनि गंगवद्वाणी बोलते । कीं, “ये 


ननी 
१, ग्रृगजल. २, चोरांला, ३, भगवेताची बाचा. 
२८ घधा० यथा< 





२१ वाभनपंडिंतछृत 


यथा मां प्रपर्द्ते?। कीं जे जैसे भजती होते। सिद्धि तैसी तयांसी. ॥१९८॥ 
एर्व ईश्वराचे समत्व सदयत्व। समजोनि भजतां तें महत्त्व । हाही पावतो हें तत्त्व । 
पूर्बींच सूचविले श्रीकृष्ण. | १५९ ॥ कीं माझें जन्न्न दिव्य । आणि दिव्य 
मार्झे कर्तव्य । जाणें लाचें भवितव्य । दिव्यच कीं मज पावे. ॥ १३६० ॥ 
याकारणें'मी सर्वोत्तम । अवतार तो हें दयाठुत्व परम'। हें बोलोनि प्रसंगें मी 
सम । विषम नव्हें हें बोलिला. ॥ ९६१ ॥ भाव कीं समत्व"सदयत्व | जा- 
णावें जैसें जन्मकर्मदिव्यंत्व । कीं जसें माझं जाणोनि महत्त्व । भजे तैसें फळ 
पावे. ॥ ३१६२ ॥ आतां बोठतो जो कोक । लांत फळांतरी हे उत्तमशहोक । 
स्पष्ट बोलेल तें सुक्षलळोक । या छोकीं परिसोत. | ३६३ ॥ 


न मां कमाणि ठिंपंति न मे कर्मफले स्पृहा । 
इति मां यो$मिजानाति कर्मभिने स बद्यते. ॥ १४ ॥ 


अगा ! चहू वणीची विषम सृष्टी । करूनि नसे मज विषमदृष्टी । पूर्व- 
छोकीं हे बोलिलो गोष्टी । कीं करूनि मी अकता. ॥ १६४ ॥ म्हणूनि मज 
सर्वकमे । लिप्त नव्हती अकरतृत्ववर्मे । परि कठृत्वरहित त्रह्म । असे जीवत्वीही. 
॥ ९६५ ॥ परि जीवांचे उपाधी । अहंकतृत्वें कतृत्वाच्या व्याधी । पावले 
कर्मफळसिद्धी । अपेक्षितां योगें अहंकाराच्या. ॥ १६६ ॥ उपाधि ज्याचा 
अकती । आत्मा टक्षूनि जाला तोचि नव्हे कतो । कीं कर्मफळाची बार्ता । 
नसे जया निरहकारियासी. ॥ १६७ ॥ अगा! अहंकारही टाकिला । परि 
वासनामळें फळेच्छा त्याला । उपजवितां गेळा अहंकार आला । कीं फळ मज 
हो म्हणोनी. ॥ १६८ ॥ एं कर्मफळाची अपेक्षा । नसे ज्यास लाच दक्षा । 
अकता म्हणावें कौ मोक्षा । तो योग्य अल्प्त सर्वत्र. ॥ २६९ ॥ मज तों 
नसेच बंध | कीं मी नेणं अनियिचा गंध | अहंकारकर्मफलेच्छासंबंध । मज कैंचा 4 
॥ ९७० ॥ यालागीं सर्वदा स्व कर्मे । मज न ठिंपति अकतेत्वधरमे । काँ 
नसे फलस्पृहा हीं वर्मे | जाण तूं अगा! अजुंबा! ॥ १७१ ॥ कीं येथवरी 
माझे गुण । वर्णिले ते जो निपुण । जाणे तो आपण । कर्मी बांधला नैव 
जाय. ॥ ३७२ ॥ “इति 'राब्दे इतुके । या प्रसंगीं गुण वर्णिले जितके । जो 
जाणे लयास होऊं न राके । कर्मबंध कदापि. ॥ ३७१ ॥ या भावें म्हणे 
श्रीपती । की, “इति मां योडमिजानाति । कमभिने स बद्धवते! हे फ- 


हििनब डकवा ह गशिबिबजआबख्खाख्श॒शाआआजआजजबबबबे के अ्क़्ाखयड क डा कडी क कक ककलककडयाडाडा कवडा "नह काकडीला 


१, जात नाह! 





त डिड 





£_ अध्याय] पथार्थदोपिका, २१९ 


ळश्रती । कळतां निर्दोष आपुलें गुणकर्म, ॥ ९७४ ॥ आणि हा एकगुणषड- 
गुणी । जे प्रथमाध्यायमंगळाचरणीं: | वर्णिले कीं जो हें धरी अंतःकरणी । 
तोही भगवंत षडगुण."।| २१७९'॥ कर्मे करूनि कर्मफळस्पृहा । नसणें वैराग्य 
गुण हा । समत्व सदयत्ब पूर्वोक्त महा । धर्मगुण समग्र भगवत्पदाचा.॥९७६॥ 
नवमाध्यायांत ऐश्वयेगुण । तैसीच ज्ञानादिगुणांची खूण । स्थळस्थळीं भगवान्‌ 
षड्गुण । खर्याचि वर्णील. ॥ १७७ ॥ एवं भगवद्रण । दिव्यत्वें जाणेळ तो 
निपुण । जिता देहीच आपण । भगवान्‌ पड्गुण बोलावा. ॥ २७८ ॥ आतां 
यापुढें जो छोक । तो कां बोले उत्तमशछोक । लाचें निमित्त उपासक । आई- 
कोत भगवंताचे. ॥ २७९, ॥ कीं त्रिकांड वेद । कर्म उपासना ज्ञान' हे तिन्ही 
भद । तिहीं अनुष्ठानीं नासे खेद । अविद्याकर्मबंधाचा, ॥२९८०॥ यांत सकामाचें 
कर्म । आणि त्याचा उपासनाधर्म । फळ देऊनि दे श्रम । पुन्हां जन्ममरणाचा 
|| १८१ ॥ मुमुक्षूचें निष्काम कम । आणि निष्काम उपासनाधर्म । लास 
ईश्वरप्रसादें अरह्म । कळे, सुटे जन्ममरणापासूनी. ॥ ९८२॥ ज्ञानं आत्मानात्म- 
विवेक । कळोनियां मग कितीएक । होती निर्गुणमात्रीं उपासक । कोण्ही 
सगुणभक्तीनं समाधीते पावती. ॥ ९८२ ॥ परंतु दोहींसही जों ज्ञान ' होय । 
तोंबरी कमे उपासना कांडद्वदय । मुसुक्षू्स पाहिजे हा निश्चय । वेदांतबेद- 
पुराणांचा, ॥ १८४ ॥ पहिलें कर्म, दुसरें कांड उपासना, । तिसरें .ज्ञान, 
चौथे कांड असेना, । तीं कडियांची सांखळी जना । दिसे जैसी. ॥ १८५ ॥ 
मधिले कडीस दोन्हीं । दोहींकडीळ कडिया असती स्पर्शानी । मधील कडी 
असे धरोनी । दोहींकडिल्या दोहीं कडियांस. ] १८६ ॥ मध्ये उपासनाकांड 
पडे । कांडद्दय दोहींकडे । उपासनेस कर्मेही सांपडे । सांपडे ज्ञानकांडही. 
॥ २९८७. ॥ उपासनाकांड म्हणिजे भक्ती । पाहतां सांखळीची युक्ती । कमे 
ज्ञान दोहींची प्रसक्ती । लागली भक्तियोगास. | १८८ ॥ कमेकांडाचीच 
कडी । धरूनि लोंबती ते उडी । कामससुद्री टाकूनि बुडी । देतां कष्टती ज- 
न्ममरणें. ॥ २८९ ॥ जे तिन्ही कडिया लंघूनी । विद्यातीत कैवल्यसदनीं । 
चढले ते झाले “ज्ञानी” । तिसरे कडीस. ॥ ९६९० ॥ कमंकांडाची कडी प- 
हिली । ते भक्तिकांडाचे कडीतें लागली । मुमुक्षुसेना चढली । कमेकांडावरूनि 
भक्तिकांडीं. ॥ १९१ ॥ एवं मुमुक्षजन । कर्मकांडे करूनि भजन । भक्ति- 
कांडीं पावोनि भ्रवभंजन । तिहीं प्रसन केला. ॥ ३९२ ॥ कीं न ऑतांई 


१, तीन. २, भव म्ह० संसार याचा भजन म्ह० नाशक. (ईश्वर.) 


२२९० वामनपंडिंतकृत 


श्वर । जो निष्कामही कर्म क्री । तें तों बंधकचि यापरी । सिद्धांत जाला अ- 
ध्यायीं तिसरिया. | ३१९३ ॥ ज्यास कमसमर्पण । तो ईश्वर सगुण । तयाच्या 
गुणांची. खूण । निर्दोष ऐसी कळावी. ॥ १९४ ॥ काँ जो भाविजे जैसा । 
कपवृक्ष फळ दे तैसा । सर्वसम सदय ऐसा । भावितां निर्दोष करी दोषियां 
॥ १९५ ॥ हें एव३्होकपर्यंत । खगुण खयें बोलिली भगवंत । समजोनि 
ऐसें म्हणतो अनंत । कर्म करीं म्हणोनि या छोकीं. ॥ ९१९४३ ॥ 
एवं क्षात्वा कृत कम पूर्वेरपि मुखुक्षमिः । 
कुरु कर्मेव तस्मात्त्वं पूर्वः पूर्वतरं छतम्‌. ॥ १५ ॥ 

अगा !"ऐेसें जाणोनि कर्म । करणें हाचि मुमुक्षचा धर्म । ज्या कर्मे आुद्ध- 
चित्त पावे ब्रह्म । तेंही जाणोनि ऐसं करावें. | ९९७॥ कीं ईश्वर सम सदय | 
तो कदापि नव्हे विषम निर्दय । कर्मे करूनि अलिप्त अव्यय । कर्मफळीं 
स्पृहा नसे जयासी. ॥ १९८ ॥ ऐस मज जाणोनि । परवेकल्पीं ही मुमुक्षु- 
जनीं ! केलें कर्म कीं ऐसिया मज समपनी । करूनि अलिप्त अकर्ते ते आले 
॥ २९९ ॥ हें मुमक्षचं कर्म । हाचि होतो भागवत धम । कीं सम सदय 
सगुण त्रह्म । जाणोनि समार्पिती तयासी. | ४०० ॥ प्रथम कर्मकांड धरूनी । 
दुसरिया भक्तिकांडास त्यावरूत्री । आरूढ जाले कीं मन ऐसें समजोनी । 
केलीं' कर्म. ॥ ४०१ ॥ भाव कीं ईश्वरापण । तें एक बंधक नव्हे त्याविण । 
सर्वे कर्म बंधक हे मी खूण । परवाध्यायांत बोलिलोंचि. | ४०२ ॥ ला ईश्व- 
रास ऐसें समजणें । आणि ल्यास कर्मे समपणें । निर्दोषी आवडी उपजणें | 
हाचि भक्तियोग, ॥ ४०३ ॥ जे दिव्यत्वें जन्म कर्म । जाणणें आणि वि- 
श्वचि सगुण ब्रह्म । ज्ञानतपं हा भक्तियोग उत्तमोत्तम । तो या भक्तियोगें ज्ञान 
जालिया, || ४०४ ॥ ज्ञान «जालिया निर्गुणीं । सगुण सोडूनि राहिले कोणीं । 
पूर्वी तों सगुणीं । भजळेच ते. ॥ ४०५ ॥ परि पहिली भक्तीची पायरी । 
हेचि कीं कर्मे परमेश्वरी । अपेणें ज्यास ऐसेपरी'। जाणोनी, ॥ ४०६ ॥ या 
भावें म्हणे हरी । कीं जाणोनि ऐसेपरी । मुमुक्षजनीं चतुरीं । कर्म केलें. 
॥ ४०७ ॥ अजुंना! तस्मात्कारणं । तुवांही कर्मचि करणें । मी सम सदय 
अलिप्त ऐशा स्मरणें । माझिया. 1 ४०८ ॥ हें कर्मही ऐसं जाण । कीं पएर्वील 
जे भले सुजाण । तिहीं ही केलें या गुणें । कीं कर्मे ही. अनादि म्हणोनी. 


१, अध्याय ३ छहो० १८ पहा. २, मानिती. ३. इच्छा. 





४ अध्याय] यथार्थदौपिका, ९९१९ 


॥ ४०९ ॥ कीं अनादि अविद्या जेसी । हे कर्गप्रह्त्तिही तैसी । या कमे चित्त 
शुद्ध होतां मनासी । आंत्मा कळतां अविद्या नासते. ॥ ४१० ॥ कर्म ऐसें 
समजोनी । मज पूर्वोक्त रीतीं ऐसें. जाणोनी । केलें कर्म पूर्विल्या मुमुक्षुजनीं । 
तस्मात्क्मेचि तूं करीं हा छोकार्थ. ॥ ४११ ॥ आतां यापुढें छोक । तो कि- 
मर्थ बोळे उत्तमछोक । ताचें निमित्त मुमुक्षुलोक । समजोनि परिसोतं अर्थही. 
॥ ४१२ ॥ ईश्वरी आपले कर्म । तें कर्मचि होतें अकर्म । कीं बचनाग वि- 
षही वैद्य उत्तम । रसायन करितां नव्हे विष तेंचि. ॥ ४११ ॥ हे मुख्य 
अकमाची खूण । आणि कर्मचि न करणें हेंही अकर्मपण । यालागीं मोहले जे 
भले निपुण । तेही येथें. ॥ ४१४ ॥ हें सांगावया कर्मतत्त्व । बोल्णें द्विविध 
अकर्मत्व । हें न जाणोनि कर्म करितां सत्त्व । न पावे शुद्धीते. ॥ ४१५ ॥ 
इत्यादि कमाचा ठेकल । होय ऐसें बोळों पाहतो बोळ । तें तुज सांगेन म्ह- 
णतो आधीं सखोल । कर्मतत्त्व म्हणतो या छोकीं. ॥ ४१६ ॥ 


कि कमे किमकर्मेति कवयो५प्यत्र मोहिताः । 
तत्ते कम प्रवक््यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे5्युभात. ॥ १६ ॥ 


अगा! कैसें काय तें कर्म । आणि कैसें तें अकर्म ।॥ हें न कळतां येथें 
भ्रम । विवेकीही पाघले. ॥ ४१७ ॥ तरी तें कर्म तूते । सांगेन कीं जाणोनि 
त्यातें । लाच्या अझुभा बंधातें । तूं न पावसी सुटसी त्यापासुनी. ॥ ४१८ ॥ 
पूवार्धी अकळ कर्म अकर्म । म्हणूनि उत्तरार्ध म्हणतो हें कर्म । तुज सांगेन 
याचें वर्म | प्रकट करितो या पुढलिया छोकीं. | ४१९ ॥ 
कमणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकमेणः । 
अकमेणश्व बोद्धव्यं गहना कमेणो गतिः, ॥ १७॥ 
अगा! गैति कळावी कर्माची । आणि गति कुळावी विकर्माची । आणि 
गति कळावी अकर्माची । गहन कमोची गति म्हणोनी. ॥ ४२० ॥ पूर्वछोकीं 
कर्म अकर्म । अकळ म्हणोनि तुज सांगेन कर्म । म्हणोनि बोलिला या शझोकीं 
विकर्म । तिसरें वदोनि म्हणतो गहन गति कमोची. ॥ ४२१ ॥ भाव की 
कर्म तेंही कर्म । आणि कर्मचि तेंही जें अकरम । आणि कर्म जें म्हणावें वि- 
कर्म । गहन गति या त्रिविध कमांची. | ४२२ ॥ जें ज्यास वेदेंबिहित तें 








यश 0श0ीश0शी0ी0ी?0ी?00ी)?000॥0) 0१)0ी)!00 हणा 
१, मोद्दांत पडले, २, बोभ, खुलासा, ३, मार्ग, स्वरूप, ४, बेदोक्त, 


२२९२९ वामसपंडितळूत 


कमे । जें वेदी निषेधिळें तुं करणें विकर्म । वेदविहित न करणें अकमे । कर्म 
म्हणावें तिहींसही. ॥ ४२२ ॥ ज्यांत मारक दोष । लास म्हणावें विष । बँ- 
धकारक हे तिन्ही विशेष । फलबंध कमोचे. ॥ ४२७ ॥ वेदोक्ते कर्मे करणें । 
त्यांत नसती फंलविवरणें । परि पितृुलळोक फळ त्या आचरणें । निष्कामासही. 
॥ ४२६ ॥ या गोष्टीचा सिद्धांत । एर्वी जाळाच पंवो्यायांत । कीं ईश्वरी 
अनपित ल्या कर्ममात्रांत । बंधकत्ब विषांत मारकत्व जैसे. ॥१४२६ ॥ अरे! 
अरे ! विषा! । तूं टाकी आपल्या दोषा । मज, मरणेच्छारहितपुरुषा । .मारूं 
नको मी भक्षितों तुजलागीं. ॥ ४२७ ॥ टाकितां मरणेच्छाही मारी । परि 
तेंचि अर्थितां धेन्वंतरीचे करीं । रॅसराज करितां मृत्युही वारी । ऐसें 
कर्म ईश्वरार्पत. ॥ ४२८ ॥ एं निष्कामासही वेदविहित । फलबंध बाघेच 
निश्चित । हे सुवणोची बेडी पायांत । तरी तोही बद्धचि निष्काम. ॥ ४२९ ॥ 
एवं बेधकचि यिहित कर्म । वेदी निष्रेधिलें ते तो विकर्म । नरकप्रद तैसेचि 
अकर्म । कीं नरक वेदोक्तविहित टाकितां. | ४९० ॥ तिन्ही बंधकेंचि या- 
स्तव । तिहींस कर्म म्हणावें हा भाव । कीं जं बंध करी लाचें नांव । कर्म 
मारक तितकें विष ज़ञेसं. ॥ ४९१ ॥ म्हणोनि म्हणतो श्रीपती । कीं गहन 
कर्माची गती । गहन म्हणिजे खोळ कीं जे बुडती । ते भूमिका न पावती 
सुटकेची. ॥ ४९२ ॥ फळ भोगूनि सुटणे । तें सुटकेचे नव्हे लक्षण। सुटती 
बहुत जन । करचरण कापून घेऊनी. ॥ ४११९ ॥ गेहन जळीं बुडाले । ते 
देह फुगोनि तीरा लागले । ते न म्हणावे तरले । तया गहन उदकातें.॥४२९४॥ 
कमोची गहन गती । कौ फळभोग कधीं न चुकती । ल्या कर्माच्या तीन 
रीती । कर्म अकर्म विकर्म ही. ॥ ४३१५ ॥ एखं वेदोफकतोही नव्हे अभिज्ञ । 
विकर्माकर्मपर ते तों अज्ञ । कर्मतत्त्व समजे तो सर्वज्ञ । श्रीजगद्दुरु निज मुखें 
प्रकटितो या छोकीं. ॥ ४१६ ॥ 
कमेण्यकमे य: पड्येदकमेणि च.कमे यः । 
स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः छत्स्कमेरुत. ॥ १८॥ 

अगा! कर्म करूनि विहित वेदोक्त । जो ईश्वरी सर्मापतो भक्त । तो ला 

कर्मीच कर्मफलविरक्त । अक्कर्म देखे. ॥ ४१७ ॥ कीं रसायन जालें विष । 


१. फलप्राप्तीचे विशेष कथन. २. संद्रेब, ३, रायन, औषध. ४. स्थाने. ५. खोल, 
६, बेदोक्त कमें करणारा. 





४ अध्याय] १.) 


त्यास औषध म्हणिजे देखोनि निर्दोष । तैसें नित्यकर्म निःशेंष । ईश्वरी अपितां 
देखे अकर्म कर्मा तया. ॥ ४९८ ॥ हें मुख्य अकमांचें लक्षण । ज्यास्तव 
चाललें हें निरूपण । . दुसरें अकर्म अवलक्षण । कर्मल्यागरूप प्रवेश्ठोकीं 
वर्णिले, | ४९९*॥ त्या अकर्मी देखे कर्म । कीं बंधकास कर्म म्हणावें हे 
वर्म । कर्मलागीं अकर्म अधर्म । नरकप्रद तें अकर्मही कर्म यास्तव, ।॥४४ ०॥ 
म्हणूनि कर्मत्याभरूप अकर्म टाकुनी । कर्म करूनि तें निष्काम ईश्वरी 
अपनी । यापरी कर्मी अकर्म अकर्मी कर्म देखे म्हणोनी । म्हणे देव॥४४ १] 
एवे कर्मा देखे अकर्म । आणि अकर्मी देखे कर्म । तो बुद्धिमंत मनुष्यांत 
परम । तो योगी तो सर्वकर्म करणार, ॥ ४४२ ॥ म्हणतां तो .डुद्धिमंत । 


विकरमाचें तत्त्ही भगवंत । सुचवी कां बुद्धिमंत विवेकी अत्यंत । निषिद्ध वि- 
कर्म आचरेचि ना. ॥ ४४३ ॥ कीं वेदोक्त न करणें तें अकर्म । ठाकिलें 
जैसें आचरोनि कर्म । तैसें टाकिले निषिद्ध विकर्म । कीं बुद्धिमंत कत्तो 
सकळ वेदोक्तकमोचा. ॥ ४४४ ॥ ऐसा छोकार्थ जाला । परि कर्मा अकर्म 
देखे भला । ऐसें श्रीकृष्ण बोलिला । तो बोळ वाखाणिळा ये रीती. ॥४४५॥ 
कीं ईश्वरी अर्पितां कर्म । चुके बंध म्हणोनि अकर्म । कर्मी देखे ऐसें वर्म । 
वाखाणिलें परी नसे ईश्वरापण., ॥ ४४६ ॥ म्हणूनि कोण्ही म्हणती । तरी अ- 
कर्म कर्मा देखे कोणे रीती । हें पुसतां बोलती । कीं निष्काम निरहंकारित्वें 
॥ ४४७ ॥ तरी निष्काम निरहंकारपण । या छोकीं तों नसे हें बोलणें । 
पू्बीपरविचारें म्हणतां भगवद्पेण । बंधक नव्हे हें एबोध्यायांत. ॥ ४४८ ॥ 
एवं एवोपरविचाराविण । न सांपडे येथे कर्मी अकर्मखुण । तेव्हां अकर्म 
त्वास कारण । ईश्वरापणचि हा सिद्धांत. ॥४४९॥ 'येज्ञाथात्कमंणोडन्यत्र । 
लोकोड्यं कमेबंधन' म्हणूनि पक्मनेत्र । तत्त्वचि बोलिला कीं बंधक अन्यत्र । 
एका विष्णुसमरपणाबांचुनी, | ४५० ॥ एवं ईश्वरांपण हा बोल । जेथें नसेळ 
तेथें सखोळ । भाव हा कीं नव्हे फोळें । कमबंध कश्वरापणावांचूनी. ॥४५ १॥ 
आतां यापुढें छोक । कोण्या प्रसंग बोळे उत्तमशोक । ल्ाचें निमित्त आधीं 
सुक्ललोक । परिसोत. ॥ ४५२ ॥ कर्म ईश्वरी अर्पित । तें बंधक नव्हे नि- 
श्चित । हे श्रीकृष्णें एथपर्यंत । अर्थ भावार्थ निर्ख्यपेले. ॥ ४५९१ ॥ तरी हें 
क्रियमाण कमे । ईश्वरी आअपितां जालें अकमे । कीँ,न करी बंध म्हणूनि वर्म । 
कळलें क्रियमाणाचें. | ४९४ । परि पूर्वसंचिताचचे पर्वत । उरले आहेत 


कंक जन “>. 2 "0 “० वणा?) १0 अन्ने न--७५७००००१५0/ “००००००५००० 





१, बाईट, २९, भध्याय ३ होक ९ महा. २, व्यथे, बिफल 


र्र्‌्शे वॉमनपंडितकृत 


अपरिमित । तीं फळें भोगाद्री निश्चित । साध्य काय कर्मा अकभे देखोनि 
ही. ॥ ४५५ ॥ मुमुक्ष येथें म्हणती । कॉ .बेधपरिहार श्रीपती । क्रियमाणाचा 
बोलिला, ये रीती । न बोलिला नाश संचित-कर्माचा..॥ ४५६ ॥ तरी केमे- 


बंधपरिहारप्रकरण । येथें संचितकर्मनाशनिरूपण । केलें पाहिञे हें सर्वे 
निपुण, विचारिता जाला ये स्थळी. ॥ ४५७ ॥ परी ईश्वरी अर्पिता करम । 
श्रीगुरुरूपे तेंचि सगुण जरह्म । अेपरोक्षानुभव देतां भस्म । ज्ञानाशीनें होय सं- 
चित कर्माचे. | ४५८ ॥ ह्या ज्ञानियांत कितीप्रक । सगुण सांडूनि झाले 
निर्गुणोपासक । निर्गुणानुभवें सगुणसेवर्क' । होती कोण्ही. ॥ ४९९ ॥ परि 
ज्ञान जाछ़्ियावरी । उपासक जे हे दोंपरी । दोहींचीं कर्मे वैश्वानरी । जळती 
ज्ञानाचिया, ॥ ४६० ॥ परी दोघांचे दोनी प्रकार । वेगळे लांत जो नर । 
निर्गुणमात्रीं सादर । कर्म नाश लाचा बोलतो प्रथम या छोकीं ॥ ४६१ ॥ 
यस्य सर्ब समारंभाः कामसंकट्पबर्जिताः । 
क्षानाशिदग्धकमाणं तमाडुः पंडित बुधा:. ॥ १९ ॥ 

अगा ! ज्ञानाम्नीने कर्म । जो जाळूनि करी भस्म । लातें वशिष्ट्रादि ज्ञानी 
परम । पंडित म्हणती. ॥ ४६२ ॥ कर्मी देखे अकर्म । पूर्वी वणिला ज्याचें 
क्रियमाण कर्म । बंधक नव्हे तो कर्मयोगी परम । परि नव्हे ज्ञानी. ॥ ४६ ३१॥ 
तोचि कर्म करितां ईश्वरापित । ज्ञान पावोनि होतो पंडित । पंडित तो जो 
अनुभवी अत्यंत । शास्त्रज्ञास उगाच बडिवार ला नांवे. | ४६४ ॥ तो 
ज्ञानाम्नीकरूनी । कर्म जाळितो म्हणोनी । म्हणतां सूचवी यावरूनी । कीं 
कर्मे संचित बहुतां जन्मांची. ॥ ४६५ ॥ जाळितो ये जन्मींचीं कर्म । तरी 
तीं ज्ञानाहूनि एर्वाही अकर्मे । होताति ऐसें पुरुषोत्तमं । निरूपिलें पूर्वी. 
॥ ४६९ ।॥ याकारणें जाळूनि भस्म । ज्ञानाय्नीनें जे करितो कर्म । तें संचित 
जें अनेकजन्म । उरलें प्रारूधे भोगिता. ॥ ४६७ ॥ अतर हा पंडित | 
कीं पूर्वोक्त तो अपंडिंत । हा 'पंडितज्ञानपंडित, । जो जाळी संचितें कर्मे अ- 
वघीं. | ४६८ ॥ परि ज्यास निर्गुणमात्रीं उपासना । तो हा कृष्णे सांगितला 
अजुना । यास सगुणभक्ति असेना । ज्ञान जालिया उपरी, ॥ ४६९ ॥ हा 
ज्ञान जालियावरी । कमें न अर्पी ईश्वरी । ज्ञानाझीनेचि भस्म करी । संचित 


काणी ण)? पाणीप १0000१0? पणाणाणीण णी?१ण२१ी?ीी0' 





वन हा- यातना या नादात 

१, अआकृष्ण (कमलनयन.) २. कर्मे बधक न होण्याचे प्रकरणी, २. सचित कमेनाशाचे 
कथन, ४. प्रत्यक्ष अनुभव, ५. अभ्तीत, ६. मोडेपणा, ७. ज्ञान्याच्याही ज्ञानांस भषित 
करणारा. 


४ अथ्याय] यथार्थदीपिका. २२९ 


क्रियमाणही. ॥ ४७० ।॥ ज्ञानाझीनें संचितें जाळी । आणि अकतोत्मपणें क्रि- 
यमाणकाळीं । अहंकतुत्वाच्या विटाळीं । ओवळें न करी चित्तासी. । ४७१ ॥ 
कीं ज्याचे समारंभ सकळ । कामसंकल्पवार्जित निर्मळ । कीं कामना आणि 
अहंकतृत्वान्नें मूळ । दोन्हीं समूळ नसती जयासी. ॥ ४७२ ॥ अगल 'क- 
मोचे आरंभ । त्यास म्हणावें समारंभ । ते म्हणे कमलनाभ । कामसंकल्प- 
वर्जित जयांचे. -॥ ४७१ ॥ अगल कमारंभ म्हणिजे । देहास अगल जें 
पाहिजे । अनोदकादि पदार्थ जे जे । देहनिर्वाहार्थ मेळवावे. ॥ ४७४ ॥ 
अगत्य कमोरंभ ऐसे । तेथे काम आणि संकल्प वसे । तो काम आणि सं- 
कल्पही नसे । अगत्यकमोरंभींही जयांच्या. ॥ ४७५ ॥ क्षुधेस 'निष्टान मि- 
ळावें । तृषेस गोड शीतळ जळ व्हावें । अगयकमोरंभीं पाहावें । रूप इथादि 
कमोचें. | ४७६ ॥ अगलदेहनिवाहाथही असा । नसे ज्यास कामाचा व- 
ळसा । आतां देहनिवोह जैसा तैसा । हो माझा हा संकल्पही असेना. 
॥ ४७७ ॥ निःदोष गेलें मीपण । जो अनंत स्वगत आपण | न स्फुरे मी 
म्हणायाची खूण । त्यास माझा निवोह हो हा संकल्प कैंचा? ॥ ४७८ ॥ मी 
आणि माझं । वृत्तीस हें नसेच ओझें । संकल्प त्या योगिराजें । करावा काय £ 
॥ ५१७९ ॥ मुखीं .पडे प्रास । तो गिळतांही प्रयास । नसती आयास जयास । 
कामसंकल्पाचे, ॥ ४८० ॥ पाजिलें कोण्ही जळ । तें गोड क्षार उष्ण कीं 
शीतल । मज कैसें लागतें हाही समूळ । संकल्प नसे जयासी. ॥ ४८१ ॥ बै- 
सला निजेला जेथे । मळमूत्र टाकी तेथें । हागेन मुतेन हाही येथें | न वाहे 
संकल्प, ॥ ४८२ ॥ मी बैसळां कों निजलो येथें । हें न स्फुरोनि मळमूत्र तेथें । 
टाकी, न साहे संकल्प जेथे । मी हागेन मुतेन इतकाही. ४८९॥ हे अगल देह- 
कर्माचे आरंभ । ऐसेही जयाचे समारंभ । तेही म्हणे कमलनाभ । ऐसे काम- 
संकल्पवाजित. । ४८४ ॥ काम जेथें नसे । संकल्प जेथें न दिसे । अह्मीं 
चित्त समरस । असे जयाचें. ॥ ४८५ ॥ त्यासही मी एक कर्त्ता । स्फुरेल 
कोठूनि हे वाता । एवं जो ऐसा अकता । क्रियमाणलेप कैंचा तया ? ॥४८६॥ 
एवं समाधींत चित्त । ज्ञानाझीनें भर्जितां संचित । जळे आणि क्रियमाण तों 
निश्चित । न शिवे जया अकर्तया. ॥ ४८७ ॥ ऐझाचेंही शरीर । जितें हा प्रार- 
ब्धाचा बडिवार | तें भोगें सरे हा त्रिप्रकार | लय ज्ञानियांच्या कमोचा. ॥४८८॥ 











१, जाळितां. 


२रेटै बामनपंडितकछृत 


निशुंणोपासनाच अल्यंत । तो हा वर्णिला ज्ञानवंत । कीं ऐसा त्यास म्हणती 
संत । पंडित म्हणोन. ॥४८९॥ येथे भाव दात्ती हरी । वीं हा ज्ञान जालियावरी । 
निरमुणमात्रीं उपासक परी । भक्त नव्हे मागवत. ॥ ४९० ॥ म्हणुनि म्हणे 
कीं पंडित । इतकेंचि यासि म्हणती संत । तेथूनि चौथ्या लोकीं अनंत । 
ज्ञानी भक्त या प्रसंगींच वर्णील. ॥ ४९१ ॥ आतां यांपुढे छोक । तो कां बोळे 
उत्तमछोक । लाचें निमित्त आधीं सुज्ञ डोक । परिसोत अर्थ यावरी. ॥४९२९॥ 
पूर्व्लोकी हरी । अकर्न्रात्मपणाची परी । बोलिळा तो ते खरी । अजगरबृत्ति 
पाहतां. ॥ ४९१ ॥ कीं अकस्मात येऊर्नी । जें पडे अजगराचे आननीं । असें 
तें तितकेंन्ब गिळूनी । वृत्ति ऐसी ज्ञानियाची. ॥ ४९४ ॥ तरी अजगरवृत्ती- 
वाँचूनी । क्रियमाण लेप न चुके म्हणोनी । सिद्धांत जाळा ऐसें मनीं । अजुना- 
दिकांच्या वाटेल, ॥ ४९५ ॥ प्रारूधाच्या तरी गती । नाना प्रकारींच्या दिसती । 
न धरितां अजगरवृत्ति । राज्ये हीं जनकादिकीं चालविली. | ४९६ ॥ ज्याचें 
प्रारध ही ऐसें । कां शारीर जैसं तेस । आयुष्य सरिजे तों अनायासे । वांचावें. 
॥ ४९७॥ ज्ञान आणि ऐसें प्रारूध । घुणाक्षरन्याये झालें लब्ध । तो नित्य स- 
माधिस्थ स्तब्ध । अकत्रात्मत्वें ऐसा वर्णिला. | ४९८ ॥ कीं नसोनि हो ज्ञान । 
अंध मूक बघिर जन । लांची देहयात्रा उदक अन । ऐसंचि चालतें. ॥४९९॥| 
प्रारध ऐसे असोनि । अमित निष्काम पुर्ण्ये जाला ज्ञानी] तो अकतो सहज 
ऐसा म्हणोनी । उत्तमकोटींत पडला. || ५०० ॥ आतां अकत्रोत्मयोग । बा- 
णला असोनि विचित्र भोग । ज्यास घडती ल्याचा प्रसंग । श्रीरंग बोलतो या 
छोकीं. ॥ ५०१ ॥ 
त्यकत्वा कमेफलासंगं नित्यतूत्ती निराध्रय: । 
कमेण्यभिप्रवृत्तो$पि नेव किचित्करोति सः. ॥ २० ॥ 

अगा! कर्मफळ आणि संग । कीं मी कता ऐसा प्रसंग । टाकूनि तृप्त 
अंतरंग । ज्ञाने सवेदा जयाथें. ॥५०२॥ सर्ये अनंत सर्वेगत । सर्वही मृगजळ 
निजाश्रित ! आपणास आपण आश्रय निश्चित । निराश्रय ऐसा. | ९०९ ॥ 
तो प्रारूधे कर्म अदोष । करी सर्वकर्मा वर्ते पुरुष । तरी अकतो निर्दोष । 


बन्या 7७ 0०"? 0२00 0000 अणण 00 री 





१. आश्तोजीपणा, आयत्या पिठावर रेघ ओढणारा असा स्वभाव, उद्योगविमुखता, 
आळश्ांचा राजा असा स्वभाव, सुस्तपणा. २. घुणा म्हणून जो किडा असतो तो स्वेच्छेने 
काष्ठ कोरीत असतां सहजरीत्या क ख इ० अक्षरें कोरलटेलीं दृष्ट होतात; पण तीं त्याचीं 
बुद्धिकूत नव्हत तसं, दैवयोगाने, देववल्लात. 


४ अध्याय] यथार्थदीपिका, २२९७ 


कांहींच नाहीं करीत तो. ॥ ५०४॥ हा जें टाकिती कर्मफळ । तें नव्हे वेदोक्त 
केवळ । कीं ब्रेदोक्तकर्मा अकर्म समूळ । जिज्ञासुदशेंतही वर्णिले. ॥ ५०५ ॥ 
ज्ञान जालियावरी । कर्मफलत्याग भापरी । कीं प्रारधे कर्मा प्रबर््ते परी ।-.विषय- 
सुखेच्छा न धरी कदापि. ॥ ५९०६ ॥ जोजें कर्मकरितो । या कर्म सुख हो 
म्हणतो । कोणही सुखेच्छेवांचूनि तों । न करी कर्मा प्रवृत्ती, ॥ ५९०७'॥ तैसा 
नव्हे हा ज्ञानी १. कर्मी प्रवर्ततां मज सुख हो म्हणोनी । न म्हणे ऐेसें कर्मफल 
टाकूनी । निःसंग कर्मी प्रवर्ततो. ॥ ५०८ ॥ संगहां कीं हामी कर्ता । हे 
याच्या चित्तीं नसे वाता । कीं ल्या निराश्रय अनंता | कतृत्व कैंचें 2 ॥५०९॥ 
योगैक्षमार्थ आश्रय । नसे ज्यास तो हा निराश्रय । निराश्रयशब्दार्थनिणय । 
ऐसें न घडे ये स्थळीं. ॥ ५१० ॥ कीं जनकासारिखा ज्ञानी । अकता सर्व 
कर्मे करूनी । तो योगक्षेमार्थ आश्रय न धरी म्हणोनी । निराश्रय केंवी न 
म्हणावें £ || ५११ ॥ टाकिलें कर्माचे फळ । संग टाकिला समूळ । हें वर्णूनि 
उदरार्थ केवळ । आश्रय न करी म्हणे हें व्यर्थ. ॥ ५१२ ॥ योगक्षेम दोंपरी । 
एक स्वदेहमात्र निवोह करी । कुटुंब एकाचे घरीं । हे दोघे दों छोकीं यापुढें 
वर्णीळ, ॥ ५१९१९ ॥ झथक्तसर्वपरिग्रह । आणि शारीरमात्राचा निर्वाह । करी जो 
तोही अलिप्त निस्पृह । हें या पुढील छोकीं वर्णील. || ५१४ ॥ यैदच्छालाभ- 
संतुष्ट ज्ञानी । तो कुटुंबी या भावें करूनी । ब्णूनि तोही लिर्ते नव्हे म्हणोनी । 
त्या पुढिल्या छोकीं श्रीकृष्ण वर्णीळ. ॥ ५१५ ॥ ऐशा भिनभिन्न उक्ती । 
प्रतिछोकीं तरीच चुकती पुनरुक्ती । अन्यथा याहूनि पूर्वेळोकींच अभिव्यक्ती । 
कर्मनाशाची वर्णिली, ॥ ५१६ ॥ एवं निराश्रय म्हणजे अनंत | ज्यास आंत 
ते पराश्रित । स्वयें सर्वाश्रय निश्चित । हा खरूपानुभव जयाचा. ॥ ५१७ ॥ 
आणि जो जाला ज्ञानी । तो टाकितो कर्मफळ म्हणोनी । येथें म्हणों नये कीं 
कर्भा अकर्म देखे म्हणोनी । ज्ञान पावला निष्काम, | ५१८ ॥ कर्मा अकर्म 
पाहे । कीं त्या कर्मा बंधकत्व न साहे । फळ टाकणे हें तों घडत आहे । जिज्ञा- 
सुदर्शंत हो. ॥ ५१९ ॥ ज्ञान जालियावरी । कर्म फलत्याग अन्यत्रही हरी । 
बोळेळ परि भाव अंतरीं । कीं विषयसुख तें कर्मफळ. ॥ ५२० ॥ ज्यास जें 
कर्म करणें । तें विषयसुखाचकारणें । तं आत्मसुख अनुभबाविणें । टाकणे 
घडेना. ॥ ५२१ ॥ येथें विषयसुखचि कर्मफळ । आणि संग अहंकतृत्वादि- 

१, योगरसंपादन करणे व क्षेमझ्लन्धाचें पालन, २. त्यक्तोपाधि, (हो० २२१.) 
२३. इंश्वरेच्छेनें मिळतें त्यात संतोषी, ४, आसक्त, ५. स्पष्टीकरण. 





२२८ वामनपंडितछत 


मळ । टाकूनि सर्धकर्मी प्रवर्देला निर्मळ । तरी निलतृत्त कांहींच नाहीं करीत 
तो. ॥ ५२२॥ तृप्त नियसुखंकरूनी । अनित्य विषयसुखेच्छा टाकी म्हणोनी । 
प्रारघें सर्वकर्मी प्रवर्तला ज्ञानी । तरी कांहींच नाहीं करीत तो. ॥ ५२१ ॥ 
निल्यतूत्त कर्मे करितो । तरी क्षुधित अनादितृत्ति इच्छितो । एचं ऐसा जरी 
तरी तो) ह्या कर्भा न टिंपे म्हणतो या छोकीं. ॥ ९२४ ॥ 


निराशीर्यंत चित्तात्मा त्यक्तसर्वेपरिग्रहः । 
शारीरं केवलं कम कुवंन्नाश्तोति (केल्यबिषम्‌. ॥ २१ ॥ 


ज्या कर्मे रक्षावे शारीर । तें म्हणावें शारीर । तेही केवळ कीं नव्हे सादर । 
रसनादिकीं र्सग्रहणाद्यपेक्षेंत, ॥ ५२५ ।॥ भल्ला आहारें प्राण । स्थिर होतो 
हा मुख्य गुण । या प्राणवृत्तीने अन्नादि मेळवणें । शरीर कर्म ऐसे केवळ 
॥ ५२६ ॥ इंद्रियांस पाहिजे रस विचित्र । प्राणांस आहार मात्र । टाकूनि इंद्रि- 
यवृत्ति अपवित्र । प्राणदृत्तिपवित्रपणें हा वर्ते, | ५२७ ॥ कीं कामना टाकूनि 
विरक्त । नियत ज्याची बुद्धि आणि चित्त । तो शरीरनिवोह करूनि निश्चित । 
पावत नाहीं कर्मबंधाते. || ५२८ । ज्याणं टाकिला सर्वे परिप्रह । म्हणिजेन स्त्री 
पुत्र अथवा गृह । तो केवळ शारीरनिवाह । करी तऱही न पावे कमंबंधातें. 
॥ ५९२९, ॥ मातीच्या भिंती । मातीनेच ठिंपिती । कर्मे जाले देह ते वर्तती । 
कर्मेचि करूनी. ॥५२०॥ क्षुधेस पाहिजे अन्न । तृषेस पाहिजे जीवन | बरें बाईट 
आच्छादन । शीतनिदृत्तीकारणे. ॥५२१॥ क्षुधादिबाधेनं विकळ । होतां चित्तीं 
होय डळमळ | तेव्हां चित्त शुद्ध जरी केवळ । स्थिर नव्हे खरवरूपीं. ॥५१२॥ 
याकारणें ज्ञानी । विषयवासना टाकूनी । शरीरनिवोह करितां त्या कमेंकरूनी । 
पाबत नसे किल्बिषराते. ॥ ५३१९ ॥ पापास किल्बिष म्हणावें । तें पाप एक 
किल्बिषाच्या नांवें । या प्रकरणीं या भावें न ध्यावे । कीं पाप पुण्य दोन्ही 
पापचि, ॥॥५१९४॥ सोनियाची बेडी | आपणाकारणें घडी । तऱही बंधचि जोडी । 
बेडी तेही. ॥ ५३५ ॥ पाप पुण्य मिळोनि । कर्म संचित क्रियमाण दोनी । 
दोहींते पापेचि म्हणोनि । वेदांती ब्रह्मसूत्री प्रसिद्धि ऐसी. ॥५१६॥ 
अह्मसूच् --'तदाधिगमे उत्तरपूर्वाधेयोरस्छेषविनाशी ।' 


सूत्राथ---जाला असतां ब्रह्मानुभव । पुढें जो पापाचा संभव । लाचा 
नव्हे लेप ळेश लब । आणि नाश प्रविल्या पापांचा. ॥ ५३७ ॥ पुढिलिया 


किड अडा 











१, उदक, २. वर, 


४ अध्याय] यथाथेदीपिका, २९९ 


क्रियमाणाचा नव्हे लेप ।) आणि नासे माग्रीळ संचित पाप । हि- 
विध कर्मी .द्विविध प्रताप । . सूचविला ज्ञानाचा. ॥ ५९८ ॥ लेप नव्हे 
क्रियमाणाचा । या . भावे. बोळते व्यासाची वाचा । कीं _.अकनो- 
त्मानुभव साचा । जाला तयाच्या बुद्धीस. ॥ ५३९ ॥ यालागीं पापपुण्यरूप । 
त्यास न स्पर्श क्रियमाण पाप । संचित पाप जळे तो प्रताप । ज्ञा- 
नाम्नीचा. ॥ ५४०॥ 'ज्ञानाभिदग्धकर्माणि' म्हणोनि । याचि भावे स्ममुखे 
करूनी । श्रीकृष्ण बोलिला हें ज्ञेथूनी । प्रकरण संचितक्रिंयमाणनाशाचें. ॥५४ १॥ 
एवं ज्ञानाम्नीने जळे संचित । न करितां विस्तार लाचा बहुत । क्रियमाणलेप 
नव्हे हें अद्भत । त्याचे प्रकार नाना सांगितले. ॥ ५४२ ॥ पहिल्ली बोलिली 
अजगरवृत्ती । कीं ऐसियास कर्मे न स्पशेती । तदुपरि जरी सर्वेकर्मी प्रवृत्ती । 
अकत्रांत्मत्वे करी तरी अलिप्त. ॥ ५४१ ॥ प्रवृत्ति कर्मा कां परी । निल- 
तृप्तास हे शंका ल्याउपरी । तरी कर्मे शरीररक्षणार्थ करी । हें बोलिलें या 
श्होकीं. ॥ ५४४ ॥ कौं टाकिला सकळपरिग्रह । जयास न कुटुंब न गृह । 
तो करी शारीरमात्रनिर्वाह । तरी न पावे किल्बिषातें. ॥ ५४५ ॥ किल्बिष 
म्हणिजे पापमात्र । परि पापपुण्य संचितक्रियमाण विचित्र । पाप म्हणावं 
येविषयीं न्रह्मसूत्र । प्रमाण म्हणोनि वाखाणिलें. |॥५४६॥ आतां यापुढें छोक । 
तो किमर्थ बोले उत्तमशछोक । लाचें निमित्त आदीं सुज्ञ लोक । परिसोत अर्थ 
तदुपरि. ॥ ५४७ ॥ पूर्वछोकीं क्रियमाण । न लिंपे ज्यास लाचें लक्षण । 
वर्णितां बोलिला कृष्ण । कीं टाकिला ज्याणें परिप्रह सर्व ही ॥ ५४८ ॥ ज्याणें 
टाकिला सर्वे परिग्रह । ज्यास कुटुंब ना गृह । तो शरीरमात्रनिवोह । करितां 
कर्म लिप्त नव्हे ॥ ५४९॥ हें पडतां कानीं । शंका उपजली अजुंनाचे मनीं । 
कीं कुटुंबी गृहस्थ ज्ञानी । लिप्त होतो कीं काय? ॥ ५५० ॥ ज्ञानी आणि 
कुटुंबाचा धणी । ज्याबांचूनि त्यास पाळक नसे कोणी | त्याणे प्रबर्ततां लाच्या 
रक्षणीं । काय लेप होय क्रियमाणाचा. ॥ ५५१ ॥ हें अजुंनाचे मनीं । तोच 
अंतयांमी समजोनी । तोही अळ्िप्त ऐसा म्हणोनी । बोलत असे या छोकी.॥५५२॥ 


यहच्छालाभसंतुष्ो डंद्वातीतो विमत्सरः । 
समः सिद्धावसिद्धो च कृत्वापि न निबड्यते, ॥ २२ ॥ 
अगा ! कुटुंबी असोनी । जो संतुष्ट यथालाभें करूनी । इंद्रमत्सररहित 


आिहिििि्गिि जं ेबज्ब्ख॒ेंबाा 


१. उद्योग न करतां दैवाने ते मिळेल ते खाऊन असणारे अजगराप्रमारणे वर्तन, 
(अजगरनामक सपोप्रमाणे.) 











२१९० चबामनपंडितरत 


ज्ञानी । बद्ध तो ही कां होई? ॥ ५९५३ ॥ यदच्छाठाभाचा ऐसा अर्थ] न 
मागतां न इच्छितां पदार्थ । जसे मिळाले होय सिद्धार्थ । तितकियानें. ॥५५४॥ 
हा यदृच्छाळाभसंतोष | न मानी तोचि पुरुष.। कीं ज्याचे मनीं असेळ दोष । 
इंदुर्मत्सराचा. ॥ ५५५ ॥ दंद्र म्हणिजे जोडें । ज्या जोडियांत एक सुख एक 
दुःख घडे । ठाभ अलाभ मान अपमान रोकडे । हे 'जोडे नसती सुखदुःख- 
हेतु जयासी, ॥ ५५६ ॥ हंद इलादि म्हणावी । त्यांत जो कुटुंबी गोसांवी । 
त्याणें पुत्रकलत्रादि पोसावीं । मुख्य अयाचितब्त्तीनें. | ५५७ ॥ कुटुंबास 
उदंड पाहिजे । त्यांत मिळती पदार्थ जे जे । तिहीं सुखी न होइजे । न मि- 
ळती तिहीं न होइजे दुःखी ही. ॥ ५५८ ॥ ढाभालाभद्वंद्रहित । तो लाभे 
संतुष्ट अलाभे संतोषवर्जित । नव्हे ऐसें असोनि भगवंत । यद्च्छालाभसंतुष्ट 
तो म्हणे. ॥ ५५९ ॥ ऐसा परस्पर वाक्यविरोध । याचा करितां बरा शोध । 
द्ोतो यथास्थित बोध । यदृच्छालाभसंतोपाचा. ॥ ५६० ॥ यक्नाविणें लाभ 
जाला । लाणें ही संतोष त्याला । न म्हणावा कीं जयाला । संतोष एक आत्मा- 
नुभवाचा. ॥५६ १ ॥ परंतु कुटुंबासहित सदेह । लाचा क्षुधादिपरिहारनिर्वाह 
नव्हतां जऱ्ही सर्व निस्पृह । अन्नादि अपेक्षा उपजेच. ॥ ५६२ ॥ कीं तृषा 
अथवा क्षुधा । जेव्हां अंतरीं करिती बाधा । चित्त तेव्हां, सर्वात्मबोधा । न 
झोंबे उत्साहे करूनी. ॥ ५६९ ॥ हा क्षुधादिकांचा वळसा । निवारे जेसा 
तैसा । यदृच्छालाभ होतां तेसा । संतुष्ट होतो. ॥ ५६४ ॥ कीं भलती तृषा 
क्षुधा । याणें शामतां चित्ताची बाधा । दूरी होतां त्या निलयात्मबोधा । स्पर्शानि 
असेल उत्साहे. ॥ ५६५ ॥ यदच्छालाभे संतोष । या भावें मानी ज्ञानी पुरुष | 
जो पदार्थे संतोषतो अलंत दोष । कीं जडीं सलत्ब सुखहेतुत्व उपजले.॥५६६॥ 
यालागीं ढाभाठाभसम । दृंद्रातीत उत्तम । म्हणोनि बोलिला पुरुषोत्तम । यद- 
च्छालाभसंतुष्ट ऐसा असोनि ही. ॥ ५६७ ॥ ऐसाच सम मानापमानीं । आणि 
असे निर्मत्सर होऊनी । कीं कोणाचा उत्कष देखोनी । हें मज कां नाहीं म्ह- 
णेना. ॥ ५६८ ॥ ऐसा अयाचितबवृत्तींकरूनी । बद्ध नव्हे कुटुंबी ही ज्ञानी । 
कीं यदृच्छालाभसंतुष्ट म्हणोनी । आणि दृद्वातीत निर्मत्सर. ॥ ५६९ ॥ आतां 
ज्ञाताही होऊनी । कुटुंबनिर्वाह यक्नावांचूनी । नव्हे तरी काय तो ज्ञानी । लिप्त 
होतो क्रियमाणें? ॥ ५७० ॥ ऐशा संशयाचें स्थळ । देखोनि येथें मेघनीळ । 


कल कर. कता म््यमजीच क लनलभयाकाचक > 


१. पुष्कळ, 


हिर  ेअ्डबबब्ख॒॒ड॒डुबडड अडू ु ािशशिधिकिावयधशवाााअिामाामाकसंिििशाशिशाशा्ाअसायं््ि.््॒॒॒ा 








४ अध्याय] यथार्थदीपिका. द्श्र्‌ 


म्हणतो तासही बंधमूळ । नव्हे असेल जरी ऐसा, ॥ ५७१ ॥ आणि सिड्य- 
सिद्धींत सम 4 चित्तदृत्ति ' नव्हे विषम । तो करूनि कांहीं उद्यम । बद्ध नव्हे 
॥ ५७२ ॥ करितां य्नाचा आरंभ'। म्हणे होणार तोचि होईल लाज । कार्य 
सिद्ध होतां. हृदयकुंभ । न भरी हषे ग्ृगजळाच्या. ॥ ५७२ ॥ कार्यसिद्धि नव्हे 
जरी । खेद न मानी कीण्हेपरी । आत्मलाभें सुख अंतरीं । अखंड लाच्या, 


॥ ५७१४ ॥ एवं जो ज्ञानी अनुभवी अ्रह्म । लाचें ऐसें नासे त्रिविध कर्म । 
म्हणूनि वर्णिले कीं ज्ञान निन््कर्म | होतां न उरे कर्मबंध, ॥ ५७९ ॥ आतां 
यापुढें छोक । तो कां बोळे उत्तमशछोक । लाचें निमित्त सुज्ञ लोक । परिसोत 
आधीं मग अर्थ. ॥ ५७६ ॥ क्रियमाणें नव्हे लिप. । ज्ञानाभीनें जळे संचित । 
ज्याचें तो येथपर्यंत । वर्णिला ज्ञानी. ॥ ५७७ ॥ त्याणें स्वस्वरूपीं असावें । 
कीं ज्ञानाकारणें शरीर रक्षावें । अथवा प्रारब्ध कुटुंब पोसावें । यथालाभें क- 
रूनी. ॥ ५७८ ॥ अथवा प्रारूधे करूनी । राज्यादिसरवेकर्मीही ज्ञानी । प्रवत 
तथापि अकत्रात्मत्वें करूनी । तो लिप्त नव्हे. ॥ ५७९ ॥ एवं प्राख्धानुरूप 
कर्म करीं । कीं निगुणीं ध्यान धरी । म्हणूनि वाणाला परी । सगुणभजन नाहीं 
वर्णिले. | ५८० ॥ तरी ज्यास अपरोक्षज्ञान जालें । ज्ञानाझीनें संचित ज- 
ळालें | लिप्त न होतांचि गळालें । क्रियमाण ज्याचें. ॥५८१॥ जो ऐसा ज्ञानी 
निपुण । त्याणें काय न भजावा सगुण । किवा सगुणभजन होतें कारण. | बं- 
घासी, ॥ ५८२ ॥ हें येथें संशयाचें स्थळ । परि सगुणभक्त ज्ञानी तोही के- 
वळ । निसुणानुभवेंचि सकळ । कर्मे नाशितो. ॥ ५८९ ॥ त्यांत नियत कर्म | 
आणि श्रवणकीर्तनादि भजनधर्म । आणि प्रारूधें लौकिक उद्यम । सर्व भाग- 
वतधर्मी योजितो, ॥ ५८४ ॥ म्हणून याउपरी । या भावें श्रीहरी । ज्ञानी 
स्वभक्त लाचिपरी । सांगतो आतां या छोकीं. ॥ ५८५ ॥ 
गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः । 
यकज्ञायाचरतः कमे समश्रे प्रविलीयते. ॥ २३ ॥ 

अगा! ज्ञानी आणि भक्तनिपुण । ज्ञान तंव ल्ाचेंही तेंचि निर्गुण । विशेष 
हाचि कीं सर्वकमांपेण । सगुणीं करीतसे. ॥५८६॥ कीं यज्ञ तो विष्णु सगुण । 
त्याकारणेंचि तो निपुण । आचरतो कर्म आणि तदर्पण । तें सर्वही करीतसे. 
॥ ९८७ ॥ कीं समम्रही करणे । लाचें विष्णूचकारणे । कीं जें करणें ते अ- 
_ १. उद्योग. २. कमांचे तीन प्रक्ारः--(१) क्षय-नाश करणार तें, (२) वृद्ि-वाढ- 
विणारे, (३) स्थान-स्थिति राखणारे. 


९१९ ब्रामनपंडितकृत 


शेष समर्पणें । विष्णूतेंचि, ॥ ५८८ ॥ विष्णूकारणे समम्र कर्म । करणें हाचि 
वेष्णवधर्म । तें कर्म तों होतें अकर्म । जिज्ञासुद्शेंत ही. ॥ ५८९ ॥ तें ज्ञान 
जालियाचरी । बंधक होईल काय परी । पूर्वोक्त ज्ञानीयांत कोण्ही न करी । 
सगुंगभजन. ॥ ५९० ॥ म्हणूनि लाची ज्ञानीं स्थिती । कीं प्रार्धे लोकीं प्र- 
वृत्ती । दोहींत सांगीतल्या रीती । संचितक्रियमाणनाशाच्या. ॥ ५९१ ॥ कीं 
त्यांस कळलें निर्गुण । तेव्हां तिहीं सोडिलें सगुण । लांची सगुणभेजनाची खूण । 
काय वणावी 2 ॥ ५९९ ॥ कळोनिही निरसुण । ज्ञानानुभवी न सोडी सगुण । 
लाच्या कर्माचें नाशलक्षण । वर्णिले नाहीं यास्तव येथें. ॥ ९९३ ॥ परि येथें 
संदेहनिर्माश । होणार कीं ल्याचें क्रियमाण । नाशतें कीं नाहीं हें निरूपण । 
जालें नाहीं यास्तव, ॥ ५९४ ॥ म्हणूनि लागलें बोलणे| कीं त्याचें समम्र कर्म 
करणें । तें यज्ञा सगुणा विष्णूकारणे । तें तों प्रकर्षे विशेष होतसे लीन. 
॥ ५९५ ॥ प्रविठीयते म्हणोनी । कृष्ण म्हणे या भावें करूनी । लीयते 
इतकेंचि म्हणतां तऱ्ही लावरूनी । होतोच अर्थ कर्मनाशाचा. ॥ ५९६ ॥ 
प्रविलीयते म्हणणें । तें इतकिया कारणें । कीं विष्णूकारणें कर्म करणें । तें 
बंध जिज्ञासुद्शतही करीना. ॥ ५९७ ॥ हें तों ज्ञानियाचें प्रकरण) ज्ञानी हो- 
ऊनि जो सेवी सगुण। भजनरूप लाचे क्रियमाण । प्रकर्षे विशेषें लय पावतें. 
॥ ५९८ ॥ आतां कर्मनाशीं प्रकष । कर्मनाशीं कोण विशेष । कर्मनाश तां 
निःशेष । निगुणोपासकांचाही होतसे. ॥ ५९९ ॥ तरी अध्याय जो द्वादश । 
तेथें निरुणोपासकां अधिक क्रेश । सगुणोपासकांपरीस हृषीकेश । बोलेल पुढें. 
॥ ६०० ॥ कीं समान ज्ञान आणि मोक्षफळ । अधिक तो क्षेशचि केवळ । 
कीं ज्या ज्ञानसिद्धीने कर्म समूळ । जळे तेथें कष्टती बहुयत्नें. ॥ ६०१ ॥ कीं 
त्यांस ईश्‍वर सहाय । नसतां केश अत्यंत होय । यांसि इंद्रियादिजय । अनायासें 
कृपेनें सगुणाच्या, ॥६०२॥ यांस करष्टाचेंच मोळ । परि त्यांत बहुत यत्न होती 
फोल-*) म्हणूनि त्यांस मी तारक ऐसा बोल । न निघे मुखांतूनि जगदीश्‍वराच्या. 
॥ ६०१ ॥ “ते. प्राप्नुवति मामेव ' । इतकेंचि म्हणे देवाधिदेव । अर्था 
दाखवी ऐस! भाव कीं त्याच्या यल्लेंचि ते मज पावती. ॥ ६०४ ॥ 'तेषामहे 
समुद्धता. । म्हणूनि म्हणे भक्तांचा मी सिद्धिकतो | हा विचार करितां पुरता । 
प्रविलीयते' या शब्दाचा अर्थ सांपडे.॥॥६ ०५॥शत्र जाळिला एकीं नरीं। कष्टनि 
पेटवूनि वैश्‍वानरीं । एकीं अनायास तदंतरीं । जाळिला सुगंध तेले खेहें भक्तीच्या 


, व्यर्थ, निष्फळ, २. गीता-झ० १२ शो० ४ पहा, ३. गीता-अ० १२ छो० ७ पहा. 





४ अध्याय] यथार्थदीपिका, २३१३१ 


॥ १०६ ॥ त्यांस सहाय यांचें साधनपरिकर । यांस सहाय सर्वेश्वर । कर्मशत्रु 
जाळोनि सुखकर । भक्तियोग मुक्तीपरीस ही. ॥ ६१०७ ॥ काष्ठ आणि चंत्र- 
ज्योति । दोन्ही ही जळोनि विझती-। परि प्रकर्षे विशेषें जळती । चंद्रज्योति 
प्रकाशे चांगल्या. ॥ ६०८ ॥ किमर्थ दृष्टांत फार । प्रेथ होतो अपार । एवं 
प्रकषं विशेष केर्मसंहार । होतो भक्तां ज्ञानियांचा, ॥ ६०९ ॥ आत्मानुभवी 
निल नव । विश्व आपण हा अनुभव । भगवत्पद षड्युणवैभव । प्राप्त 
जया, ॥ ६ १० ॥ अनुभव ऐसा अंतरीं । श्रवणकीर्ततादिभक्ति करी । आपण 
तरोनि जग तारी । भक्त अनुभवी ऐसा. ॥ ६११ ॥ करी जनसंम्रहार्थ कर्म । 
सर्वकर्मा देखे ज्रह्म । प्रार्धे शरीरधर्म । हें सर्व करणें भगवदर्थ, ४६१२ ॥ 
यज्ञ विष्णु तदर्पण । करायाच कारणें कर्मकरण । हें तृतीयाध्यायांत विवरण । 
आरूढावर्स्थेत संस्कार तोचि. | ६१९ ॥ एवं भक्ति आणि शारीरयात्रा । परो- 
पदेश्ादिकर्ममात्रा । अपोबया यज्ञनामका कमलनेत्रा। आचरे जो. ॥६ १४॥ 
शुद्ध निसयुणोपासक तया । सर्वैभूतीं भगवद्भावें दया । नसे जो मोनी होऊ- 
नियां । असे अजगरवृत्तीनं. ॥ ६१५ ॥ सखर्ये तरळे भगवद्भक्त । शुकादिक 
जीवन्मुक्त । तथापि उपदेश युक्तायुक्त । करूनि तारिती जनांसी. ॥ ३ १६॥ 
भक्त नारदादी । लोकांची अविद्या अनादी । हरिती जें गुह्य वेदीं । ते उप- 
देशिती जनांसी, ॥' ६ १७ ॥ श्रवणकीर्तनें करिती । प्रकट करिती भक्तीच्या 
रीती । शुकाच्या उक्ति श्रीभागवती । कीं गोड भक्ति निर्युणापरिस. ॥६१८॥ 
हुक म्हणे आपण । पॅरिपक्क नियुणीं निपुण । परि उत्तमछोकलीलागुण । 
चित्त हरिलें तिहीं माझं. || ६१९ ॥ मग मी हें श्रीभागवत । पिता व्यास 
त्यापाशीं निश्चित । पढता जालों जो अल्यंत । पैरिनिष्टित निगुणीं. ॥ ६२० ॥ 
शुकोक्त छोक--'परिनिष्ठितो५पि नैगुण्ये उत्तमस्छोकलील्या । 
ग्रहीतचेता राजर्षे! आख्यानं यद्धीतवान्‌, ॥! 
ऐसे निगुणनिष्ट जीवन्मुक्त.। तेही सगुणत्रह्मभक्त । पूर्णसिद्ध होऊनि अनु- 
रक्त । सगुणाचरणीं ॥। ६१२१ ॥ 
श्रीमद्वागवत छोक---“आत्मारामाश्व मुनयो निप्रेंथा अप्युरुक्रमे । 
कुवेत्यहेतुकी भक्तिमित्थंभूतगुणो हरि: ॥! 
श्रवणमननादिसिद्ध मुनी । आत्माराम पक्कज्ञानीही होऊनी । निर्निमित्तभक्ति 


१, साधनसामग्री, २. कमनाश, २३. गौप्य, ४. पूणे, ५, एकनिष्ठ. 


२१४ वामनर्षडितकूत 


मधुसदनीं । तेही करिती, ॥ १२२॥ ऐसा हरीचा गुण । कीं ऐसेही सिद्ध 
निपुण । भक्ति करिती कीं या गोडीची खूण । ते ज्ञानी भक्तचि जाणतां 

॥ ६२३.॥ एवं भक्त ये रीती । तेच जनोद्धर ही करिती । कीं संतुष्ट होतां 
श्रींपती । सर्व कर्मे तयांच्या. ॥ ६२४ ॥ ते जनांमध्ये वर्तती । भधिकारियां 
ब्रह्म बोधिंती । अनधिकारियां साधिती | अधिकार श्रवणकीर्तनें हरीच्या.॥६२५॥ 
सर्वभूतीं भगवद्भाव । मुखीं देवाधिदेव । ज्यां शरीरधर्म ही अभिनव । होतो 
भक्तियोगें परमेश्वराच्या. ॥ ६२६ ॥ तेंही नवम'ध्यायांत । अजुंनास श्री भग- 
वंत । 'यस्करोषि यदश्षासि? या &ोकांत । खर्ये आपण वर्णील, ॥१२७॥ 
कीं अन्नादि भक्षणें । तेंही ज्यांस परमेश्वरी समपेणें । एवं सर्व कर्भ करणें । 
त्यातेंचि समपांवया. || ६२८ ॥ एं कर्म समम्र त्याचें । विष्णूकारणे अन्यथा 
कैंचें । 'यज्ञायाचरतः कमे समग्र हें साचें । वचन श्रीकृष्णाचे ये रीती 

॥ ६१२९ ॥ कर्म समग्र बिष्णूकारणें । करूनि समम्र विष्णूस अपेणे । हे तो 
स्फुरण संकल्पाचे मीपणे । येथे पर्वपक्षाचें हें स्थळ. ॥ ६२९० ॥ याकारणें 
श्रीहरी । पएरवार्धा आधींच हं परिहरी । कीं गतसंग मुक्ताचें यापरी । कर्म ल- 
यातें पावतसे. ॥६९१॥ गतसंग म्हणिजे गेला संग । कीं मी करितों अर्पिता 
हा प्रसंग । न सर्शे कीं ज्याचें अंतरंग । जालें अकत्रोत्मतदाकार. ॥ ६२२ ॥ 
हा अर्थ कश्यावरूनी । ऐसं म्हणती कोण्ही मनीं । तरी ज्ञानी ज्याची थारली 
बुद्धि म्हणोनी । दुसरिया चरणीं बोळतो. ॥ ६४९२ ॥ तरी शास्त्रज्ञानी बुद्धि 
थारली । कोण्ही ऐसी वाखाणिती हे बोली । म्हणूनि मुक्त तो ऐसी वाणी 
आपली । प्रकट केली येथे. ॥ ६१४ ॥ गतसंग मुक्त कीं ज्याची ज्ञानी । 
बुद्धि थारळी ऐसा तो म्हणोनी । वर्णितां सूचवी कीं त्यापासूनी । निःशेष ग- 
ळालें अहंपण. ॥ ६२९५ ॥ तरी यक्ञाकारणें कर्म करी । हे घडे केसेपरी । 
कोप्हीं म्हणती तरी जो निलमुक्त हरी । तोही मी कर्ता मी करितो म्हणतसे. 
॥ ६१६ ॥ तैसा तोही विष्णूनिमित्त । कर्म करी म्हणे अच्युत । परी तो तों 
जैसा भगवंत । वैष्णवधर्मा देह चाळी. ॥ ६२९७ ॥ ईश्वर जग करितो पा- 
ळितो । तैसा अकता हाही देह चाळि तो । संस्कारशेषातें ही पाहतो । सा- 
क्षित्वें अकता. ॥ ६१९८ ॥ निर्मुणोपासक जऱ्ही जाला । प्रारूधें कर्म लागलेंचि 
लाला । तैसा भक्तिसंस्कारें याला । भक्तियोगीं वर्तणे. ॥ ६९१९ ॥ सकळ वि 

ष्णूकारणें । कर्म करणें आणि समपेणें । इतकें करूनि साक्षिपणें । पाहों नये 





यी 





र्‍शणा टका पट 


१, नूतन, २, अ० ९ .छो० २७ पहा. २. स्थिरावली, ४. वतवी, 


४ अध्याय] यथार्थदीपिका. २६% 


काय इतकियांसही. ॥ ६४० ॥ खं गतसंग मुक्ल ज्ञानखरूपी । बुद्धि थारळी 
ऐसे कृष्ण निरूपी । भाव. कीं ऐसा तथापि । सगुणभक्त.॥ ६४१ ॥ एवं नि- 
गुणोपासकाचें । निर्गुण; ज्ञान तैसेंचि याचें । अधिकपण तें हेंचि साचें । कीं 
सगुणभक्त कृपाळू जनोद्वारक. ॥ ६४२ ॥ याकारणें द्वादशाध्यायांत । म्हणेळ 
हा स्वयें श्रीकांत । कौ 'नेगुणोपासकांपरिस अत्यंत । मज संमत युक्ततम भक्त 
हे. ॥ ६४११॥ निर्गुण कळल्यावरी । सगुणभक्ति कां परी । ऐसें म्हणणार 
लांची वॅखेरी । ज्ञानहीन म्हणे त्या भक्तांस. | ६४४ ॥ जरी भक्त ज्ञानी नसे। 
तरी लाहूनि कां संमत म्हणतसे । ज्ञानी सबंहूनि थोर ऐसे । किती छोक उ- 
त्तमशोकाचे. ॥ ६४५९ ॥ ऐसें हें बोलणें । द्वादशी असे होणें । एवं.ज्ञानानंतर 
सगुण टाकणें । लांस कष्ट बाणंतां स्थिति ज्ञानाची. ॥ ६४६ ॥ एखं संचित 
ज्ञानें जळे । क्रियमाण अकर्त्रात्मत्वें नातळे । ऐसे ज्ञानी द्विविध वेगळे । निरू- 
पिले या प्रकरणीं, ॥६४७॥ आतां यापुढें छोक किंविषयक । किमर्थ उत्तम- 
शोक । बोले तें निमित्त सुक्ष लोक । आदीं परिसोत. ॥ ६४८ ॥ गतसंग 
मुक्त ज्ञानी । विष्णूस अर्पी कमे करूनी । याचें प्रैकषं कर्म नासे म्हणोनी । 
पर्वॅक्लोकीं भक्त ज्ञानी वर्णिला. ॥ ६४९ ॥ येथें ज्ञाननंत दक्ष । ऐसा करिती 
पूर्वपक्ष । कीं भजने साध्य मोक्ष । तो ज्ञानेंचि होणार. ॥ १५० ॥ तें ज्ञानही 
जालें । आणि पीकासही पावलें । आतां विष्णूकारणें कां लागलें । कर्म करणें 
त्यांसही, ॥ ६५१ ॥ कीं गतसंगमुक्त ज्याची बुद्धि । ज्ञानी थारली हे प्रसिद्धी । 
त्याणे कां कर्मसमग्रुद्धी । करावी विष्णूकारणं. ॥ ६५२ ॥ आतां शुकादिक 
निपुण । पक्क योगीं भजती सगुण । निनिमित्त कीं ऐसाच गुण । हरीचा ऐसें 
भागवतीं. ॥ ६५३ ॥ तरी प्रयोजनावांचूनी । मूखेही न प्रवर्त्ते म्हणोनी । 
शास्त्र बोले हे तो ज्ञानी । सगुणभजनीं प्रवर्तती किमर्थ, ॥ ६५ ४॥ आतां हरीचा 
ऐसा अतर्क्य युण । कीं भजती ऐसेही निपुण । तरी काय गोड नव्हे निर्युण । 
जें आत्मत्वें आयतें प्रिय सर्वास. ॥ ६५५ | जरी कांहीं प्रयोजन नसे । तरी हे 
गोष्टी आहाच दिसे । म्हणूनि म्हणतील येथें ऐसें । ह समजला सरवेज. ॥६९६॥ 
या गोष्टीचें प्रयोजन । तोचि जाणे भवभंजन । की जाणती विरळ तन्मय- 
जन । झुकादिक. ॥ ६९७॥ कीं मोक्ष चतुर्विध । चाऱ्ही न होती विना निर्गी- 
णात्मबोध । लांत कैवल्य मोक्ष तेथे शुद्ध । निगुणत्वेंचि उरणे. ॥ ६९८ ॥ 
तरी असेच आतांही निर्गुण । परी ज्ञानियांस असे नियुणात्मखूण । नाहींसा 


िइशशशवाशााकिखधशिंंबाधवााशाा॒॒बाााबााआयजजजजजजकजजबजजबजजजजजज ख्य बब आवा“ यि ययायाबवावा 


१. अ० १२ शछो० २ पहा, २. बज्णी, ३. मुख्यत्वेकरून, ४, परिपक्दशेस, ५, फोल, 
मिथ्या, व्यथं, 


२३६९ बामनपंडितकृत 


होईल तो सत्त्वगुण । कैवल्यांत. ॥ ६५९ ॥ निर्गुण आहे आतां जैसें । पुढें 
याचें केवल्यही तेंचि तैसें । अनुभवसुख सत्त्वसमरसे । केवल्यांत तें नाहीं. 
॥ ६९९ ॥ जन्ममरणादिदुःखध्बंस । परी सुंख अनुभषी जेव्हां परमहंस । तो 
खसुखलाभाचा अंवतंस । केवल्यांत याचा असेना. ॥६६ १॥ त्रह्मीं त्रह्मानुभव । 
हेंही ईश्वराचें वैभव । अमृृुतास खवगोडी अनुभव । 'ठावा नसे तेस केवल्य 
॥ ६६२ ॥ एखं अनिष्टाचीच निवृत्ती । परि तेथें नसे इष्टप्रात्ती ) सगुणमोक्षांत 
सत्त्ववृत्ती । केवल्यमोक्षानुभवाची. ॥ ६६३ ॥ त्जीवन्मुक्ताचा जितां अनुभव । 
कैवल्यांत तें नसे वैभव । मोक्ष आणि अनुभव अभिनव । सगुणमोक्षीं ज्ञानियां 
भक्तांसी. ॥ ६६४ ॥ जीवन्मुक्तांचा देह.। तो कर्मांचा निःसंदेह । भोग सरतां 
सोडिती निस्पृह । जे ब्रह्म होऊनि राहिले. ॥ ६६९ ॥ मग नियुण ब्रह्मचि 
उरे । आनंदानुभव न स्फुरे । सत्त्वळहरी तेही मुरे । आनंदसागरी. ॥१६६॥ 
आत्मानंदानुभव । तेथें नसे हें वैभव । चुकला पुनभेव । परि गेला अनुभव 
स्वसुखाचा. | ६६७ ॥ चुकोनि जन्ममरण । अखंड आनंदस्फुरण । ज्ञानियां 
भक्तांस मोक्ष सगुण । याप्रकारे. ॥ १६८॥ ते सृष्टि होतां न .होती । ते प्रट- 
यव्यथा प्रलयकालीं त्त पावती । काळास अतिक्रमूनि असती । शुद्धरात्वें भग- 
बदाकारेंकरूनि. ॥६९९॥ काळातें अतिक्रमूनि असती । हें चतुदेशाव्यायारंभीं 
श्रीपती । प्रथम छोकीं निरुणमुक्ती । बोलोनि हें द्वितीयक्कोकीं बोलेल, ||६७०॥ 

इदं ज्ञानसुपाध्रित्य मम साधसम्येमागता: । 

सर्ग५पि नोपजायंते प्रलये न व्यथंति च, ॥ [अ० १४ छो० २.] 


या ज्ञानाच्या आश्रये । माझे समानधर्मत्व निश्चये । ते पावले कीं जेसा मी 
स्वयें । तैसे तेही सानुभवें साकार, ॥ ६७१ ॥ सृष्टि होतां ते न होती । 
प्रलयकाळीं व्यथा ते न पादती । काढातीत होऊनि असती । आकारेंही साकार 
मी जैसा. ॥ ६७२ ॥ पद्ानाभादि माझ्या मूर्ती । सृष्टिकाळीं पवित्रकी्ति । 
जैशा प्रकटती तैशा स्फूर्ती । लांस तेव्हां मद्रूपदेहाच्या. ॥ ६७१९ ॥ प्रल्य- 
काळीं सर्वे गिळूनी । जेव्हां मी निजतों योगनिद्वेकरूनी । तेव्हां तैसेच तेही 
निजती म्हणोनी । प्रलयकाळीं न पावती ते व्यथा, ॥ ६७४ ॥ प्रळयीं नसे 
इश्वरोपाधि जैसा । सगुणमुक्तवृंदंही नसे तैसा । कालपाझाचा फांसा । जरि 
मज म्हणवेळ तरी त्यांसही. ॥६७५॥ सेवक चरण चुरिती । ला गुणें निजेला 


न. ० “ह कका ट-ऱ--५----->> 








१, नाश, २, शिरोभूषण, अलंकार, 2- नूतन. ४. दुःख. ५. समुदाय, 


४ अध्याय] यथार्थदीपिका. २३७ 


नृपती । तो ते क्षणीं मेला म्हणती । ते मूख. ॥.६७६ ॥ तैसा काळेंकरूनी । 
मी योगनिद्रे .निजेलो म्हणोनी ।. काळें अभाव पाबलों म्हणती ते सजनीं । 
तैसे मूर्ख समजावे, ॥ ७७ ॥: मोक्ष म्हणावा तरी । कीं कालचक्र न स्पर्श 
जरी । या भावें म्हणे हरी । कीं समानधर्मता माझी पावले. || ६७८ ॥ याचीं 
साधकबाधकें । चतुर्दशांध्यायटीरकेंत कौतुके । बोलिजेतील येथें इतुर्के,। बोल- 
णेंही अगलार्थ,.॥ ६७९ ॥ ऐशा सगुण मुक्ती । अपेक्षिल्या जिहीं जीवन्मुक्ती । 
तिहीं नित्यनिजानुभवयुक्ती । क्लेल्या भक्ति सगुणाच्या. ॥ ६८०॥ होऊनि पक्क 
ज्ञानी । परिनिष्टित सगुणध्यानीं । वौर्तनीं निगुणत्वे सगुणध्यानी । सगुणमोक्षीं 
ते सगुणातें पावले. ॥६८१॥ हा श्रृतिसिद्ध अर्थ । पुरुषार्थात परम" पुरुषार्थ । 
म्हणोनि जे निर्गुणानुभवें कृतार्थ । तेही यक्ञविष्णु तदर्थ कर्मे आचरती, 
॥ १८२ ॥ हा एर्वछोकीं हृषीकेश । सूत्रप्राय सगुणभजनलेश । पक्क ज्ञानि- 
यांस बोलिला उद्देश । सगुणमोक्षाचा जयासी. ॥ ६८२॥ आतां यक्षनामका- 
कारणें । कोणे रीती कर्म करणें । आणि फळ कोणतें तिहीं पावणे । हें बोलतो 
या छोकीं. ॥ ६१८४ ॥ 

बह्मापेणं ब्रह्म हवित्रेह्याझो ब्रह्मणा हुतम. । 

त्रह्मेव,तेन गंतव्य त्रह्मकमेसमाधिना. ॥ २४ ॥ 


कर्म करायाचें मुख्य कारण । कीं करावें सगुणयज्ञनामकातें अर्पणं । या 
जडसंकल्पलहरींत पूर्ण । चित्समुद्र त्रह्मचि. | १८५॥ तरंग निमाला सागरीं । 
अपण जालें यापरी । अपेणही ब्रह्म या प्रकारीं । तयाचें. ॥ ६८६ ॥ ज्याचें 
अपेण ब्रह्म । त्रह्मचि तेंही तयाचें कर्म । ते यज्ञरूपें सगुण अह्म । त्रह्मत्वे 
श्रीकृष्ण वर्णितो. ॥६८७॥ हविद्रेव्य ज्याणें होम । तें जो देखे त्रझ्म । अलं- 
कारीं विना हेम । काय दिसे. ॥ ६८८ ॥ अम़िही अह्मचि दिसे । कीं घटा- 
कारीं मातीच दिसे । कीं पटाआधीं तंतु गवसे ॥.मग पटाकार, ॥ ६८९ ॥ 
कार्य ते कारणचि अत्यंत । हे असोत इतर दृष्टांत । अशझित्रह्म हें तो अम्नींत । 
ज्वालाच सांगती अम्नीच्या, ॥६९.०॥ ज्वाला अश्नीमधूनि निघती । मागुती लाच 
अम्नींत रिघती । अभ्निरूपा अम्नीनेंचि दिसती । जो असती अग्नीत. ॥६९१॥ दृष्टि 
न स्पर्धा अनळ | तों न देखे ज्वाळ | दृष्टीस न दिसे,माळ। तो सपे कैसा भासतो? 
॥६९२॥ सर्प दिसोनी असे माळ । ज्वाळा दिसोनि आहे अनळ । अभि दिसोनि 


डी 








१, सुताप्रमाणें सूक्ष्म, २, सुवर्णाबांचून, ३, अभि, 


२श्ट वामनपंडितळृत 


आहे केवळ । अह्मप्रकाश प्रकााचेंही. ॥ ६९१९ ॥ सये दिसे सपे साचा । 
असल्यास दोरावीण प्रकाश कैंचा । आकार माळेंत सर्पाचा । जैसा ज्वाळाकार 
अग्नींत. || १९४ ॥ ज्वाला अग्नींत अश्निरूप जेशा । अभि जक्मीं ब्रझरूप तैसा । 
हो मेननाचा मनीं ठसा । सिद्धांच्या. ॥६९५॥ एवं अम्निही अहम । त्यांत त्रह्मचि 
हविरुत्तम'| ब्रह्मेंचि होमिलें कीं इतर्के कर्म । ज्याकरितां षडलें त्रझ्मचि तें सकळ 
॥ १९६॥ 'अघिष्ठानं तथा कर्ता? म्हणोनी । अष्टादशाध्यायीं या छोकें 
करूनी । पांच कर्मनिमित्ते ज्यांवांचूनी । न घडे भलती क्रिया. ॥ ९९७ ॥ 
लांत अधिष्टानशब्दे रारीर । कता अहंकार । करण नाना इंद्रियविकार । 
विविधचेष्ट चेष्टवी प्राणक्रियाशक्ती. ॥ ६९८ ॥ इंद्रियांची चाळकें दैवतें । हें 
पांचवें निमित्त येथे । कर्ममूळें जेथे तेथें । हींचि पांच. ॥ ६९९ ॥ पांचांमु- 
खांची पंचारती । एकाच पितळेची आकृती । पितळ न पावतां ते विकृती । 
न दिसे न असे लावांचूनी, | ७००॥ दिसे असे त्या धातूच करूनी । पंचा- 
रती धातूच म्हणावी लावरूनी । तेव्हां धातूनेंचि ओंबाळिले म्हणूनी । कां न 
म्हणावें 2 ॥ ७०१ ॥ पांचां कॅनकसूत्रांकरूनी । विणिळा कडदोरा म्हणोनी । 
कनक झांकेळ काय नयनीं । ब्रह्म तैसें याही पांचांत. ॥७०२॥ एखं 
कर्म निमित्ते पांच । असले लांत ब्रह्मचि साच । ब्रह्मी होमिळे लाचा 
ऐसाच । अर्थ भगवद्वाक्याचा. ॥ ७०३ ॥ गतसंगमुक्तयज्ञनामकाकारणें । 
कर्मे करी एर्वश्लोकविवरण । तेथेही निवारिळं अहंकतृत्वपपण । गतसंगमुक्त 
म्हणोनी. ॥ ७०४ ॥ व्यतिरेक निखळ आत्मबोध । त्या अनुभवेंही लाचा 
अहंकतृत्वविरोध । परिहरितां गेला शोध । कतृत्बसाक्षित्वापर्यंत. ॥ ७०५ ॥ 
या होकीं अन्वर्येकरूनी । घटपटादि मृत्तिका तंतूचि म्हणोनी । पां- 
यही कर्मनिमित्ते सुचवूनी । ब्रह्मेंचि होमिले म्हणतसे. ॥ ७०६ ॥ 
एवं अर्पणादि चारी । अपण हविष्य अभ्नि पांच होम करणारीं । कार्य तें 
कारणचि यापरी । अवघें ब्रह्म. ॥ ७०७ ॥ ऐसें कर्मी ब्रह्म । देखे जो यज्ञ- 
नामकाकारणें कर्म । करी म्हणोनि पुरुषोत्तम । पर्व छोकीं वर्णी जयास. ॥७०८॥ 
तरि सादर कर्मा जो दिसेळ । तो अपक्क म्हणावा असेल । पक्कयोगी कां ऐसा 
बसेल । ब्रह्मलक्षित कर्मात. | ७०९॥ ऐसें येथें कोण्ही म्हणती । तरी याची 
कृष्णास अतिप्रीती । सप्तमांध्यायांत “'बासुदेवः सवेमिति । स महात्मा 

दुलेभ म्हणेल, ॥ ७१० ॥ अपक्कास कैंचा हा अनुभव । हेंचि ज्ञानि- 


५ ना ०५. 






१. हारांत. २. चिंतनाचा, ३. अ० १८ छो १४ पहा. ४. सुवणांच्या तारांनी, 
५, अ५० ७ हछहो० १९ पहा, 


४ अथ्याय] पथार्थदौंषिका, र्श्टॅ 


यांचें परम वैभव । तथापि अन्वय समजोनि मालव । घ्यानाबांचूनि अपकही 
असती. ॥ ७११ ॥ कळलें अन्वयज्ञान । परि लाहूनि अन्वये विरवात्मत्व- 
ध्यान । थोर म्हणोनि मधुसूदन :। द्वादशाध्यायांत बोलेल | ७१२.॥ “झञा- 
नाद्धथानं विशिष्यते? म्हणोनि । 'श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात या 
शोकेकरूनी । द्वादशी श्रीकृष्ण या वचनीं । म्हणेळ कीं घ्यानें स्थिति बाणते 
ज्ञानाची. । ७१३ ॥ विश्व ब्रह्म या बोधी । ज्यासि बाणे समाधी । तो पक्क- 
ज्ञानी मोक्ष साधी । जितांच ददेहप्रार्धें. ॥ ७१४ ॥ प्रस्तुत ज्ञानी या छोकीं । 
जो आतां वर्णिला कीं । अर्पण हविष्यादि अवलोकी । सर्वही ब्रह्म. ॥७१५॥ 
तो अफक्क नव्हे कधीं । कीं त्रह्मचि कर्म ऐशा बोधीं । ठाघला योगौ समाधी । 
कर्म म्हणिजे प्रपंचही अवघा. ॥ ७१६ ॥ कीं विश्व ईश्वराचें कर्म । तें कर्म 
कळले कीं ब्रह्म । अलंकारसृष्टि अवघी हेम। कर्म हेमेकाराचें. ॥ ७१७ ॥ हें 
आधीं जालें ज्ञान । आणि विश्वात्मत्वाचें बहुध्यान । घडळे त्यास तेव्हां समा- 
धान । चित्त पावतां समाधि ल्याला बाणला. ॥ ७१८ ॥ तरीच यक्षरूप कर्म | 
अपेण हविष्यादिही ब्रह्म । कार्य तितकें कारण परम । चित्त पावले कारणी 
स्थिर्व. ॥ ७१९ ॥ विश्व ब्रह्म हें नव्हे ज्ञान । आणि. लाचें बहुत न घडे 
ध्यान । तों कर्म त्रह्मच3चि ऐसें समाधान । न पावे चिच. || ७२० ॥ यालागीं 
कर्म ब्रह्म या बोधीं । बाणला म्हणतां समाधी । हा शब्द भावार्थे साधी । 
अर्थ पूर्वोक्त अभ्यासाचा. | ७२१ ॥ एं ब्रह्मकर्म समाधि जयालागीं । तो 
हा म्हणावा लागला योगीं । देह जितांच तो भोगी | कैबल्यसुख, ॥ ७२२ ॥ 
तरी जीवन्मुक्त या नांवें । याणेंही आतां काय पावावें । म्हणोनी हा झोक 
चालिला ज्या भावें । तें बोलतो. ॥ ७२१ ॥ 'जरह्मेव तेन गंतव्य म्ह- 
णोनी । सगुणत्रह्म सुचवूनी । ऐसें निगुणप्राप्ती करूनी । भजतां पावावें म्हणे 
ब्रह्म सगुण. ॥७२४॥ “ब्रह्मेब? या वचनीं । 'बरह्म' आणि 'एब' हे ऐसे शब्द 
दोनी । सगुणत्व “खव'शब्दे करूनी | सूचवितो येथ. ॥ ७२५ ॥ 'एव'शब्दे 
निश्चय । कीं सगुण जऱ्ही मा्यांमय । किरण जळरूप तऱ्ही निःसंशय । किर- 
णच ते. ॥ ७२६ ॥ जलाभास किरणींच निघे । असे दिसे लांतचि निवे । 
मायाजळलविलास अवघे । स्वयें किरणचि निश्चित, | ७२९७ ॥ मध्यान्ही कि- 
रणीं प्रकटे । लय पावोनि सायान्हीं न आटे । प्रतिदिनीं निघे रिघे न दाटे । 


१. अ० १२ छो० १२ पहा, २. ठसते, प्रकट द्दोत्रे, ३, पावला, ४, सोनाराचे, 


२४० बामनपंडितकृत 


द्वितीयत्वें रविकिरणीं, ॥ ७२.८ ॥ ऐसी निलमुक्ताची निलमुक्ती । चित्स्वरूपीं 
झुद्ध चिच्छक्ती । बह्मीं जह्मानुभव अभिव्यक्ती..। ते माया ब्रह्मी त्रह्मचि. ॥७२९॥ 
सुवणीचे. विकार । घडती मोडती नश्वर। तैसे: अरझचि झक्षर । चराचर क्षररू- 
पही'.. ॥ ७१० ॥ ऐसें चराचर क्षर । लांत चिदंश. जीव प्रतिबिंब अक्षर । 
मुख्य अक्षर तो उपाधिसहित ईश्वर । तो उत्तमपुरुष 'पंचदशी वर्णिजेल, 
॥ ७११ ॥ प्रस्तुती चराचर । जेसे हेमीं अलंकार नश्वर । तैसें अक्षखह्म 
जग क्षर । क्षराक्षरेकय हेमालंकारदृष्टांते. ॥ ७१२ ॥ तैसा नव्हे ईश्वरोपाधी । 
ज्याणें ब्रह्मी त्रह्मा्मसमाधी । भिन्नत्व दिसोनि नव्हे कधीं । तो उपाधि अधि- 
ष्ठानावेगळा, ॥ ७११ ॥ अलंकाररूप मोडे । तं न घडितां पुन्हा न घडे । 
परि पुन्हा न भासे ऐसा न बुडे । जलाभास किरणीं. ॥ ७२१४ ॥ मध्यान्ही 
किरणीं जळ । उठतां स्वयेंचि प्रकटती कळलोळ । तैसे सेच्छेने केवळ । पद्म- 
नाभादिदेह ईश्वराचे. ॥ ७९५ ॥ भ्रमयुक्त दृष्टीविना । दोरीं सपे भासेना । 
न लगे किरणींच्या जीवना । द्रष्टा देखायास तेसा. ॥ ७३६ ॥ कीं किरणांस 
दृष्टा जरि पाहे । तऱ्ही दिवसपूर्वेभागीं जळ न वाहे । यालागीं द्रष्टा न पाहे 
तऱ्ही आहे । मध्यान्ही जलाभास उष्णांत. ॥ ७१७ ॥ ये रीती अविद्याक- 
ल्पित । नव्हे ईश्वरोपांधी निश्चित । तो ब्रह्मी त्रह्मत्वेंचि अत्यंत । अनादिमायो- 
पाधि सगुणाचा., ॥ ७१८ ॥ एं उपाघियुक्तही ब्रह्म । तथ्ही तें ब्रह्मच परम | 
यालागीं म्हणे पुरुषोत्तम । “ब्नह्मेव गंतव्यं' म्हणोनी. ॥ ७१९ ॥ 'गंतव्यं' 
म्हणिजे 'पाबावें' । ज्यास तें ञ्रह्मेब म्हणे या भावें । कीं सगुण म्हणावें नांवें । 
परि सगुणत्बही ब्रह्मे. ॥ ७४० ॥ पोटीं श्रृति आणि मुखों छोक । प्रति- 
&छोक ऐसा उत्तमशछोक । बोले लाचा अर्थविकीक । श्रतिच अवघिया सू- 
चवी. ॥ ७४१ ॥ असोनि निरमुण ज्ञान । निगुणत्वे सगुणध्यान । करितां नि- 
लसुखानुभवनिधान । सगुणसुक्ती ऐसे श्रति बोले. | ७४२ ॥ श्रुयनुरूपेंचि 
कोक । वाखाणावा ऐसें उत्तमछोक । कोठें बोलिला एक । कीं न साघे अबा- 
घितार्थ ल्याविणे. | ७४२९ ॥ कीं ज्ञाने ब्रह्म पावावे । तें जरी निर्गुण म्हणावें । 
तरी निर्मुणात्मत्व आधीं वाणावें । तेव्हां ब्रह्मकर्मसमाधि बाणेलळ. ॥ ७४४ ॥ 
ब्रह्मकर्मसमाधिनिष्ट परम । ज्याणं आतां पावावें म्हणतो ब्रह्म । लास तों नसे 
अविद्यावरणभ्रम । कीं ब्रह्म .आपण नव्हे म्हणोनी. ॥ ७४५ ॥ जड भाग 


हिॉग्जआब्ब॒ अं ंऑ्डशाबााााधिंवाााािाशाशिााािशिशिशाकाराखयाअजआयाा्््बब_ अ ेडहबब्हवडाामकमवकवलायाडयवकवडववक कलकल यडा तता 
चि 


१. गीतेच्या १५ च्या अध्यायांत, २. नाशिवंत, २, सुवर्णालंकारांच्या उपमेनें (नाशिवंत), 
४, अवलोकन. 





४ अध्याय] 11: 


अवघा निरसावा । तेव्हां आत्मा त्रह्मत्वे समजावा 4 प्रथम अनुमव हो म्हणावा । 
व्यतिरेकबोध. | ७४६ ॥ मग अनात्सतें जो जडभाग । निरसूनि कळे आ- 
त्मानात्मविभाग । ल्या जडास *आत्मयाचा योग । पटीं तंतु . ऐसा पहावा. 
॥ ७४७ ॥ या नांवें अन्वय । की आपण ब्रह्म चराचरमय । ध्यानें बणतां 
हा निश्चय । जडली ब्रह्म ऐसा बाणे समाधी, ॥ ७४८ ॥ तो हा जैह्मकर्मस 
माधिनिष्ठ । जौ आदी अह्मत्व पावोनि स्पष्ट । त्रह्म आपणचि हा उत्कृष्ट । अ- 
नुभव पावोनि यज्ञ करी. ॥ ७४९, ।॥ जो पावलाच ब्रह्म निर्गुण । लाणें आतां 
ब्रह्म पावावे कोण? । ऐसा विचार*करितां त्रह्म सगुण । न म्हणतां अर्थच न 
घडावा. ॥ ७५० ॥ आतां बत्रह्मचि त्याणें पावावें । म्हणिजे फढांतरास नव 
जावें । तरी त्रह्म पावला नाहीं म्हणावे । पावावें ब्रह्मच या उपरी, ॥७५१॥ 
येथे ह्लिष्टकल्पना । केल्या जरी नाना । तऱ्ही तो पांडिल्याचा बया तनाना । 
शब्दशक्ति ऐसी ये स्थळीं, | ७५२९ ॥ आतां जैसा तैसा करावा वाक्यार्थ । 
तरी सांपडतां प्रमाणसिद्ध मुख्यार्थ । कोण अंगिकारील बाघितार्थ । आणि 
ह्लेष्टकल्पना, ॥ ७५१ ॥ ब्रह्मरूप यज्ञ प्रांजळ । बोलोनि बोलिलें याचें फळ । 
तो ला यज्ञाहूनि पूर्वीच केवळ । फळचि होऊनि तो आहे. ॥ ७१४ ॥ बा- 
घितार्थ ऐसा | सर्वेक्ञ बोलेळ कैसा । अर्थ वाखाणिती जैसा तैसा । वाक्यार्थ 
घडो म्हणोनी, ॥ ७५५ ॥ खं पावला आहे तें निर्गुण । ला प्राप्तीनेंचि 
ऐसा निपुण । यज्ञ करूनि फळ लाचें त्रह्म सगुण । तो पावेल. ॥ ७५६ ॥ 
असोनिही निर्युण । तें आत्मत्व अनुभवी सत्त्वें निपुण । त्या सत्त्वें पावावे 
सगुण । सयुणसमानधर्मत्व, ॥ ७५७ ॥ निराकारी निराकार । जें सत्त्व त्यास 
गुणसंस्कार । सगुण भजनें वारंवार । होतां भंगकीटकन्यार्ये सगुणसस्त्व 
॥ ७५८ ॥ आतां नस पुनरावत्तेते । म्हणोनि वेदश्रति बोलते । 
हा निर्गुणीं पावोनि कैसा परते । सगुणाकडे म्हणावा. ॥ ७५९ ॥ तरी निर्ग 
णात्मत्वास कांहीं । पुनरावृत्ति दिसत नाहीं । अनुंभवी ज्या सच्ये तेंही । न 
परते जीवोपाधिकत्वा, | ७६० ॥ एवं पाहतां कांहीं । विरुद्ध अणुमात्र दिसत 
नाहीं । दूरदृष्टी पाहतांही । सुखानुभव सयुणमोक्षींचा. ॥ ७६१ ॥ अर्थ अ- 
बाधित झाळा सिद्ध । परी नव्हे श्रतिप्रसिद्ध ।, तरी श्रद्यर्थचि चुद्ध । या 
छोकीं प्रकटतो. ॥ ७६२ ॥ 


१, मृंगाच्या तीन ध्यानाने कीटक भृंगरूप होतो, त्से. २. पुनर्जन्म, 


९४३ वामनपंडितळृत 


श्रति--<“यदा पद्यन्पच्यते ,रुक्मवणे कतोरमीशं पुरुषं बह्मयोनिम्‌ । 
तदा वि्वान्पुण्यपापे विधूय निरंजनः परमं साम्यसुपेति दिव्यम॥! 
*विष्ठान! म्हणिजे ज्ञानवंत । "पश्‍यन्‌? म्हणिजे पाहणार अलंत | व्यतिरेक 
अन्वय दोन्ही या दों शब्दांत । ब्रह्मज्ञानानुभव श्रति बोले. ॥ ७९९ ॥ आदीं 
आपणास जाणे । त्यास भलतें ज्ञान बाणे । तो मूढ जी आपणासनेणें । हें 
सर्वे शाहणे जाणती. ॥ ७६ ४ ॥ ज्याणें जडावेगळें आपणा । ओळखिलें तो 
विद्वान्‌ व्यतिरेकी शाहणा । पशयन्‌ पाहणार न्देखणा । जो तंतु घेऊनि पट 
पाहे. ॥ ७९५ ॥ काय दिसतें म्हणोनी । पुसता पट एकास दाखवूनी । 
प्रटचि दिसतो म्हणेळ नयनीं । तो डोळे असोनिही आंधळा, ॥ ७६६ ॥ ते- 
तूच दिसतो पट । दिसोनि नाहीं पट निगट । ऐसें जो बोळेळ प्रकट । तोचि 
डोळस देखणा म्हणावा. ॥ ७९६७ ॥ जडीं ब्रह्मात्मबोधीं । बुद्धिदृष्टि स्पर्शानि 
आधीं । जडविषय इंद्रियें पाहे समाधी । विश्वातमत्वीं बाणला तयासी, ॥७६८॥ 
“पश्यनराब्दे देखणा । विश्व ब्रह्म पाहे जो शाहणा | ऐसा पुरुष पाहे सगुणा । 
रुक्‍्मवर्णांस ऐसें श्र्ति बोळे. ॥ ७६९ ॥ “रुक्‍्म? म्हणिजे सुवण । अर्थ कीं 
सुवणोासारिखा ज्याचा वणे । कता ईश पुरुष सगुण । ल्यास तो ज्ञानी पाहे 
जो देखणा तत्त्वता, ॥ ७७० ॥ जेव्हां ऐसा ध्यानीं । सगुण परमात्मा देखे 
ज्ञानी । तेव्हां परम साम्य लाचेंच पावे म्हणोनी । श्रति बोळे. ॥ ७७१९ ॥ 
साम्य दिव्य आणि परम । म्हणिजे जैसें साकार सगुण ब्रह्म । होय हाही ला- 
सम । परम आणि दिव्य. ॥ ७७२ ॥ ॥ तल्यासम म्हणिजे ल्यासारिखें शरीर । 
चतुभुज शेखचक्रपीतांबर । परम म्हणिजे जैसा ईश्वराचा आकाराचा आकार । 
अखंडानंदानुभव सत्त्वाचा. | ७७१ ॥ दिव्य म्हणजे अलौकिक । जो देह नव्ह 
पांचभौतिक । ऐसें दिव्य परम साम्य तो उपासक । पावे समीप परमेश्वराच्या. 
॥ ७७४ ॥ उप म्हणजे समौप सामीप्य | साम्य समत्वें नुसतं सारूप्य । एवंच 
सालोक्यही प्राप्य । ज्ञानियांस*ध्यानें सगणाच्या || ७७५ ॥ कोण्ही म्हणती कीं हे 
कर्मफळ । तरी कर्म सारूनि सकळ । पापपुण्य पुनरावृत्तिमूळ । लावेगळा 
होऊनि हे गति पावतो. ॥७७६॥ ज्ञानें जाळूनि संचित । क्रियमाणें न होऊनि 
लिप्त । प्रारधभोगें समात्त । करूनियां. ॥ ७७७ ॥ त्रिविधही पुण्यपाप । 
नाशी हा क्ञानप्रताप । सगुणध्यानें पावे रूप ( जगदीश्वरासारिखे. | ७७८ ॥ 
पुनरावृत्ति चुकली क्षाने । आनंदानुभव राहिल सगुणध्याने । सगुणभजन या 
अनुसंधानें । श्रति वर्णिती ज्ञानियांचें. ॥ ७७९.॥ निर्मुण सगुण दोनी मुक्ती । 


४ अध्याय] यथार्थदीपिका, २४३ 


दोन्ही गीतेंत भगवदुक्ती । परी मुख्यत्वे अभिव्यक्ती । सयुणसुक्तीची. 
॥ ७८० ॥ अकज्ञानांचा परिहण़ । आणि सयुणभक्तांचा बडिवार । झानयुक्तं 
भक्तिच वारंवार । थोरू करूनि बर्णिली या गीतेत. ॥ ७८१ ॥. गी्‌(ता' संपतां 
श्रीपती ।. हेंचि म्हणेळ अजुनाम्रती । कीं धर्म्येसंवाद हा ये रीती । तुझा' माझा 
॥ ७८२ ॥ धम्यंशब्दे 'सधर्म । जें सधर्म सगुणब्रह्म । तत्संबंधी ह परम । 
संवाद. ॥ ७८१ ॥ मुख्यत्वे निर्गुणसंवाद जाला असता । तरी नैघेम्येसंवाद 
याचें नांव ठेविता । आणि त्निसुंणोपासकचि थोर म्हणता । सगुणोपासकांपरिस 
॥ ७८४ ॥ द्वादशी ज्ञानिया सगुणीपासकास । थोर म्हणेल निर्युणोपासकाप- 
रिस । अधिक केश आणि मुक्तींत ज्यास । नसे अनुभवानंदाचा, ॥ ७८५ ॥ 
आणि या छोकीं श्रीकृष्ण । भजन बोलिला तेंही सगुण । अन्वयज्ञानीं दावी 
खूण । सगुणत्वाची. ॥ ७८६ ॥ राजविद्या राजगुद्यातें । सांगतां हीं धम्ये 
म्हणेल ल्यांते । कीं विश्‍वत्रह्म या मायाशबलितातें । ज्ञानातेंही धर्म्ये म्हणे, 
॥७८७॥ मायामय जग । ब्रह्मी जेसा हेमीं नग । या ज्ञानासही म्हणे श्रीरंग । 
धर्म्ये म्हणिजे हाचि अनुभव सगुणाचा. ॥ ७८८ ॥ धर्म्येकर्मरूप । ज्ञान 
नेष्कम्येसरूप । ज्ञानास धम्यं म्हणतां विरूप । केले जाणां प्रेथासी.॥७८९॥ 
धम्ये कर्मचि परि त्याचें कारण । माया आणि निर्गुण । मिळोनि जैसें अ्रह्म 
सगुण । तैसें ध्य ब्रह्मज्ञान विश्‍वरूप, ॥ ७९० ॥ येथें अपण हबिष्यादि 
सकळ । त्रह्मचि दिसे केवळ । हविष्याद्याकार शबल । सगुण ब्रह्मत्व धम्ये हें. 
॥ ७९१ ॥ ह्वादशींही याचवरूनी । ये तु धम्योमृतामिदं? म्हणोनी । 
धम्येपर्देचकरूनी । अध्यायांती भजन वर्णील. | ७९२ ॥ येथें “बह्मेव तेन 
गंतव्य म्हणोनी । अनन्यगतिकत्वे करूनी । श्रत्युक्तसगुणप्राप्ति स्थापूनी । 
सूचविला निर्णय. ॥ ७९३१ ॥ निगुणत्वे सगुणा, । उपासिती आणि ध्यान- 
धारणा । सगुणत्वें मद्धक्त धरिती त्या खुणा ।, या श्रत्युक्तक्रमे द्वाद्शींही 
बोलेल, ॥ ७९४ ॥ 
“ये तु सवोणि कमोणि मयि संन्यस्य मत्पराः । 
अनन्येनेव योगेन मां ध्यार्यत उपासते ॥! [अ०१२ छो० ६.] 

येथे “*यज्ञायाचरतः केम? । म्हणिजे संगुणीं समपोया करी कर्म । 
“मयि सर्वाणि कर्माणि” ऐय्रें द्वादशी पुरुषोत्तम । हेचि बोलेल, ॥७९५॥ 

१ अ० १२ छहो० २० पहा, 


२४४ वामनपंडितळत 


अनन्येनेव योगेन? । म्हणिजे अदवैतयोगेंचि करून । उपासिती आणि 
ध्यास । श्रव्युक्तरीतीं माझें करिती. ॥ ७९६ ॥ अनन्ययोगें उपासिती । तें अपेण 
हबिष्यादि त्रझचि ये रीती । इत्यादि सववत्र श्रीपती । शंतरनियांस सगुणोपासनाच 
बोळेल, ॥ ७९७ । बोलोनि निर्गुणमात्रोपासक । म्हणेळ त्यांस क्ेश्‌ अधिक । 
हें पुढें उदंड कौतुक । स्थळोस्थळीं तो वर्णीळं, ॥ ७९८ ॥ निर्युणोपासक 
व्यर्थ । येथें अन्यथा करिती अर्थ । बोलती अरपणशब्दार्थ । श्रक्सुबादिपात्रे 
म्हणोनी. ॥ ७९९ ॥ अर्पण म्हणिजे जिहीं आर्पिजे तें । आर्पिजेतें म्हणजे 
होनिजेतें । त्या होमपात्रांस म्हणे म्हणिजेतें! अपण म्हणोनी, ॥ ८०० ॥ पात्रे 
होमाचीं ब्रह्म । तेव्हां त्रह्म नव्हे काय अपेणधर्म । किष्टकल्पना वृथा श्रम । 
स्पष्ट दिसतो. ॥८० १॥ ब्रह्मत्वे वाणिलें पांत्र । तरी कां न वर्णिले मंत्र । आणि 
ब्रह्तत्वें देव विचित्र । तेंही कां नाहीं सांगीतले 2 ॥ ८०२ ॥ जैसीं हीं अनुक्त 
ध्याबीं । तैसींच पात्रेंही म्हणाबीं । अपेणशाब्दे कां पात्रे वाखाणावीं । क्िष्ट 
कल्पितें. ॥ ८०१ ॥ ज्ञान जालियावरी । कर्म ब्रह्मी अर्पिलें जरी । तें बाधक 
होईल काय परी । ज्ञानियांस सगुणभजन सिद्ध होतें हा धाक. ॥ ८०४ ॥ 
म्हणूनि मोडिती अर्थ । ग्रंथा्थ नाशिती व्यर्थ । त्यांसही मिऊनि किमर्थ । 
बाखाणावें अन्यथा, ॥ ८०५ ॥ द्वादशी भक्त थोर म्हणोनी । वर्णिला तो 
म्हणे अज्ञानी । तरी श्रेष्ठ अज्ञानी क्षानियांहूनी । विरुद्ध बोलिला काय भगवंत ६ 
॥ ८०६ ॥ तें भगवंताचे बोलणें । अनधिकारियाच्या उत्साहाकारणे । ऐसं 
बिरुद्धार्थ दृढीकरण । श्रीकृष्णेंचि निषेधिलें शेवटीं. ॥ ८०७ ॥ चे तु 
धम्योरृतमिदं' या हछोकी । हें अध्यायांतीं बोलेल कीं । हें यथोक्तरीति 
लोकीं । जे उपासिती. ॥ ८०८ ॥ ते प्रिय मातें अलंत भक्त । कीं अध्यायांत 
जे पर्बीक्त । तें उपासिती यथोक्त । जें जसं बोलिलें तैसेंची. ॥ ८०९ ॥ हीं 
पुढें विवरणे । उदंड आहेत करणें । ज्ञाननिष्टींही याकारणें । सगुणीं भजावें 
हा सिद्धांत, ॥ ८१० ॥ आतां यापुढें छोक । तो कां बोले उत्तमछोक । 
ताचें निमित्त आधीं सुक्ष छॉँक। परिसोत अनुसंधानाकारणें. ॥ ८११ ॥ एर्वे- 
श्ोोकीं यज्ञरीती । वर्णिली सगुणत्रह्मस्थिती । आतां निर्गुणलय म्हणिजे सर्ववृत्ती । 
निगुणीं होमणे. ॥ ८१२ ॥ यावेगळेही यज्ञ । करिती कर्ममार्गाभिज्ञ । तेही 
प्रसंगें सरवेज्ञ । बोलों पाहतो था छोकीं. ॥ ८१९१ ॥ 
देवमेवापरे यज्ञ योगिनः पययेपासते । 
जह्माझावपरे यशं यज्षेनेबोपञुह्वति ॥ २५ ॥ 


१. होमपा्ने. २. अ० १२ छो० २० पहा 





४ अध्याय] यथार्थदीपिका. २शक 


अगा! कोण्ही कर्मयोगी । दैवयज्ञच्षि देजञांळागीं । करिती होनमिती 
यथाबिभागीं .। इंंद्रादिदेवां हविष्य. ॥ ८१४ ॥ एर्वोक्त सगुणन्रह्मयज्ञ । 
जो यजी ब्रह्मत्वें ब्रह्मक्ष । तोही इंद्रादिदेवांच्या नांवें अभिज्ञ 1 होमीच तें 
हविद्रब्य. ॥ ८१५ .॥ परि इंद्रादि जें जें दैवत । तें ते त्रह्मचि निचित । 
म्हणोनि मुख्य यज्ञ 'सवोत्मा ' अच्युत । यज्ञनामक श्रीबिष्णु हें जाणे. 
॥ ८१६ ॥ 'अतर “अधियज्ञो$हमेवात्र' । ऐसें अष्टमी कमलनेत्र । 
बोलेल कीं नाना जीव देह विचित्र ।परि अघियज्ञ भीचि या देहीं ज्या त्यां- 
चिया. ॥८१७॥ अधिष्टूनि सर्वही यज्ञ । देहीं साक्षी फलप्रद अधियज्ञ । तो 
सवात्मा सर्वज्ञ । तोचि सर्व देवताही यज्ञांच्या. | ८१८ ॥ त्या यप्रजकां पूर्वो- 
क्तांहूनी । वेगळें कर्म यज्ञनिष्ट म्हणोनी । सांगतों कीं देवांच्या उद्देशेंचि करूनी । 
आणखी कर्मयोगी यजिती. ॥ ८१९ ॥ पूर्वोक्त नव्हे देवतार्किकर । जो ज्ञानी 
सगुणीं सादर । हें या अधेश्लोके दामोदर । स्पष्ट बोलिला. | ८२० ॥ आतां 
निर्युणाचेच उपासक । लांचेंही विलक्षण यज्ञकोतुक । सांगोनि पूर्वोक्तांस श्री- 
वत्सांक । वेगळें निवडितो. ॥ ८२१ ॥ कीं पूर्वी ज्यांस बोलिलो मी । तो त्र- 
ह्ात्वें अशनि देखोनि होमी । यावेंगळें निगुणीं केवळ ब्रह्मी । यक्षरीतीच करूनी 
होमिती. ॥ ८२२ ॥ तें ब्रह्मचि केवळ । अम़नि भाविती कीं वृत्ति सकळ । 
हविष्यरूपें जळती म्हणोनि अनळ । ब्रह्मच भाविती. ॥ ८२३ ॥ परि यमनि- 
यमादिसंपन्न । त्यांसचि तो यज्ञ होय निष्पन्न । म्हणूनि सांगावी परिच्छिन । 
यमनियमसंपत्ति आधीं. ॥ ८२४॥ ते यज्ञरूप समाधी । साधे तो साधकचि 
तें आधीं । साधकांचे साधकत्व यास्तव बोधी । श्रीकृष्ण पहिलें या छोकीं. 
॥ ८१२५ | 

श्रोत्रादीनींद्रियाण्यन्ये संयमाभिषु जुद्दति । 
शब्दादीन्विषयानन्य इंद्रियाशिषु झुद्दति ॥ २६ ॥ 

श्रोत्रादि जें जे इंद्रिय । ते तें इच्छी आपुलाली विषय । ती विषय मेळ- 
वावा हा निश्चय । विषयनिष्ट बुद्धीचा. ॥ ८२६ ॥ संकल्पविकल्परूपं करूनी । 
मनि नानारूपें धरूनी । कल्पना करी आश्रय धरूनी । विषयनिष्ठ बुद्धीचा 
॥ ८२७ ॥ ते बुद्धि बिवेकारूढ । होऊनि धरी वैराग्य दृढ । तेव्हां स्बहितत- 
त्पर श्रोढ । आवरी मनातें. ॥८९८॥ तें आटोपितां मन । राहे विषयचितन । 
तेव्हां इंद्रियट्त्तीचें गमन । विषयांकडे घडेना. ॥ ८२९ ॥ सरली इंद्रियांची 


१. अ० ८ शो० ४ पहा. २. अभि. 


२४ वामनपंडितकृत 


तळमळ । राहिली मनाची ,डळमळ । मुख्यसंयमाचा अनळ । पेढलां ऐसा. 
॥ ८१० ॥ विषयांचें करी स्मरण । तरी इंद्रियांसि इंद्रियपण । तें. राहह्यां साची 
खूण । इंद्रियृत्वें स्फुरेना. ॥ ८९१ ॥ तरी :काय इंद्रिये पळाली । तेसें नव्हे 
संयभामझींत जळालीं । स्मरणे जेधवां गळालीं । विषयाचीं. ॥.८११ ॥ तरी 
काय आपणा आपणें । जाळूनि घेतलं इंद्रियंगणें । तैसें नव्हे याणे । संयमा- 
भींत हॉमिलीं. | ८१४ ॥ हा इंद्रियांचा संयम । यालारचि म्हणावें यम । ये- 
थंचि सुचवी नियम । श्रीकृष्ण लांचा. ॥ ८३१४ ॥ सर्वेथा बिषयांचा त्याग । 
तरीच हा साघे योग । प्रारूधे घडे विष्यभोग । तो त्यास दंड बळवंताचा 
॥ ८१५ | अपेक्षवांचूनि भोग । प्रारब्धें विषयेंद्रिययोग । तेथ नसे आग्रहाचा 
रोग । तो ज्ञेय उत्तरार्धा अन्याचा. ॥ ८२६ ॥ ते रीती इतरांकडे गेली । 
तेव्हां यांकडे हेचि लागली । कीं सर्वथा इंद्रिये होमिलीं । संयमाम्नीं. ॥८३९७॥ 
इंद्रिये आवरूनीच असावें । तेव्हां निजनस्थळीं वसावें । कडेकपाटीं वनीं ब- 
सावें । गेठितपर्णादि भक्षूनि. ॥ ८३९८ ॥ सर्वथा इंद्रियांचा संयम । न घडे 
जों ऐसा नव्हे नियम । अन्यथा न घडे होम । इंद्रियांचा. | ८३९ ॥ गलि- 
तपणादि भक्षण । तें नव्हे इंद्रियवृत्तीचें लक्षण । बासनेपासून जतन रक्षण । 
हाचि होम इंद्रियांचा, | ८४० ॥ ऐसे यमनियम । ये जन्मीं अथवा अनेक- 
जन्म | घडतां त्रह्मी दृत्तिनियम । घडे तं पुढिल्या छोकीं सांगणे असे. ॥८४ १॥ 
सबसंगपरित्यागी । ते हे सांगितले योगी । जे विषयेंद्रियसंयोगी । होम भा- 
विती ते एक अन्य. ॥ ८४२ ॥ त्रह्मसमाधीची अपेक्षा । जेथें वृत्ति न येती 
लक्षा । त्या विरक्तांस उपक्षा । सवेथा विषयांची. ॥ ८४१९ ॥ कुटुंबी स्वजनीं 
शरीर । वर्तवूनिही अलंत धीर । लागों नेदिती वासनासमीर । वैराग्याच्या दो- 
पासी. ॥ ८४४ ॥ कीं इतरांचे श्रोत्रादि जें जें इंद्रिय । लांचा शब्दादि जो जो 
विषय । त्या विषयेंद्रिययोगीं निश्चय । बुद्धि धरी रागद्वेषांची. ॥ ८४५ ॥ गोड 
छागतां भोग । उपजे राग म्हणिजे अनुराग । वाइटा विषयांचा होतां योग । 
द्वेषकांटाळा अनावडी. ॥ ८४६ ॥ विषय जेव्हां गोड वाटे । तेव्हां वासनेस 
फुटती फांटे । वाईट लागतां हषे खुंटे । आणि. उपजे विषाद. ॥ ८४७ ॥ वि- 
षाद आणि हघे । विषयभोगी हे दोन्ही दोष । न उपजे ऐसा युक्तिविशेष । 
तो एक यज्ञ करिती कितीएक. ॥ ८४८ ॥ कं अभिरूप इंद्रियांतें । भावूनि 
त्यांत बिषयातें । होमिती यजितां या यज्ञातें । हषेविषादांतं नातळती. ॥८४९॥ 


१, गळलेली पाने इत्यादि, २, इच्छा, ३. वाय. 


४ अध्याय] यथार्थदीपिका, २४७ 


यांचाही इंद्रियांधरी । संयम असे याचपरी । त्मांवेगळे हे अन्य ऐसें हरी । 
अन्यशब्दें बोलती. ॥ ८५९० ॥ भओग घडला मला । ऐसें स्फुरे मीपणाला । 
तेव्हां वरी पडे धाला ।*रागदेषांचा.' | ८५१ ॥ इंद्रियविषयांतें जाणे.। तों तो 
होमचि बाणे 1 मज भोग जाला ऐसें न म्हणे । हषेविषाद भोगीं मग कैचा! 
॥ ८५२ ॥ एक भोगूनिही भोगं । साधिती ऐसा योग । तुटावया भूवरोग । 
उपाय ऐसे. ॥. ८३३४ ॥ ऐसे उपाय आधीं । तेव्हां साधे त्रह्मसमाधी. । तो 
ब्रह्मसमाधि यज्ञरूपें बोधी । श्रीकृष्ण आतां या छोकीं. ॥ ८९४ ॥ 
सर्वार्णीद्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे । 
आत्मसेयमयोगाझो जुद्दति क्षानदीपिते. ॥ ९२७ ॥ 


परवेळोकीं जो साधक । ल्यावेगळे सिद्ध निमुणोपासक । त्यांचा समाघधियज्ञ 
आतां आइक । अगा अजुना! ॥८५५॥ कीं चित्त जं झुद्धसत्त्वृत्ती । ज्या 
वृत्तीने सर्ववृत्ति स्फुरती । जीच्या जीवने आत्मचेतन्ये जितीं । शरीर इंद्रिये 
प्राण, ॥ ८५६ ॥ नेत्री आणि शरीरीं । दीपा एकाचेंचि तेज परी । नये 
नेत्रांची सरी । शरीरास. ॥ ८५७ ॥ देह आणि दीपाची ज्योति । नेत्र दो 
हींस पाहती । ते नेत्र दीपीं स्थिर राहती । न दिसे तेव्ह्यं आणिक. ॥८५८॥ 
आत्मप्रकाशं ये रीती । सर्वोवृत्तींस जाणे चित्तवृत्ती । तीस बाणतां स्वरूप- 
स्थिती । रजतम स्फ़ा्ति मग केच्या. ॥। ८५९ ॥ सत्त्वदृत्तीचें चपलपण । होतां 
चळती प्राण । तेधवां इंद्रियांचे गण । विषय घेती. ॥ ८६० ॥ चित्त स्वरूपी 
मुरे । चंचलत्व प्राणांचे सरे । इंद्रियव्रत्तीस न स्फुरे । विषय तेव्हां. ॥ ८६ १ ॥ 
तें इंद्रियांचे कर्म । आणि प्राणांचे चंचलत्बधर्म । न उरती जेव्हां निखळब्रह्म । 
चित्त लक्षी एकाम्र. ॥ ८१२ ॥ खं इंद्रियें आणि प्राण । दोन्ही रजोगुण । 
तमविषयाचें कारण। रजतम तेव्हां न स्फुरे सत्त्वासी.॥ ८६१ ॥ कीं सत्तवाचें 
सत्त्वपण । निगुणीं जालें निमुण । विना चिदात्मत्व खूण । न स्फुरे जेर्थे आ- 
णखी. ॥ ८१४ ॥ चित्त आत्मखरूपावीण । नाठवी अबलंबी तेचि स्वात्म-. 
खूण । यास म्हणती निपुण । चित्तसंयम म्हणोनि, ॥ ८६५ ॥ याच संयमा- 
लागीं । “योग, म्हणती पातंजलादि योगी । कीं रजतमद्ृत्ति वियोगी । योग 
चित्तचैतन्याचा, ॥ ८६६ ॥ स्पर्शाने नियचेतन्य । रजतमवृत्ती स्मरे अन्य । 
म्हणऊनि योगी परम धन्य । योग न म्हणती तो चित्ताचा. ॥ ८६७॥ कीं 
स्पर्शोनि रज्जूस दृष्टी । तदाश्रर्ये मिथ्या सर्पसृष्टी । देखे ब॒था होय कष्टी । 
नव्हे तो योग रज्ज दृष्टीचा, ॥ ८९८ ॥ एवं चित्तचैतन्ययोग । तोचि कीं 


कोटा. * _ वाभनपंडितकृत 


रजतमवृत्तिवियोग । रज्जुत्वे. रज्जुदष्टिसंयोग । चित्तचैतन्ययोग तो ऐसा. 
॥ ८६९ ॥ ऐसेंचि योगशास्त्र । जेथें योग लक्षणें विचिंत्र । या निर्विकल्प यो- 
गाविषयी, सूत्र । ऐसेंची. ॥ ८७०॥ ' * '  ." 

-___ पातंजलसूत्र--'योगश्वित्तवृत्तिनिरोधः |? 


,. रजतमाकारवृत्ती । चित्तामाजीं ज्या स्फुरती । त्या दृत्तींच्य' निरोभीं जे स्थिती । 
ते स्थितीच योग. ॥ ८५७१ ॥ दोंचा जो संयोग । ल्यास म्हणावें योग । तरी 
निरोधी इतर वृत्तींचा वियोग । तेव्हां चिज्ञचेतन्ययोग आयता. ॥ ८७२ ॥ 
एवंच संयमचि चित्ताचा । तो योग ऐशा शास्त्रकारांच्या वाचा । तो आतमसं- 
योगचि साचा । अग्नि म्हणे श्रीकृष्ण. ॥ ८७३ ॥ ऐसा आत्मसंयम जेधवां । 
न स्फुर्ती प्राण इंद्रियें तेधवां । तीं ल्या आत्मसंयमयोगाश्नींत तेव्हां । होमिलीं 
म्हणावी. ॥ ८७४ ॥ कीं रजतमवृत्ती । ज्या निमित्त स्फुरती । चिदग्नींत 
जाळी आहुती । तयांची ही. ॥ ८७५९ ॥ आहुति अग्नींत होमिली । ते अय्नांत 
अभ्निरूपच्षि देखिली । अनुभवस्थितींत लेखिली । ब्रह्मी तथापि. ॥ ८७६ | 
' हेचि अवस्था उन्मनी । मन ब्रह्मचि जालें म्हणोनी । हेचि आुद्ध तुया सजनीं । 
लेखिली अवस्था. ॥ ८७७ ॥ विश्व दिसे नयनीं। ते जागृतीं विश्व अभिमानी । 
अंध बघिर यासही रसनादिकीं करूनी । स्सस्पर्शे कळे ८जागृतींत हें विश्व. 
॥ ८७८ ॥ नव्हे विश्व जे स्वप्नरकृत । तें जीवोपाधिनिर्मित । ईश्वरकृत जें जाणे 
जागृत । निर्विकल्पसमाधींत हें स्फुरेना. || ८७९ ॥ इंद्रियकमें राहती । कैंची 
तेव्हां जागृती । नव्हे स्वमतही कीं वृत्ती । न करिती कांहीं कल्पना. | ८८०॥ 
जरी म्हणावी सुषुप्ती । तरी निरोधिली चित्तवृत्ती । स्वस्वरूपाची स्फुरे स्फूर्ती । 
सुषुप्तींत हे कैंची. ॥ ८८१ ॥ हा निर्विकल्पसमाध्यनुभव । यज्ञरूपें बोळे मा- 
धव । निधर्मी निर्गुणीं अभिनव । प्रत्ययसत्त्वेंचि आत्मत्वाचा. ॥ ८८२९ ॥ अग्नि 
जरी स्वप्रकाश । काष्ठ पेटता दिसे प्रकाश । तैसा निधर्मी हृषीकेश । चित्प्र- 
काश प्रत्यय सत्त्वें सूचवी. ॥ ८८१॥ कीं तो आत्मसंयमयोगामरी । 
ज्ञानदीपित म्हणोनी । ज्ञान म्हणिजे ज्ञानशक्तिसत्त्वे करूनी । दीपित म्हणजे 
प्रकाशित. ॥ ८८४ ॥ निर्विकल्प समाधिस्थिति । यक्षरूपे वर्णी श्रीपती । 
निर्गुणब्रह्मयज्ञाची रीती । हे ऐसी. ॥ ८८५ ॥/ ब्रह्माम्ींतचि कोणी होमिती । 


१. योग म्हणजे चित्ताच्या वृत्तींचा निरोध. [झोेगसूत्र-अध्याय १ पाद २१ सूत्र २.] 
२. चवथी अवस्था 





